मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


वषे ३१५ 
नोव्हेंबर १९८१ 


अंक २ 


महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ पुरस्कृत 
व प्राज्ञपाठशाला मंडळ, वाई संचालित मासिक 


नवभारत 


वर्षे ३५ । अंक २ । नोव्हेंबर १९८१ 
किंमत २ रुपये ।, वाषिक वर्गणी १८ रुपये 


अध्यक्ष घ विश्वस्त 
तकंतीथं लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


मे. पं. रेगे 


व्यवस्थापकोय पत्रव्यवहार : 

श्री. ग. दिक्षीत, 

व्यवस्थापक * नवभारत ” मासिक, 
द्वारा : प्राज्ञ प्रे, वाई-४१२ ८०३, 


( जि. सातारा ) 


अनुक्रमणिका 


नवभार[| 


नोव्हेंबर १९८१ 


अनुक्रम 
संपादकीय “ उपरा ' ! नवे निळे क्षितिज ३० 
भारतीय साधु-संप्रदाय १ | एरा. ग. जाधव 
-लक्ष्मण नारायण चापेकर हत संवताचे कोडे! डन 
भाषाविज्ञानशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून -शरद्‌ पाटील 
मालाकारांची लेखनदोली १२| 
-गो. रा. कामतकर भ्रंथ-परीक्षणे ३९ 
-“ बहिष्कृत भारता'तील डॉ. आंबेडकरांचे 
महाराष्ट्राची सत्त्वघारा १८ | स्फुट लेख, श्रोत धर्माची स्वरूपचिकित्सा 
लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
वाचकांचा पत्र 
विज्ञानातील नश्वरवाद २४ ब्यवहार ४७ 
-व. त्रि. चिपळोणकर सलार-संकलन ढु 
लेखक-परिचय 


कै लक्ष्मण नारायण चापेकर : समाजशास्त्राचे सेवानिवृत्त प्राध्यापक आणि संशोधन लधिकारी 
मु. पो. बदलापूर. क गो. रा. कामतकर : प्राध्यापक, स. प. महाविद्यालय, पुणे; ४०५ एरंडवणा, 
भोंडे कॉलनी, कर्वे रोड, पुणे-४११ ००४. क्र लक्ष्मणशास्त्री जोशी : विद्वान, विचारवंत, लेखक 
व मराठी विश्वकोशाचे प्रमुख संपादक, वाई-४१२ ८०३, क॑ व. जरि. ३ मराठी 
विश्वकोशातील भौतिकीचे अभ्यागत संपादक, भौतिकीचे निवृत्त प्राध्यापक (इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, 
मुंबई) फ्लॅट नं. १०६, अभिनव अपाटंमेंट ९९६ नवी पेठ, पुणे-४११ ०३०, जर. रा. ग. जाघव : 
मराठी समीक्षक, मराठीचे माजी प्राध्यापक व विइवकोशाच्या मातव्यविद्या कक्षेचे प्रभारी विभाग 
संपादक, वाई. - शरदू पाटील : मार्क्सवादी विचारवंत, लेखक व राजकीय-सामाजिक कायेकर्त; 
असंतोष, वाडी-भोकर रस्ता, धुळे-४२४००२. क॑ रा. ला. चव्हाण : सामाजिक कार्यकत, 
सामाजिक चळवळींचे चिकित्सक' अभ्यासक व लेखक; १३७८ रविवार पेठ, वाई-४१२ ८०३. 
शै पु. द. लबाथे : प्रपाठक, संस्कृत प्रगत अध्ययन केंद्र, पणे विद्यापीठ, पुणे-४११ ००७, 


दिवंगत प्रा. अ. भि. शहा 


वाईच्या प्राज्षपाठशाळा मंडळाचे एक संचालक व प्रमुख कायकत आणि प्राज्ञपाठशाळा 
मंडळाच्या पुणे येथील ' इन्स्टिट्यूट फॉर स्टडी ऑफ इंडियन ट्रॅडिशन्स ? या विभागाचे संचालक 
प्रा. अ. भि. शहा यांचे ११ ऑक्टोबर (१९८१) रोजी वयाच्या ६२ व्या वर्षी पहाटे ४ वाजून १० 
मिनिटांनी हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. हा ५ महिन्यांत दुसर्‍यांदा क्षटका आला. 
पहिल्यांदा गेल्या मे महिन्यात असाच जबर झटका आला होता; परंतु सवे प्रकारची वैद्यकोय 
उपचारांची मदत उपलब्ध झाल्यामुळे त्यातून ते वाचले: त्यानंतर त्यांची प्रकृती सुघारत चालली 
होती. नित्याचे व्यवहारही तीन महिन्यांच्या विश्रांतीनंतर चालू झाले. परंतु नियतीपुढे इलाज 
नसतो. 


त व, 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


(२) 


-- पाठीमागे त्यांच्या पत्नी श्रीमती जशोदताई, मुलगा यतिन व मुलगी सो. इला रेड़ो 

असा परिवार आहे. श्री, यतिन शहा यांचा विवाह, २ वर्षांपूर्वी सातारा येथील शेक्षणिक क्षेत्रात 
कमेवीर भाऊराव पाटील यांच्या संस्थेत काम करणारे श्री. अस्तार यांच्या मुलीशी झाला, हा 
आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह दिवंगत अ. भि. शहा यांच्या जीवितकार्याशी सुसंगत असाच 
झाला आहे. त्यामुळे अ. भि. शहा यांचे एक धीराचा कर्ता सुधारक म्हणून नाव मान्यता पावले 
भाहे. 

अ. भि. शहा यांचा जन्म २ सप्टे. १९२० रोजी गुजरातमध्ये झाला, मॅट्रिकच्या परीक्षेत ते 
प्रथम क्रमांकाने उत्तीणं झाले. गणित विषयामध्ये एम्‌. एस्‌. सी. च्या दोन पदव्या त्यांनी 
मिळविल्या. १९४५ पासुन प्राध्यापक या नात्याने पुण्यातील एस्‌. पी. कॉलेज, फर्ग्युसन कॉलेज व 
जळगावचे कॉलेज यांमध्ये अध्यापनाचे काम केले. मुंबईच्या एस्‌. आय्‌. इ. एस्‌ कॉलेजचे पहिले 
प्राचायं म्हणून त्यांनी जबाबदारी स्वीकारली, आणि कॉलेजची शिक्षणव्यवस्था आदशंभूत व्हावी 
म्हणून या संस्थेची उभारणी केली. १९६२ मध्ये ' काँग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम? या पॅरिस 
येथील आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या आशिया विभागाचे ते संचालक झाले. या संस्थेमध्ये काम करीत 
असता लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्याशी त्यांची मैत्री जमली. जयप्रकाश नारायण यांना 
पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी पुकारलेल्या आणीबाणीमध्ये कारागृहाची शिक्षा झाली. या शिक्षेच्या 
कालावधीत जयप्रकाश यांनी आपली दैनंदिनी लिहून काढली होती, त्या देनंदिनीची ग॒प्तपणे संपा- 
दणी करून व छपाई करून ती दैनंदिनी प्रकाशात आणली. श्री पु. ल. देशपांडे यांच्या करवी या 
दैनंदिनोचा मराठी अनुवाद * स्वगत * म्हणून करून घेतला व तो प्रसिद्धीस आणला. 

विद्यार्थीदशेतच १९ ४० सालच्या सुमारास प्रा. शहा हे भारतातील श्रेष्ठ मानवतावादी 
क्रांतिकारक एम्‌. एन्‌. रॉय यांच्या प्रभावाखाली आले. त्यानंतर आतापर्यंत एम्‌. एन्‌. रॉय यांच्या 
भारतव्यापी समविचारी मंडळीमध्ये शहा यांचे स्नेहसंबंध सतत कायम राहिले. इहवादी तत्त्व- 
ज्ञानाची आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनाची व्यापक बैठक भारतीय विचारवंतांना आणि सामाजिक 
कार्यकर्त्यांना प्राप्त व्हावी म्हणून १९६७ मध्ये ' इंडियन सेक्युलर सोसायटी ' या संस्थेची कोनशिला 
घातली. तत्पूर्वी आंतरराष्ट्रीय मान्यता पावलेल्या ' क्वेस्ट ' या नियतकालिकाचे यकस्वी संपादक 
म्हणून शहा यांस मान्यता प्राप्त झाली होती. आणीबाणीच्या काळात ' क्वेस्ट 'वर संकट आले 
म्हणून ' न्यू क्वेस्ट ' हे नवे इंग्लिश मासिक सुरू केले व त्याचे संपादन व प्रकाशन अखेरपर्यंत चाल 
ठेवले, वि 

१९७० मध्ये “ मुस्लिम सत्यशोधक समाज या संस्थेची स्थापना शहा यांनी कै. हमीद 
दलवाई यांच्या नेतृत्वाखाली केली. भारतीय मुसलमानांमध्ये कै. हमीद दलवाईंसारखे धमेसुधारक 
व समाजसुधारक निर्माण व्हावे आणि जागतिक मुसलमान समाजामध्ये व मसलमान राष्ट्रांमध्ये 
बुद्धिप्रामाण्यवादी व इहवादी आंदोलन निर्माण व्हावे या उद्देशाने शहा यांनी हिंदुधर्माबरोबरच 
मुसलमान धर्म व कायदा, मुसलमानांचा इतिहास, त्यांचे तत्त्वज्ञान, त्यांच्या चालीरीती, रूढी यांचे 
परिश्ीलन मोठ्या साक्षेपीपणे केले, भारतातील हिंदू समाजामध्ये सुमारे गेली दोनज्ञे वर्षे घर्म- . 
सुधारणा आणि सामाजिक परिवतंन या दृष्टीने बुद्धिवादी वा इहवादी नेते निर्माण झाले. राजा 
राममोहन रॉय, जोतीराव फुले, दयानंद सरस्वती, लोकहितवादी, महादेव गोविद रानडे, आगरकर 
यांच्यासारखे हिंदू समाजाच्या परंपरागत धामिक आणि तात्त्विक विचारसरणीला कलाटणी देणारे 
सुधारक निर्माण झाले. असे सुधारक भारतीय मुसल्मानांच्यामध्ये निर्माण झाले तर ते जगातील 


(३) 


अनेक मृस्लिम राष्ट्रांमध्ये नवजागृती निर्माण करतील, त्यामुळे विश्‍वमानवसमाजाला आज्ञावादी । 
त निर्माण करता येईल, अशा तऱ्हेचा अत्यंत व्यापक व मूलगामी मानवतावादी विचार 
हृदयाशी बाळगून अ. भि. शहा अविश्रांत काम करीत होते. ते विद्वान आणि मोठे विद्याव्यासंगी 
पुरुष होते; या त्यांच्या विद्याव्यासंगाच्या प्रेरणेमध्ये आधुनिक ज्ञानविज्ञानाच्या अधिष्ठानावर 
एकात्मक मानवसमाज निर्माण करण्याचा ध्प्रेयवादही होता. शहा हे आपल्या ध्येयवादाच्या सांगो- 
पांग अभिव्यक्‍तीकरिता गेली ३०-३५ वर्षे सतत लेखन आणि प्रकाशन करीत राहिले. विज्ञान, 
शिक्षण, नियोजन व धर्म या विषयांशी संबद्ध पुस्तकरूपाने व संकोणं विपुल लेखन त्यांनी केले आहे. 
त्यांची अनेक स्वतः लिहिलेली व संपादित केलेली पुस्तके गाजली आहेत, 'एन्‌काउंटर' या जागतिक 
कौर्तीच्या नियतकालिकात त्यांचे लेख प्रसिद्ध झाले आहेत. अनेक परिसंवाद व चर्चासत्रे त्यांनी 
घडवन आणली आहेत किंवा त्यांमध्ये त्यांनी प्रमुख वक्ते म्हणून भाग घेतला आहे. त्यांची प्रमख 
पुस्तके ५: रिलीजन अँड सोसायटी इन इंडिया ', * सायंटिफिक मेथड, ' प्लॅनिंग अड डेमॉकरसी र, 
* ट्रॅडिशन अड मॉडनिटी , * चॅलेंजेस टू सेक्युलेरिझम ', “ सेक्युलॅरिझम इन इंडिया' ही होत. पंडिता 
रमाबाई यांची पत्रे संपादित करून त्या पुस्तकाला इंग्लिशमध्ये विस्तृत उद्बोधक प्रस्तावना त्यांनी 
लिहिली आहे. महाराष्ट्रराज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाचे सुमारे १५ वर्षे सदस्य म्हणून त्यांनी 
बृद्धिप्रामाण्यवादाचा निकष लावून या मंडळाचा अनुदान व इतर कार्यक्रम अमलात आणण्यास 
अमोल साहाय्य केले. 

कै. जे. पी. नाईक यांनी अलीकडे पुणे येथे स्थापन केलेल्या विद्याभारती (इंडियन इन्स्टि- 
ट्यूट ऑफ एज्युकेशन ) या संस्थेच्या संचालक मंडळाचेही शहा हे सदस्य झाले होते. पदवीधर 
झाल्यानंतर आयुष्याच्या पहिल्या उमेदीत त्यांनी अनेक वर्षे अध्यापनाचे कार्य केले होते. त्या मुळे 
त्यांना भारताच्या शिक्षणक्षेत्रातील, विशेषतः उच्च शिक्षणक्षेत्रातील अवघड समस्यांची सखोल 
माहिती झाली होती. त्या समस्या किती दुलंघ्य आहेत याचीही खूप जाणीव होती. विद्याभारती- 
सारख्या संस्थेचा कार्यक्रम कार्यवाहीत नीट रीतीने आल्यास कोणत्या समस्या प्रथम सोडविण्यास 
प्रारंभ केला पाहिजे, याची दखल घेणे शक्‍य आहे, असे ते म्हणत. शहा यांना फार मोठी उमेद 
होती. मानवी भवितव्याची चिता होती. त्या भवितव्याचा अथे समजण्यास आवश्यक असलेली 
विज्ञाल प्रज्ञा त्यांना लाभलेली होती. या प्रज्ञेशरी संतुलन साधणारी धीरताही त्यांच्या हृदयात होती. 
व्यक्तिशः फार मोठा देशव्यापी मित्रपरिवार त्यांनी मिळविला होता. मित्रांकरिता खस्ता खाण्याची 
त्यांना सवय होती. मित्रांना शहा हे मोठा आधार म्हणून वाटत होते; असा थोर सहृदय मानवता- 
वादी मित्र हरपला, आणखी १० / १२ वर्षे ते जगते तर भारतातील व मुस्लिम जगतातील 
प्रबोधनाला चांगली धार त्यांनी आणली असती यात शंका नाहो. 


- लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


संपादकीय 


संस्कृत विश्व परिषद्‌ 


वाराणसी येथे २१ ते २६ ऑक्टोबर ८१ पर्यंत. डॉ. रा. ना. दांडेकर यांच्या 
अध्यक्षतेखाली संस्कृतज्ञ पंडितांची जागतिक परिषद भरली होती. अर्ध्या मानवी जगातील 
बहुतेक भाषा-समूहांचा संस्कृत भाषेशी ऐतिहासिक दृष्ट्या संबंध पोचतो. विशेषत: युरोपातील 
सवे प्रगल्भ साक्षर भाषा या संस्कृत व तिच्या. भगिनीभाषा यांच्या कुलामध्ये जन्मल्या 
आहेत. इराण आणि मध्य आशिया यांमधील पशियन भाषा आणि भारतातील नमंदेच्या 
उत्तरेस असलेल्या साक्षर साहित्यिक लोकभाषा-मराठीसह-यांचा जन्म संस्कृत भाषाकुलात 
झाला व जन्मापासुन आतापर्यंतची वाढ संस्कृत साहित्याच्या प्रभावाखाली झाली. 
दक्षिणेतील कन्नड, तेलगू, तमिळ, मल्याळम्‌ या मुख्य भाषा या संस्कृत भाषाभगिनींच्या 
कुलातुन आल्या नसल्या, तरी सांस्कृतिक दृष्ट्या संस्कृतच्या प्रभावाखाली त्यांची वाढ व 
विस्तार झालेला आहे. कारण भारतात ब्रिटिश येण्यापूर्वी भारतातील ज्ञान-विज्ञानाची भाषा 
प्रामुख्याने संस्कृत हीच होती. ज्योतिष, गणित, वैद्यक, तत्त्वज्ञान, कला, साहित्य, परमार्थ 
आणि धर्मे यांचा मुख्य स्त्रोत संस्कृतमध्येच साठलेला. होता. म्हणून संस्कृत भाषेचा हा 
भारतीय आणि जागतिक संस्कृतीच्या इतिहासातील चिरंतन महिमा ' विसरता येत नाही. 


संस्कृत हे अभिधान या भाषेला कधी मिळाले याचा मात्र पत्ता लागत नाही. इ. स. 
सहाव्या शतकात अमरकोश अमरसिहाने रचला, असे जवळजवळ मान्य झाले आहे. 
त्यावरूनही संस्कृत भाषेला काय म्हणत हे सांगता येत नाही. अमरकोश्ञातील “ भारती ! 
हा भाषेचा पर्याय शब्द आहे, संस्कृतचा नव्हे. संस्कृतला देववाणी किवा गीर्वाणवाणी 
असे म्हणतात; परंतु संस्कृत ही गीर्वाणांची म्हणजे देवांची भाषा असे का म्हणतात, हेही 
नीट उलगडत नाहो. एका अर्थी त्याचा उलगडा असा करता येतो, को वेद, उपनिषदे, 
महाभारत, रामायण, भागवतादी पुराणे यांच्यामध्ये देव हे देवांशी, असुरांज्ञी, क्हषींशी, 
माणसांशी बोलतात, ते संस्कृतमध्ये. अर्थात हे वरील ग्रंथ संस्कृतमध्येच असल्य़ामुळे देवांची 
भाषा ही संस्कृत भाषा आहे, अशी समजूत होऊन संस्कृतला देववाणी किवा गीर्वाणवाणी 
म्हटले असले पाहिजे. दुसरे असे, की हिंदूंचे समंत्रक कमंकांड, विज्ञेषत: पुजाव यज्ञ हे 
बहुधा संस्कृतमध्येच चालतात. देवांना उद्देशून जे अपण होते आणि प्राथना म्हटली जाते 
ते सवे संस्कृतमध्येच असते. त्यामुळे देवांना संस्कृत भाषा आवडते, त्यांची तीच 
बोलण्याची भाषा आहे, असे समजून संस्कृतास गीर्वाणवाणी किवा देववाणी 
लागले असावेत. देववाणी म्हणण्याचे तिसरे कारण असे असावे, 
देव एकटाच होता. त्याला करमेना 


असे म्हण 
की सृष्टीच्या आरंभी 
* त्याला सृष्टी उत्पन्न करण्याची इच्छा झाली व 


संपादकीय दोन 


बोलला, की * भूः ! (पृथ्वी); लगेच पृथ्वी उत्पन्न झाली. पुन्हा बोलला, की * भुवः ' (म्हणजे 
भंतरिक्ष ); लगेच अंतरिक्ष उत्पन्न झाले. तिसर्‍यांदा बोलला, कौ 'स्वः' (तारकांनी भरलेले 
प्रकाशमय आकाश किवा स्वर्ग); लगेच तारकांकित आकाश उत्पन्न झाले. ही सृष्ट्यृत्पत्तीची 
कथा यजुर्वेदात ( तेतीरीय ब्राह्मण २॥२॥४२ ) सांगितली आहे. देव सृष्टीच्या उत्पत्तीच्या 
वेळी संस्कृत भाषेत बोलला म्हणून संस्कृतला देववाणी असे म्हणू लागले, 'गीर्वाण' शब्दाचा 
व्यृत्पत्त्यये दोन प्रकारे करता येतो. गाणे ज्याला आवडते तो किंवा गाण्याने अथवा बोल- 
ण्पयाने जो वश होतो तो. साधारणपणे गद्यापेक्षा पद्यातच देवाशी भक्‍त बोलत असतात व 
देवाला वश करीत असतात. जगातील साहित्यात अगदी प्रांरंभीच्या प्राथना या वैदिक 
संस्कृतमध्ये क्रग्वेदामध्ये आल्या आहेत. देवाला गाऊन आळवण्याने देव प्रसन्न होतो, अशी 
माणसांची समजूत असते, जगाच्या साहित्यातील ही पहिली प्राथंनागाणी संस्कृतमध्येच 
आहेत. म्हणून संस्कृतला देववाणी म्हणत असावेत. परंतु केव्हापासून संस्कृत भाषेला 'संस्कृत? 
म्हणू लागले याचा उलगडा नीट होत नाही. ब 
संस्कृतला संस्कृत हे नाव का आले याचा शोध घेता असे लक्षात येते, को वस्तुवर 
संस्कार करणे म्हणजे वस्तुला व्यवस्थित शुद्ध स्वरूप म्हणजे चांगले रूप आणणे होय. 
संस्कार म्हणजे वस्तूमध्ये चांगला गुण निर्माण करणे, अशी संस्कार याची व्याख्या केलेली 
आढळते. म्हणून संस्कृत म्हणजे संस्कारलेली भाषा. भाषेचा संस्कार व्याकरणाच्या नियमांनी 
होतो. (भतृंहरिप्रणीत वाक्यपदीय्‌ ). असे म्हणता येते, की संस्कूत भाषेचे व्याकरण साधारणतः 
वेदकालाच्या अखेरच्या कालखंडात प्रथम तयार झाले असावे; कारण प्राचीन उपनिषदांमध्ये 
व्याकरण हा शब्द आला असून त्याचा अथे व्याकरणशास्त्र हाच आहे. तेथे ज्योतिष, छंदो- 
विचिती या शास्त्रीय सामान्य नियम सांगणाऱ्या वेदांगांबरोबरच व्याकरणाचा उल्लेख आहे. 
त्या काळी प्राकृत भाषा होत्या व अन्य म्लेच्छ भाषाही संस्कृतभाषिक समाजाला माहीत 
होत्या. परंतु त्यांचे व्याकरण झाले नसावे. भाषेवर संस्कार करण्याचे म्हणजे तिची शुद्ध 
रचना करण्याचे साधन म्हणजे व्याकरण होय; ते प्रथम संस्कृत भाषेचेच झाले; आणि तत्का- 
लीन अन्य भाषा व्पाकरणावाचून दीघेकालपर्यंत चालू राहिल्या. संस्कृत भाषेचे व्याकरण 
तयार होत असतान अत्यंत सुक्ष्म असे भाषाविषयक विचार भाषेच्या पृथक्करणाच्या प्रयत्ना- 
बरोबर लक्षात आले. भाषेचे सुक्ष्म पृथक्करण केल्याशिवाय व्याकरणाचे नियमच व्यवस्थित 
रीतीने उपलब्ध होऊ शकत नाहीत. पाणिनोप्यंत म्हणजे इ.स.च्या सु. ५ व्या शतका- 
पर्यंत अनेक्र व्याकरणकार होऊन गेले व त्या व्याकरणकारांमध्ये काहोंनी भाषेचे तत्त्वज्ञानही 
शब्द-अथे संबंधांची चर्चा करताना निर्माण केले. त्याला स्फोटवाद असे म्हणतात. प्राचीन 
जगातील अत्यंत प्रगल्भ अशा भाषांच्या व्याकरणामध्ये संस्कृत भाषेचे व्याकरणही सवेश्रेष्ठ 
व्याकरण म्हणून, गणले गेळे याचेही कारण भाषेचे सर्वागीण चिंतन प्राचीन भारतीयांनी केले, 
हे होय. आधुनिक भाषाशास्त्र गेल्या शतकात निर्माण झाले, त्या शास्त्राची प्रेरणा संस्कृत 
भाषेच्या व्याकरणातून मिळाली असे अनेक भाषाशास्त्रज्ञ सांगतात. 
वाराणसीमध्ये या परिषदेच्या समारंभामध्ये अनेक संस्कृत पंडितांची भाषणे 
संस्कृतमध्ये न होता इंग्लिशमध्ये झाली, त्यामुळे त्या ठिकाणी काही सदस्यांनी दोष दिला व 


तीनं नवभारत नोव्हेंबर, १९८१ 


हरकत घेतली; खूपच गडबड उडाली असे म्हणतात. या संबंधी थोडे अंतर्मुख होऊन विचार 
करणे आवश्यक आहे.'संस्कृत-भाषा ही सर्वसामान्य जीवनाची म्हणजे व्यवहाराची अर्थात 
सामान्य जनांची भाषा या नात्याने, कमीत कमी गेली दोन हजार वर्षे म्हणजे 
प्राकुत भाषांच्या उदय-विकासाच्या कालामध्ये व्यवहारातून निघून गेली. ती केवळ 
संस्कृत शिकविणाऱ्या पंडितांची आणि काही उच्चवर्गीय कुटुंबांची भाषा म्हणून 
गेली २०० वर्षे राहिली आहे. परंतु हिंदूंची ज्ञानाची व विचाराची भाषा म्हणून 
ती आतापर्यंत टिकली आहे. तिच्यामध्ये ग्रंथनिमिती सतत कमीत कमी साडेतीन हजार 
वर्षे म्हणजे वेदकालापासुन आतापयंत चालू आहे. गेल्या २०० वर्षांत संस्कृतमधील ग्रंथ- 
निर्मितीचे संख्यात्मक परिमाण खूपच घटले आहे यात शंका नाही. इंग्लिश ही ज्ञानविज्ञा- 
नाची भाषा म्हणून स्वीकारून येथील शिक्षणसंस्था व विद्यापीठे गेळी २०० वर्षे संस्कृत 
भाषेचा आदर दुय्यम भाषा म्हणूनच करतात; इंग्लिश भाषेलाच प्राधान्य देतात वते 
योग्यच आहे. परंतु संभाषणाची भाषा म्हणून संस्कृत ही व्यवहारातून अनेक सह्स्रके ल॒प्त 
झाली आहे म्हणून तिच्यामध्ये आधुनिक संस्कृत पंडितांनी भाषणे व चर्चा कराव्यात हा 
आग्रह काहीसा अतिरेकी आग्रह आहे, असे म्हणावे लागते. 


गेली अनेक शतके या भारतात मोठमोठ्या तीथेक्षेत्रांमध्ये आचार्यांच्या मठांमध्ये 
आणि मोठमोठ्या शहरांमध्ये संस्कृत पाठशाळा चालू आहेत. त्यांच्यामध्ये परंपरागत पद्ध- 
तीने संस्कृत विद्येचे प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षण देत माले आहेत. परंतु तेथेसुद्धा 
जुन्या पद्धतीने शिकलेले संस्कृत पंडित सामान्य जनांच्या भाषेमध्येच अध्यापन करोत अस- 
लेले आम्हास व आमच्या गुरुजनास दिसले आहेत. अलीकडे गेल्या ५० वर्षांत संस्कृत पाठ- 
शाळा भराभर बंद होऊ लागल्या आहेत. संस्कृत पाठझाळांमध्येसुद्धा संस्कृत भाषेचा वापर 
चर्चेमध्ये व वादविवादामध्ये शिक्षक व विद्यार्थी विशिष्ट प्रसंगी करीत असत. आणि त्यांतील 
एखादा पंडित वा विद्यार्थी व्यवहाराची भाषा म्हणून संस्कृतमध्ये 
करण्याचा प्रयत्नही मधून मधून करीत असलेला आम्हास मा: 
जवळ जवळ लुप्त होत आहे. म्हणून हे लक्षात ठेवले पाहिजे 
व व्यवहारातून गेली आहे त्या भाषेमध्ये संस्कृत पंडितांना 
बरे नव्हे. कारण ही भाषा नीट अस्खलित बोलण्याचा प्रयत्न करणे ही एक संस्कृत पंडितांवर 


जबरदस्ती करणे होय. संस्कृत शास्त्रांचे व, साहित्याचे सखोल अध्ययन केले तरी ती भाषा 


संभाषणात आणि व्यवहारात वापरल्याशिवाय तिच्यामध्ये छान, सुरेख व मुक्‍त भाषण करता 
येणे शक्‍य नाही. 


अस्खलितपणे भाषण 
हीत आहे. परंतु आता हे सवे 
) की जी भाषा अध्यापनातून 
भाषण करण्यास भाग पाडणे 


१, प्रस्ताव 

' साधू म्हणजे चांगला. मुळात हे विशेषण आहे. 
साधु, साधियस्‌, साधिष्ठ. कथेकरी साधू म्हणजे 
षड्रिपु धुवून काढल्येन ज्याने तो असा अर्थ 
लावतात. साघणेपासुन व्युत्पन्न केला तर जो स्वहित 
साधतो तो असा अथे होईल. आता स्वहित हें 
सात्त्विक, राजस, तामसी कसेही असेल. स्वार्थ- 
साधू, संधिसाधू म्हणतातच ना ! साधू म्हणजे 
सज्जन हे खरेच. तथापि साधू म्हणजे विरत व 
संत ते गृहस्थी असा भेद करण्याची पूर्वापार पद्धत 
आहे. फार पूर्वी विरक्‍ताला मुनी व प्रापंचिकाला 
व्हषी म्हणण्याची वहिवाट असे. साधू शब्द विरक्त 
ह्या अर्थी प्रथम कल्हणाने बाराव्या शतकात आपल्या 
राजतरंगिणी ह्या ग्रंथात वापरला. विरक्‍त दोन 
प्रकारचे : एक सनकसनंदनादी अमर ब्रह्मचार्‍्यां- 
प्रमाणे अखंड ब्रह्मचारी व दुसरे चतुर्थाश्रमी. जुन्या 
काळी विरक्‍ताला यती असेही म्हणत. यती अनायं 
नव्हेत. कारण हा शब्द यत्‌ ह्या संस्कृत धातूपासून 
व्युत्पन्न आहे. यती चतुर्थाश्रमी व लिंगपूजक होते. 
चतुर्थाश्रम वेदाकालानंतरचा असल्याने यतीही वेद- 
कालानंतरचे होत. संन्यासाश्रम व मठस्थापना हे 
भारताचे वैशिष्ट्य आहे. पैकी मठस्थापना गोतस 
बुद्धाने सुरू केली. पुढे आद्य. शंकराचार्यांनी तिच्यात 
चैतन्य आणले. समाजापासून दूर जाण्यासाठी व 
सामाजिक नियमनाच्या, बंधताच्या पलीकडे जाण्या- 
साठी संन्यास व संन्यासी एकत्र येऊन मठस्थापना 
झाली की पुन्हा नियमांचे बंधन ! घट्टकुटीप्रधान 
न्याय म्हणतात तो हा ! 

दत्तसे संन्यास चला अशी म्हण आहे. दत्तात्रेय 
हा उपनिषद्कालीन परमहंस. दत्तात्रेयोपनिषदात 
464034 52.4 न्य आवी 


भारतीय साधु-संप्रदाय* 


लक्ष्मण नारायण चापेकर 


सच्चिदानंदमय दत्त विष्णूचा अवतार म्हटले आहे. 
हल्ली कडक सोवळा समजला जाणाऱ्या दत्तात्रयाचे 
वर्णन पुराणांत वाममार्गी असे केलेले आढळते. शिव- 
शतरुद्रसंहितेत त्याच्या बालवत्‌ वागण्याचे. वर्णन 
आहे. विरक्‍तीच्या चार पायऱ्या : कुटीचक, बहूदक, 
हंस व परमहंस, परमहंस ही परभावधीची शेवटची 
पायरी. पूर्वीच्या तत्त्वज्ञांनी दोन पुरुषाथे सागितले : 
गृहस्थांचा निष्कामकर्मयोग व विरक्‍्तांचा सववंसंग- 
परित्याग, आज फक्त विरक्त साघूंचाच विचार 
करणेचा . आहे. साधूची . चार लक्षणे सांगितली 
आहेत : ब्रह्मचर्य, तप, एकाग्रता व बेभानता, संन्यांस- 
दीक्षा घेसतो ब्रह्म चाऱ्यास शुक्ल ब्रह्मचारी म्हणतात; 
दीक्षित तो नैष्टिक ब्रह्मचारी. इच्छापूर्ती क्षाली 
असल्यामुळे चतुर्थाश्रम्याच्या ब्रह्मचर्यास अर्थातच 
फारसा अथे उरत नाही. मोन,. उपवासादी शारी- 
रिक तपाची परिणती अखेर.. हटयोगात होते. 
हजारो वर्षे तप केले तरी ज्ञानेवीण ते व्यथं होय 
अशी याज्ञवल्क्यांची सांगी असली, तरी तप हे साघन 
नसून साध्य आहे, तीच मुक्‍ती असे सांगणारे. पंथ 
आहेत. बेभानता म्हणजे उन्मादावस्था, पूर्वी सोम- 
प्राशनाने येई. हल्ली अमली पदाथेसेवनाने येते. ह्या 
मार्गे बेभान होणारे पंथ आज आहेत. 

ख्िस्तपूर्व नवव्या शतकात होऊन गेलेले>-पहिले, 
उपनिषदांत .वणिलेले, विरक्त म्हणजे इवेतकेतु व 
क्रूषभ*« दोघेही चतुर्थाश्रमी. क्रषभाच्या परंपरेतील 
जैनमतपुरस्कर्ता महावीर, पुढे प्रसिद्ध विरक्त म्हणजे 
सनत्कुमार व त्याचा शिष्य नारद, 

गौतम बुद्धाने विरक्तांचे, संघटन केले, त्याचा 
प्रभाव भारतात पडलाच, पण चोौनमध्येही 
पसरला, पहिल्या शतकाच्या प्रारंभीच बोद्धमताने 


% प्रस्तुत लेखकांचे ह्या विषयावर दादर सार्वजनिक वाचनाल्यांतर्फे दांदर येथे दिनांक 


१८ जानेवारी १९८० रोजी व्याख्यान झाले, 
न. भा, १ 


अनुक्रमणिका 


यर नवभारत 


चीनमध्ये प्रवेश केला असला, तरी मठस्थापना ५२५ 
मध्ये बोधिधर्माने तेथे केली. ८४४ पासून दोड-दोनशे 
वर्षे चीनमध्ये बोद्धांचा फार छळ झाला. मठ पाडले 
गेळे. भिक्षुभिक्षुणींना गृहस्थाश्रमी बनवून कामाला 
जुंपले गेले. पुतळे वितळवून नाणी पाडली गेली. 
भिक्षु-भक्षुणींना परित्राजक, परित्राजिका, थेरा- 
थेरो असेही म्हणत. थेरा-थेरीवरूनच थेरडाथरडी 
निघाले. पुढे १०१९ मध्ये मोकळीक मिळाल्यावर 
दोन लाख तीस हजार (२,३०,००० ) भिक्षू 
व १५००० भिक्षुणी एवढे चिनी विरक्त झाले. 
ह्यामुळे असावे, फिरून मर्यादा आल्या. 

ख्थरिस्त्यांनी संन्यासधर्म व मठस्थापना बौद्धांपासून 
घेतली. तिसऱ्या-चवथ्या शतकांत सें. अॅन्योनीने 
ईजिप्तमध्ये ख्थिस्ती संन्याशांची मठस्थापना केली. 
पुढे सहाव्या शतकात सें. बेनेडिक्ट ह्याने युरोपात 
मठ स्थापून मठाच्या व्यवस्थेसाठी नियम घालून दिले. 
ते पाच-सहाशे वर्षे चालले. बाराव्या शतकात स्त्रिस्ती 
साघूंचे पंथ निघाले व पॅरिस विद्यापीठास पोपची 
मान्यता मिळाली, ह्या विद्यापीठात त्या काळी धमं, 
घा्भिक कायदा (कॅनन लॉ) व वैद्यक हे मुख्य विषय 
व कला म्हणजे वाडमयादी आटूंस ह्यांना दुय्यम 
स्थान होते. पुढे सोळाव्या शतकात जेझुइट पंथ- 
स्थापना झाली. प्रारंभी मठ स्वावलंबी, स्वयंपूर्ण 
होते. कोणत्याही गोष्टीसाठी मठातील माणसांना 
मठाबाहेर पडावे लागत नसे. काही कालानंतर भात्र 
मठांनी आपले मार्ग बदलले व ते गोरगरिबांत 
मिसळून सेवाकार्य करू लागले. पुढे टेम्प्लसं व 
हॉस्पिटल्स ह्या क्र्सेडवेळच्या संघटना झाल्या. 
त्यांनी ईजिप्तच्या सलादीनला प्रवर विरोध केला 
व अखेर आपसात भांडले, लढले. प्रॉटेस्टंट हे प्रथम- 
पासून संन्यासविरोधी. 

पुर्वीपासुन जैन साधू क्षपणक, निग्रंथ म्हणून 
प्रसिद्ध आहेत. इवेतांबर-दिगंबर फूट ही ख्थिस्तपूव 
३०० च्या सुमाराची असावी, षवेतांबरांत विरक्त 
स्त्रिया आहेत, दिगंबरांत नाहीत. तपमागं आहे. 
महावीर व गोशाल ह्यांनी तप केले. गोझ्यालाने 
आजीविक पंथ काढला व त्यातून पुढे लोकायत हा 
जडवादी, इहवादी (मटेरिऑलिस्ट) पंथ निघाला. 

परदेशी लोकांनी आपल्या साधूविषयी काय 
लिहिले आहे हे पाहू गेले, तर शिकंदरची गोष्ट 


नोव्हेंबर, १९८१ 


प्रथम आठवते. त्याने आपला दुत नग्न साधूंच्या 
मेळाव्यात घाडला. पहिल्या साधूने आपादमस्तक' 
पेहेराव केलेल्यास आमचे तत्त्वज्ञान काय कळणार 
असे म्हणून त्याची रवानगी केली. दुसरा जरा 
सोम्य. तो म्हणाला, *“' तत्त्वज्ञानाशी ओळख 
नसलेल्या दोन-दोन, तीन-तीन दुभाषांमाफेत आमचे 
तत्त्वज्ञान तुमच्यापयंत कसे पोचणार ? ?' झेवटी 
शिकंदरने कल्याण नावाच्या साधूस आपल्याबरोबर 
घेतले. पण पश्चात्ताप होऊन इराणमधील एका 
मुक्कामात त्या साधूने शांतपणे अग्निप्रवेश केला. 
पुढे पाचक्षे वर्षांनी हृयुएनत्सांगने पाशुपत, महात्रती, 
कापालिक, तीथेक, निग्रंथ, ब्रह्मचारी कुमारब्रत' 
इत्यादी संन्याशांचे वणन केलेले माढळते. त्याने 
काशी-वाराणशीस शंभर फुटी महेशवराचा पुतळा. 
पाहिल्याचे व तो जिवंत वाटत असल्याचे वर्णन 
केळे आहे. माणूस मत्ये आहेच, पण निर्जीव पुतळेही 
चिरंजीव नसतात. यावत्‌चंद्रदिवाकरी हा अर्थहीन 
वाक्‌प्रचार आहे असे वाटते. शास्त्रज्ञ चंद्र-सुर्यांनाही 
चिरंजीव समजत नाहीत. हथुएनत्सांगने हरिद्वारांस 
पुण्यशाला असून तेथे अन्नदान, विद्यादान, रुग्णसेवा: 
ही कार्ये चालत असल्याविषयी लिहून ठेवले आहे. 
बाराव्या शतकात काहमीरमध्ये गुरुमाहात्म्य किती 
जोरात होते व गुरू किती लबाड असत ह्याचे 
वणंन कल्हणाने केले माहे. गुरूचे नाव पडले होते 
बिडालवणिक्‌. हा वैइ्य गुरु आपल्या अंगरख्यात एक 
काळे मांजर बाळगी व प्रतिपक्षाशी वाद करताना 
हरण्याची चिन्हे दिसली, की त्या मांजराची विष्टा . 
व. हिंगपूड प्रतिस्पर्ध्याचे टाळक्याला चोळी. घाणीने ी 
ब्रतिस्पर्धी पळ काढी हे सांगणे नकोच ! 
२. शेव संन्यासी 

विरकक्‍्तात दोन भेद ; शैव व वेष्णंव, साध्य, 
साधन, बाह्यांग दोघांचे भिन्न. शैव संन्याज्ी, वैष्णव 
बैरागी. संन्याशांना गोसावी म्हणणात., गोसावीचा : 
मूळ अथे चांगला असला, तरी संन्याशांना तो 
हिंणवणारा वाटतो. मूळ संस्कृत शब्द गोस्वामी हा 
वेष्णवांत आढळतो. झव अद्वती तर वैष्णव बहुधा 
द्वेती; शेवांचा चितनावर भर तर वैष्णवांचा 
भक्तीवर; शेव कषायवस्त्रधारी लाल्पाद्री तर 
वैष्णव शुग्रवस्त्रधारी सितपाद्री; शैवांचे भडवे 
त्रिपुंडू तर वैष्णवांचे ऊध्वंपुंडू; शेवांची अद्वतदशंक 


भारतीय साधु-संप्रदाय डव 


भानन्दान्त नावे तर वैष्णवांची हवतदशंक दास, 
शॉरणान्त नावे; शेवांची रुद्राक्षमाला तर वैष्णवांची 
तुलसीमाला. हव नागांचे शंभूदल तर वेष्णव नागांचे 
रामदल. 

दीव संन्याश्यांचे चार भेद : १. परमहंस, २. दण्डी, 
३. नागा, व ४. मठघारी. संन्यास घेतल्यावर बारा 
वर्षांनी संन्यासी परमहंस होतो. दण्डी संन्याशाची 
मुख्य खूण दण्ड म्हणजे काठी असली, तरी दण्ड 
ह्याचा येथे खरा अर्थ नियम असा आहे. दण्डींमध्ये 
एकदण्डी, द्विदंडी, त्रिदंडी असे भेद आहेत. एकदण्डी 
शेव, द्विदंडी, त्रिदंडी वष्णव, अर्जुनाचा त्रिदंडी 
संन्यास प्रसिद्ध आहे. खरे तर काया, वाचा आणि 
मन ह्यांवर ताबा असणारा त्रिदंडी. हतप्रतीक 
द्विदंडी माध्व. दण्डी संन्याशी फक्त ब्राह्मणच अस- 
तात. पतंजलीने धूमाग्निप्रमाणे दण्ड (त्रिविष्टव्धक ) 
- परित्राजक जोडीचे वर्णन केले. नागा सवे वर्णाचे 
असतात, पण प्रामुख्यानें शूद्र. हे सैनिक संन्यासी, 
मठधारी हे महंत. तुरियातीत संन्यासी पूर्वी असत. 
ते सदा नग्न राहून प्रेतवत्‌ असत. फलाहारी राहात. 
हातांचा उपयोग न करता ते मुखाने खात म्हणून 
त्यांना गोमुखी म्हणत. 

संन्यासदीक्षा घेताता उमेदवार स्वतःचे श्राद्ध 
करतो व विरजाहोम होतो. उमेदवारीची सप्तपदी 
नग्न अवस्थेत होते. त्याचे पंचगुरू म्हणजे शिखात्याग, 
विभूति, रुद्राक्षमाला, कषायवस्त्र व मंत्र, 

दीव संन्याशांची संघटना नवव्या शतकात आद्य 
झ्ञंकराचार्यांनी बांधली. भारताच्या चार टोकांना 
चार मठ स्थापून तेथे त्यांनी आपल्या चार 
शिष्यांची स्थापना केली. त्यांना कायेक्षेत्रे वाटून 
दिली, संन्याशांना दसनामांत संघटित करून दहा 
नावे चार पीठांत वाटून दिली. त्यांची देवते, वेद, 
'महावाक्ये, गोत्रे, क्षेत्रे, तीर्थ म्हणजे नद्या, अभिवादन- 
पद्धती ठरवून दिली. चारी पीठांचे ब्रह्मचारी त्यांना 
वेगवेगळी नावे दिली व ओळख पटण्यासाठी कूटनामे 
दिली. आश्रम, तीथ, सरस्वती हे सवे ब्राह्मण व 
भारती काही ब्राह्मण. म्हणून दण्डी संन्याशांत दस- 
नामांपैकी साडेतीन नावे. 

उमेदवार प्रथम वस्त्रधारी किंवा अवधूत. आखाडे- 
वाले उमेदवारास महापुरुषही म्हणतात. अवधूत व 
महापुरुष ही वास्तविक पूणे संन्यस्ताची नावे. उमेद- 


वारास ह्या उपाध्या चमत्कारिक वाटतात. दुसरी 
पायरी तंगतोडा. ह्या शब्दाचा अथ समजला नाही, 
तरीपण त्याचा खच्चीकरणाशी संबंध असावा. 
तिसरी अवस्था दिगंबराची व मग नागा. पुरा नागा 
होण्यास बारा वर्षांची तपद्चर्या लागते. 

नागा संन्याशांची संघटना स्वामी मधुसूदन सर- 
स्वती ह्यांनी सोळाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात केली. 
नागांच्या जन्मकथेशी बिरबलाचा संबंध पोचतो. त्या 
काळी मुसलमान फकीर हिंदू संन्याश्यांवर हल्ले करीत, 
प्रसंगी ठार मारीत. हिंदूंनी तक्रार केल्यावर अक- 
बर म्हणाला, “ फकीर सवेसंगत्यागी ईषवरभक्‍्त, 
त्याजवर माझा अम्मल कसा चालेल ? ” पुढे 
बिरबलाच्या सल्ल्याने संन्यासी प्रतिहल्ला करू 
लागले, तेव्हा फकिरांची देना उडाली. अकबराने 
बिरबलास विचारल्यावर बादशाहाचेच उत्तर त्याने 
बादशाहाच्या पदरी घातले अशी आख्यायिका आहे. 
नागा म्हणजे नग्न. कुंभात नग्न संन्यासी असतात. 
सर जदुनाथ सरकार ह्यांनी नागड्या संन्याशांचे 
फोटो आपल्या संन्याशावरील पुस्तकात छापले 
आहत. 

नागांचे म्हणजे लढवय्या संन्याशांचे चवदा 
आखाडे आहेत. पैकी सहा प्रमुख आहेत. अगन 
( अग्नि ) आखाडा ब्रह्मचार्‍यांचा. हा व अलखीय 
असे जुन्या म्हणजे भरव आखाड्याशी संलग्न अस- 
लेले आखाडे. यज्ञोपवित धारण करणाऱ्या ब्रह्म- 
चोऱ्यांचा अगन आखाडा फार प्रखर. फिरतीवर 
असताना ते राजेमहाराजांना भस्माचा एक व 
लोहाचा एक असे दोन गोळे धाडीत. राजाने 
भस्माचा ठेवला तर मंत्रीदशंक समजत. लोहगोळा 
ठेवला तर त्याचा अर्थ राजाने आखाड्याचे आव्हान 
स्वीकारले असे समजून ब्रह्मचारी राजावर चालून 
जाऊन व त्यास पदच्युत करून दुसरा धर्माभिमानी 
राजा नेमीत. ह्याखेरीज देवापुढे धूप घेऊन चालणारे, 
मर्तिकांची व्यवस्था करणारे, मद्यमांसनिषेध न 
मानणारे असे किरकोळ सहा आखाडे आहेत. त्यांची 
नावे गुदड, रुखड, भुकड, सुखड अशा तऱ्हेची आहेत. 
भुक्कड शब्द भुकडपासुन व्युत्पन्न झाला असावा. हे 
संन्यासी बहुतकरून नाथपंथीयांतुन आले असावेत. 
अजुनी चमत्कार करून दाखविणारास ह्या आखा- 
ड्यात नाथ ही पदवी मिळते. ह्यांच्यांत सुशिक्षित 


अनुक्रमणिका 


४ नवभारत 


व.. श्रीमंत. साधू निघाल्यामुळे ह्या आखाड्यांना 
प्रतिष्ठा.लाभली. आहे. सर्वांत जुना अटळ आखाडा 
६४७ मधला. सर्वांत मोठा जृता उफे भेरव ११४६ 
मधला. प्रत्येक आखाड्याचे देवत वेगळे. स्त्री-संन्या- 
शिणी आहेत. त्या स्वतंत्र राहतात. हे सवे नागा 
उत्तर भारतात. दक्षिणेत नाहीत. विशेष म्हणजे 
गिरिजनांच्या गोंडवन व झ्ारखंडात दोन भाखा- 
ड्यांची स्थापना लाली आहे. तरी ह्या गिरिजन 
मुलखात ख्तिस्ती मिशनर्‍्यांचा जोर चालावा ह्याव- 
रून मूळ ठिकाणी आखाडे किती निष्प्रभ झाले 
आहेत. ह्याची, कल्पना येते. कुंभस्नानसमयी सवं 
आखाडे. एकत्र. येतात. मिरवणुकीत हत्ती, वाद्ये 
व पुढे ध्वज, सर्व सरंजाम असतो. प्रत्येक आखा- 
ड्याचे आठ दावे व बावन्न मढी असतात. दावा व 
मढी हे शब्द अनुक्रमे दिशा व मठ ह्यांपासुन 
व्युत्पच्न होतात. गिरी व पुरी ह्यांचे पूर्वापार हाडव र. 
कुंभसमयी अग्रक्रमावरून.. व अन्य समयी मठावरून 
ह्यांची भांडणे व लढाया होत. आपली वहिवाटीची 
जागा गिरींनी बळकावल्यावर एकदा १५६७ साली 
पुरौंनी गिरींविरुद्ध अकबराकडे तक्रार केली, व 
आम्ही लढाई खेळून ह्याचा निर्णय लावून घेतो 
असे म्हणून दोन्ही पक्षांनी अकबराकडे लढाईची 
परवानगी मागितली, परवानगी मिळाल्यावर अक- 
बरासमोर लढाई झाली, तीत पुरींचा पराभव 
झाला. ते न साहून अकबराने आपल्या सनिकांना 
भस्म फासून पुरींच्या साहाय्याथे धाडले व त्यामुळे 
गिरींना हार खावी लागली. ही गोष्ट ठाणेइवर ह्या 
दिल्लीजवळील तीथंक्षेत्री अकबराचा मुक्काम अस- 
ताना घडली. 

नागांना तत्त्वचर्चा करता येत नसे म्हणून त्यांनी 
एक-एक तत्त्वज्ञ संन्यासी आपल्या भाखाड्याला 
जोडून ठेवला. त्यास मंडलेश्‍वर म्हणतात. ज्याचे 
शिष्य मंडलेशवर तो महामंडलेइवर. 

आपल्या दीक्षागुरूची बरशी व कधी कधी छेमासी 
चेला करतो व चेल्याबरोबरच हा श्राद्धसमान विधी 
संपतो. 

दसनामी संन्याश्यांना वेदान्ती संन्यासी म्हणतात, 
तर कातनफाट्या नाथपंथीयांना तांत्रिक संन्यासी. 
तांत्रिक संन्यासी म्हणजेच जोगी. ह्यांची परंपरा 
बाराव्या शतकात गोरखनाथापासून, गोरखनाथाचे 


नोव्हेबर, १९८१ 


गुरू मत्स्येंद्रनाथ. आदिनाथ श्रीशंकर योगविद्या 
पार्वती उफे उदोनाथास सांगत असता माझाच्या 
पोटातील मत्स्येंद्रनाथाने.ती ऐकली व आपला पट्ु- 
शिष्य गोरखनाथ ह्यास प्रदान केली. पूर्वीचे कापा- 
लिक व त्यांच्यापैकी कट्टर व वाममार्गी कालामुख 
हे पुढे गोरखनाथाच्या जोग्यांच्यांत सामील झाले. 
कालामुखांच्या सहा मुद्रिका होत्या : १. नरोटीतून 
अन्नसेवत करणे, २. चिताभस्म सेवन करणे, 
३. चिताभस्म अंगाला लावणे, ४. दण्डघारण, ५. 
मद्यपात्र जवळ ठेवणे व ६. मद्यपात्र परमेश्वराचे 
आसन समजून परमेंदवरभक्‍्ती करणे. आद्य शंकरा- 
चार्य व दाक्षिणात्य वैष्णव आचायं ह्यांच्या प्रभा- 
वाने कालामुख एवढे बदलले, की बाराव्या शतकात 
कर्नाटकात कालामुखी मठातफे अन्नदान, विद्यादान, 
रुग्णसेवा इत्यादी सेवाकार्य चालत. 

नाथपंथी जोग्यांचे शारीरिक तप व हट्योग हे 
मुख्य साधन व सिद्धी हे साध्य. ह॒टयोग उपनिषद्‌- 
बाह्य होय. सिद्धीचे प्रकार दोन: सर्वज्ञत्व व कतृंत्व, 
कतृत्व तीन प्रकारचे : १. मनोजवित्व म्हणजे कोण- 
तीही गोष्ट ताबडतोब करणे, २. कामरूपित्व म्हणजे 
पशुपक्षादी कोणत्याही प्राण्याचे रूप घेणे, ३. विक्र- 
मणधमित्व म्हणजे कोणतीही गोष्ट हुकमी थांबवणे, 

कापालिकांचा सोमसिद्धान्त, पशुपतांचा पाशु- 
पतिसिद्धान्त, शेवांचा शिवसिद्धान्त व झ्ाकतांचा 
शक्‍तिसिद्धान्त. सातव्या झतकात लिहिलेल्या 
मत्तविलासप्रहसनात एक कापालिक दारू पिऊन 
धुंद झालेला दाखविला आहे. त्याच्या हातात एक' 
कवटी असते व तो नित्य एका तरुणीच्या सह- 
वासात मग्न असतो. सांप्रदायिक नियमाप्रमाणे 
कवटी हरवलेली चालत नाही व ती हरवल्यामुळे 
तो चिडलेला दाखविला आहे. पुढे अकराव्या 
शतकातील प्रबोधचंद्रोदय नाटकात एक हव कापा- 
लिक, जन क्षपणक व बौद्ध परिव्राजक ह्यांचे चित्र 
रेखाटले आहे. आपआपले तत्त्वज्ञान सांगत असताना 
कापालिक व क्षपणक ह्यांचे भांडण जुंपते. कापा- 
लिक महाभैरवाला क्षपणकाचा बळी देण्याची तयारी 
करितो. परित्राजक मध्ये पडून क्षपणकाचे प्राण 
वाचवतो. मग कापालिक आपल्या प्रियेस बोलावून 
तिला त्या दोघांच्या गळ्यात पडावयास सांगतो व 
तिची उष्टी दारू त्या दोघांना प्यायला देण्यास 


भारतीय साधु-संप्रदाय ष्‌ 


सांगतो. दारूच्या व स्त्रीच्या अंमलाने बेहोष 
होऊन दोघेही कापालिकाचे अनुयायी होतात. हे 
नाटक ९०० वर्षांपुर्वीचे असळे, तरी मभाजही करण्या” 
इतके पुरोगामी आहे. 

नाथपंथात दासान्त नावाचे अवघड हे उमेदवार. 
कान टोचल्यावर मग ते नाथ होतात. महंतास पीर 
व आखाड्यास दलीचा .म्हणतात, दर्गाही म्हणतात. 
दलीचा नाथपंथी साधूंच्या मसणवटीत असतो. 
दलीच्यात चिमटा, धुनी व मोरपिसांचा मोरचेल 
भसतोच. नाथपंथी दलीचा काबूलमधेही आहे. 
नाथपंथीयांचा म्ह्णजे जोग्यांचा वेष कषाय असुन 
त्यांचे अभिवादन आदेश म्हणून होते. जोगी कानात 
घालतात त्या मुद्रेचे दोन प्रकार : काडी असते ते 
ते दर्शन व ग्रोल कडे असते ते कुंडल, दोन्ही प्रकार 
हाडांचे केलेले. ह्यांच्या मुद्रेवरून ह्यांच्या तत्त्वज्ञानास 
मुद्रीदर्शन म्हणतात. दीक्षा घेतलेल्या स्त्रियांचा आई- 
पंथ. जोग्याच्या बारा शाखा. मुख्य हरिद्वारला भेक 
बारा पंथ-त्या स्थानाचा तो श्रीमहुंत, पाय नावाच्या 
नाथपंथी धुनीमुळे मुंबईची पायघुणी, सेवा-कार्यासाठी 
काशीची नाथपंथी योगप्रचारिणी सभा प्रसिद्ध आहे. 
तसेच हिंदुसभेचे कायकत गोरखपूरचे क॑. महंत 
दिग्विजयनाथ हेही प्रसिद्ध होते. 

उदासी व निमंले हे नानकशाही पोथीपूजा 
करणारे पंथ, तरीपण हे पंचायतन पूजाही करतात. 
नानकाचा मुलगा श्रीचंद्र ह्याने स्थापन केलेला 
उदासी संप्रदाय. म्हणून ह्या पंथास नानकपुत्रही 
म्हणतात. पिताजींची गादी न मिळाल्यामुळे 
श्रीचंद्र उदासीन क्षाला व त्याने उदासी पंथ 
काढला असे म्हणतात. पण शांकर संन्यासी स्मातं 
व आम्ही श्रौत म्हणून उदासी असे संप्रदाय- 
नेते म्हणतात. पाकिस्तानातील नानकाना डेरा 
ह्यांचे ताब्यात होता. अकाल्यांनी ह्यांना हुसकले. 
मग उदासी सिंधमध्ये येऊन त्यांनी आपला पंथ 
संघटित केला. सक्‍्करला सिधूमधील बेटावर ह्यांचा 
साधुबेला आश्रम प्रसिद्ध होता. निर्मला पंथ गुरू 
गोविदर्सिहाने स्थापला. अनुपकोर ही सुस्वरूप विधवा 
गोविरदसिहावर मोहित झाली. तथापि दोघांच्या 
भेटीतून गुरू गोविर्दासह निष्पाप बाहेर पडला म्हणून 
निर्मला. सांप्रदायिक हा कायेकारणभाव मानीत 
नाहीत. उदासींची एक भक्‍तगीर शाखा बिहारमध्ये 


आहे. निमंल्यांची बिहार वृंदावनजींनी स्थापिलेली 
बिहार वृंदावनी शाखा आहे. चरणतीर्थ वा अमृत- 
प्राशनाने दीक्षा दिली जाते. अमृतप्राश्नन म्हणजे ग्रंथ- 
साहेबाची पाच पारायणे करून दिलेले तीर्थ. अमृत- 
प्राशनानंतर केस काढता येत नाहीत व सिंगान्त नाव 
दिले जाते. चरणतीर्थी क्षोर करू शकतो. नागांची 
नावे दास, शरणान्त तर मठनिवासी संन्याश्यांची 
आनंदान्त. उमेदवारास सहजधारी म्हणतात. हल्ली 
काही संन्यासी मुनि, हरि अशी नावे घेतात. 
उदा. त्रेल्लोक्यहरि. वस्त्रे कषाय व काही शुभ्रही 
वापरतात. नागा टोपी घालतात.. तत्त्वज्ञान अद्वैती. 
मुसलमानापासून अवघ्यांना प्रवेश. उदासींची 
काबूलला धुनी आहे. उदासींचे निर्वाणी ब निमेल्यांचे 
अवधूत हे सर्वांगाला भस्म लावून फक्त लंगोटी 
पेहेरून असतात. 

. कबीर परमहंस किवा हंस कबीर हा एक 
कबिराचे नाव सांगणारा, पण कुंभांत शेव संन्याजां- 
बरोबर असणारा पंथ आहे. ह्यात अस्पृश्य आहेत, 
त्यांचा हरिद्वारला चवथा पौडा आहे. जाट जास्त. 
कषाय वस्त्रे व गायत्री मंत्र वापरतात. 


३. वैष्णव विरक्त 


वैष्णवांची प्रमुख संघटना म्हणजे चतुःसंप्रदाय. 
चतुःसंप्रदाय म्हणजे रामानुजी, निम्बार्को, विष्णु- 
स्वामी व माध्व हे होत. ह्या संप्रदायांचे संस्थापक 
आद्य शंकराचार्यांनंतरचे. शंकराचार्यांनंतर शे-दीडशे 
वर्षांनी, अकराव्या शतकात रामानुजाचार्यांनी आपले 
विशिष्टाद्वेत मत घोषित केले; ब्रह्मासुत्रावर श्रीभाष्य 
लिहून शेषशाई विष्णूच्या भक्‍तीचा प्रचार केला. 
श्रीभाष्यामुळे त्यांचा श्री संप्रदाय, पूर्वी वेष्णव 
साधू नव्हते असे नाही. महाभारतात व कौटि- 
लौय अर्थशास्त्रात वैष्णव विरक्‍तांचा उल्लेख 
आहे. पण वैष्णवांची साधु-संघटना नव्हती, प्रभावी 
साधू नव्हते, पाचव्या-सहाव्या शतकांत तामीळनाडू- 
मध्ये बारा अलवार होऊन गेले. पण विष्णुभक्‍्तीचा 
उपदेश करणारे सर्वे अलवार विरक्त होते किवा 
संघटित होते असे समजण्यास आधार नाही. 

रामानुजानंतर एक शतकाने पैठणास निम्बाके 
अवतरले. त्यांना विष्णूच्या सुदशंन चक्राचा अवतार 
समजतात. त्यांच्या संप्रदायास सुदर्शन, निम्बार्का- 


अनुक्रमणिका 


द नैवंभारतं 


पासून निमावत्‌, सनातन अश्ली नावे आहेत. त्यांनी 
दवैता दैत सिद्धान्त व राधाकृष्णभक्ती सांगितली. 
मात्र त्यांची राघा स्वकीया म्हणजे श्रीकृष्णाची पत्ती 
असते. काहीजण प्रसिद्ध गणिती भास्कराचाये व 
निम्बाक एक समजतात. गीतगोविदकार जयदेवाचे 
निम्बाके समकालीन. वेदान्तपारिजातसौरभ हे 
निम्बार्कांचे ब्रह्मसुत्रावरील भाष्य. 
अजून एक शतकाने विष्णुस्वामी अवतरले, 
त्यांनी शुद्धादवैत व राधाकृष्णभक्‍्ती आपल्या रुद्र 
सांप्रदायिकांना सांगितली, त्यांचे भाष्य स्वज्ञसुकक्‍त 
असे म्हणतात, पण ते आज उपलब्ध नाही. 
चवथे संप्रदायप्रवतंक मध्वाचाये तेराव्या 
शतकाच्या उत्तरार्धात होऊन गेले. हवेत मताचा 
पुरस्कार करणारा व लक्ष्मीनारायण दैवत असलेला 
रुद्र संप्रदाय मध्वाचार्यांचा. त्यांनी रामाची मूर्ती 
वदरिकाश्रमातुत व राम आणि सीता ह्यांच्या 


जगन्नाथपुरीहून आणवल्या. तथापि ह्यांच्या उडी- 


पीच्या मंदिरात मात्र श्रीकृष्णाची मूर्ती आहे. 
माध्व साधू फक्त ब्राह्मण व ते द्विदंडी. 

रामानुज व मध्व हे दक्षिणेतले. रामानुजांची 
शाखा गृहस्थी. मध्व संन्यासी थोडे, पुढे चतुःसंप्रदायी 
नागांपैकी रामानंदी व माध्व गौडीय अनुक्रमे रामा- 
नुजी व माध्व संप्रदायाशी संलग्न झाले म्हणून 
साधुसंघटनेत ह्याचा विचार. रामानंद रामानुजी 
शिष्यपरंपरेतला; माध्व गौडीय महाप्रभू चंतन्याचे 
भनुयायी, सोयीसाठी माध्व झालेले. 

कुंभमेळ्यात योग्य स्थान मिळण्यासाठी चार 
संप्रदायां्पॅकी एकाचा आश्रय घेणे गोडीयांना भाग 
पडले, समुद्रमंथनांतुन निघालेल्या अमृतकृंभासाठी 
देव व दानव ह्यांच्यात भांडण जुंपले. तो कृंभ देव 
पळवून नेत असताना अमृताचे काही थेंब हरिद्वार, 
प्रयाग, उज्जेन व नासिक-त्रिबकेश्‍्वरी सांडले. 
गुरु कुंभ राशीत आला म्हणजे ह्या तीर्थांचे पाण्यांत 
अमृतस्नान करणे महापुण्य, दर ' तीन वर्षांनी 
कुंभमेळा फिरत फिरत बारा वर्षांनी पुर्वस्थळी 
येतो व अशी प्रदक्षिणा कायम सुरू असते. सर्व 
साधू ही यात्रा व हे स्तात आव्यक समजतात. 
नग्न साधूही ह्या वेळी नग्नस्तानास येतात. हा 
मुहुतं गाठण्यासाठी शेव, वैष्णव व शीख साधूंत 
अहमहमिका लागे, व बरेचदा रक्‍तपात होई. इ. स. 


नोव्हेंबर, १९८१ 


१२६६ व १७६० मध्ये हरिद्वारला व १६९० 
मध्ये नासिक-पंचवटीला अग्रक्रमावरून झालेल्या 
भांडणात शैव संन्याशांनी वेष्णव बैराग्यांची कत्तल 
केली. १७६० मध्ये शैव नागांनी ८-१० हजार 
बैरागी ठार मारले. १३९८ मध्ये तैमुरलंगाने 
ह्रिद्वारला शेव व वैष्णव दोन्ही साघूंची कत्तल 
केली. नासिक-कत्तलीनंतर बैराग्यांनी मराठ्यांकडे 
दाद मागितली. त्याचे फलित म्हणून नाशकास 
रामकुंडात बैराग्यांनी व त्रिबकास कशावर्तात 
संन्याशांनी स्तान करावे अशी मर्यादा मराठी 
राज्यकर्त्यांनी घालून दिली. उज्जैन येथे शिद्यांनी 
दोघांच्या जागा वेगळ्या ठरवून दिल्या. हरिद्दारला 
मराठ्यांचा अम्मल नसल्यामुळे तेथे मात्र १७९६ 
मधे वोस लाख यात्रा भरली असताना ५,००० 
शेव नागा शीख साधूंकडून कापले गेले. दीव 
नागांनी वेष्णव बैराग्यांना हतबल केलेच, पण 
१६६४ मधे त्यांच्या महानिर्वाणी आखाडमल्लांनी 
औरंगजेबाच्या संन्याशी लढत देऊन काझ्ी- 
वाराणसीचा बचाव केला. धामी पंथाचा संस्थापक 
प्राणनाथ हा आपले साधू बरोबर घेऊन छत्रसाला- 
च्या खांद्याला खांदा लावून ओरंगजेबाबरोबर लढे, 

शेव नाग्यांपासुन बचाव करण्याचा विचार 
करण्यासाठी वंष्णवांनी अठराव्या शतकात 
एक सभा भरवून वैष्णव नागा साधूंचे संघटन 
करण्याची कामगिरी बाळानंद रामानंदी ह्याज- 
वर सोपविली. ही गोष्ट अठराव्या शतकाच्या 
प्रारंभीची. त्यांनी वैष्णव नागा आखाडामल्ल तीन 
श्रीमहंतांच्या हाताखालील तीन अनीत वाटून दिले 
व ह्या लढाऊ संघटनेचे नियम घालून दिले. मुख्य 
अनी दिगंबर. त्या अनोच्या नौबतीचा आवाज 
एवढा मोठा, की तिला गर्भगंजी म्हणत. 

तसे म्हटले तर शेव व वैष्णव ह्यांचे वैर बरेच 
जुने. भरवगिरी गोसाव्याने बैराग्याला मारल्याविना 
अन्नग्रहण करायचे नाही असा पण केला होता; एका 
तरी गोसाव्याला मारल्याविना जेवायचे नाही असा 
पण रामदास ह्या बैराग्याचा होता. त्यामळे यात्रा 
करीत हिंडणे सुलभ, सुरक्षित राहिले नाही. म्हणून 
दोन्ही पक्षांनी यात्रेच्या वाटेवर आपले आखाडे 
उघडून आपल्या साधूंना संरक्षण देण्याची सोय केली. 
आखाडा म्हणजे पंजाबीत आश्रम, ह्या आाखाड्यांतुन 


भारतीय साधु-संप्रदाय ७. 


साधूंना सहस्त्र करून लढाईचे शिक्षण देत. ज्या 
साधूंनी पण केले, त्या दोघा साधूंना पुढेपुढे मारा- 
वयास कोणी न मिळाल्यामुळे उपास घडू लागले. 
मग ब्राह्मण भिक्षुक साहाय्यार्थ धावला व त्याने 
पिठाचे गोसावी-बैरागी बनवून व त्यांची प्राण- 
प्रतिष्ठा करून पणवाल्यांकडून त्या पिठाच्या मूर्तींची 
हत्या करविली व साधूंच्या अन्नग्रहणाचा मागं 
मोकळा केला. ही वैष्णव आखाड्यांची जन्मकथा. 
वैष्णव साधूंत शेवांप्रमाणे स्थानधारी म्हणजे 
मठात राहणारे, रमत किंवा खालसा म्हणजे धर्म- 
प्रचाराथं भ्रमण करणारे व आखाडमल्ल उफे नागा 
असे भेद आहेत. पंथोपपंथाप्रमाणे पंचसंस्कार म्हणजे 
नाम, तिलक, मुद्रा, कंठी व मंत्र ह्यांत फरक पडतो. 
नाम दास, शरण, प्रसादान्त असे विनयद्योतक, 
नम्नताद्शक असले तरी जानकीदासाचायं असे नम्र- 
तेला अहंकाराची झालर लावणारे नामाभिधानही 
आढळते. तसेच पूर्वाश्रमी मिळवलेली डॉक्टर ही 
पदवी चतुर्थाश्रमातही चालू ठेवणारे साधू आढळतात. 
उभे गंध खरे, पण त्या ऊध्वंपुंड़ात रेघांची संख्या व 
रंग, तसेच मधील टिळयाचा रंग ह्यांत बदल करून 
रक्‍तश्री, शुक्लश्री, बिदुश्री, चतुर्भुजी इत्यादी भेद 
दर्शविले जातात. गोसाव्यांच्या बरोबरच्या लढाईच्या 
घामधुमीत रक्‍तश्रीला वेळ मिळाला नाही. पुढे विजय- 
चिन्ह म्हणून रक्‍्तश्रीची कायमची शुक्लश्री झाली. 
पंक्तीला वाढताना धोतर घसरले तेव्हा योग-साम- 
र्थ्याने जादा दोन हात निर्माण करून चतुर्भूज होत्साता 
वाढप्या साधूने धोतर सावरले. तेव्हापासुन त्या साधूचे 
शिष्य चतुर्भुजी गंध लावू लागले. ह्या शुक्ल्श्री व 
चतुर्भुजी तिलकांच्या जन्मकथा. रामानंदीना तप्त 
मुद्रा आवश्यक, तर काहीना शीतल किवा विकल्प 
मुद्रा म्हणजे शंखचक्र व रामभक्तांचा धनुर्बाण, कंठी 
बहुधा तुलसीची पण कोणाची कंठलग्न तर्‌ कोणाची 
सैल. तुलसीश्िवाय गुंजांची, पवित्रा म्हणजे रेशमी, 
कमलबीजाची असले प्रकार माळेत आहेत. राम व 
सोता ह्या दोघांसाठी दुपदरी व दुपदरी तुटल्याने 
ब्रतभंग होऊ नये म्हणून तिपदरी. मंत्रारंभी ३ 
नसेल तर रामानंदींसारखे संप्रदाय अवेदिक. बाकी 
कोणाचा राममंत्र, कोणाचा गोपालमंत्र, कोणाचा 
गायत्री मंत्र; कोणाचा सप्ताक्षरी, कोणाचा बारा 
-अक्षरी तर॒ कोणाचा त्रयोदशाक्षरी. भगवी वस्त्रे 


परिधान करणारे शिखात्याग करू शकतात. 
सितपाद्री मात्र मुसलमान दिसू नये म्हणून शिखा- 
त्याग करू शकत नाहीत. प्रत्येक साधूला त्याचा 
संप्रदाय व त्याची देवत, गुरू, तीथ, क्षेत्रादी बारा 
अंगे माहीत असावी लागतात. ही अंगे व ठराविक 
कटनामे सांगितल्याविना साधूस आपल्या पंथाच्या 
आखाड्यात धामधुमीच्या) काळात आश्रय मिळत 
नसे. कारण वैरी साधू दुष्ट हेतूने येण्याची भीती. 
वेताचा अथवा .लाकडाचा करगोटा घालणारा 
काठिया व काथ्याची मेखला घालणारा मुंजिया. 
हे भेद राणीच्या बागेतील शाडूच्या मूर्तीत आज 
भआापल्याला पाहायला सापडतील. अभिवादन दैवता- 
प्रमाणे व पंथाप्रमागे वेगळे. काझ्ी-हरद्दारला 
जयशंकर, अयोध्येस जय सीतारामजी व वृंदावनास 
राधेश्याम. नाथपंथियांचा आदेश. 

स्थानघारो मठाधिपती दोक्षा देऊ शकतो. 
आखाडेवाले दीक्षा देत नाहीत. उमेदवार पहिली 
तीन वर्षे थोरांनी सांगितलेली किरकोळ कामे करतो. 
त्यास ह्या कालात यात्री किवा छोरा म्हणतात. 
नंतर तीन वर्षे तो बंदगीर होऊन देवपूजा करणा- 
ऱ्याचा साहाय्यक असतो. तिसऱ्या तीन वर्षांत तो 
हुडदुंगा म्हणून स्वयंपाकाच्या कामी साहाय्य 
करतो. शेवटची तीन वर्षे तो मुरेठिया म्हणून 
वावरतो. बारा वषे उमेदवारी झाल्यावर तो 
पुरा नागा होतो. बारा वर्षे नागा म्हणून 
काढल्यावर तो अतीत व आणिक बारा वर्षांनी 
तो महाअतीत होतो. अतीत हा नियमापलीकडे 
गेळेला व महाअतीत हा सन्मानापुरताच उरलेला. 

रामानुजींची काही मंदिरे दिव्यदेश असतात. 
दिव्यदेशाच्या नियमानुसार ह्या मंदिरांची रचना व 
मूर्तींची प्राणप्रतिष्ठा झालेली असते. ह्या मंदिरांत 
वणंभेद, पंक्तिभेद मानीत नाहीत. रामानुजी अति- 
रेकी कट्टर वैष्णव. श्रीगणेशायनमः ऐवजी श्रीरंगे- 
शायनम: , गौरीपूजनाऐवजी लक्ष्मीपूजन असा बदल 
करून त्यांनी शंकर व त्याचा परिवार ह्यांना 
आपल्या व्यवहारातुन बाद केले आहे. तथापि 
रामानुजी विरक्त शेव संन्याशाचे तोंड पाहणे पाप 
समजत असल्यामुळे कुंभास जात नाहीत व चतु:- 
संप्रदायी संघटनेत नाहीत. तेथे आहेत ते रामानजी 
परंपरा सांगणारे रामानंदी. र 


टॅ नवभारत 


रामानंदाचे बारा शिष्य व त्यांच्या बारा द्वारा 
म्हणजे शाखा. ह्यांशिवाय पद्मावती ही रामानंदांची 
तेरावी शिष्या. तिची शाखा नाही. रामानंदाने 
आपल्या पंथात नवीन भरती करताना धर्म, जात 
ह्यांचा विचार केला नाही. काही वर्षांमागे अयोध्येचा 
एक रामानंदी अस्पृश्य महंत राखीव जागेसाठी 
निवडणुकीस उभा होता. रामानंदींमध्ये भ्रमण कर- 
णारे पाच खालसे आहेत; चतुःसंप्रदाय, डाकोर, 
बाराभाई दांडिया, नंदरामजीका व शोवटचा तेरा- 
भाई त्यागी. दांडिया म्हणजे पहिले तंबू राहुट्या 
वर्गरे संरजाम घेऊन हिंडणारे. तेरा महंतांचे तेरा- 
भाई त्यागी मात्र काही जवळ बाळगीत नाहीत. 
खालसा महंतांचा मुख्य श्रीमहंत. रामानंदींनी 
कापालिकांचे मठ सर केले. १५०४ मध्ये जयपूरमध्ये 
तारानाथ कापालिकाचा मठ होता. जयपूरचा राजा 
त्याचा शिष्य होता. श्रीकृष्णदास रामानंदी जय- 
पुरास गेला असता तारानाथाने त्याचा अपमान 
केला. तेव्हा श्रीकृष्णदासांनी आपल्या योगबलावर 
तारानाथास गाढव बनविले, आपल्या रामानंदी 
घनीसाठी कायम शोभने म्हणजे लाकडे पुरवावी 
ह्या अटीवर नंतर तारानाथाला मानवरूप प्राप्त 
झाले, आजही रामानंदी धुनीला तारानाथाच्या 
मंठोकडून शोभनांचा पुरवठा होत असतो असे 
म्हणतात. ह्या शाखेत तपसाधना चालू असल्यामुळे 
तिला तापसी शाखा म्हणतात. जोधपूर संस्थानातील 
झिथडा येथील महंतास जोधपूरच्या राजाकडून 
राजदरबारचे मान मिळत. रामानंद्यांचा काबूलला 
मठ आहे. भक्तीचे नवविधा मार्ग रामानंदी साधूंत 
आढळतात. शृंगाररसप्रधान भक्‍ती करणारे रसिक 
संखीभावी सीतेच्या रूपात रामभक्‍ती करतात. 
त्यांना स्वसुखी म्हणतात. ह्या रसिकांर्पकी एका 
साधूने चित्रकुटाचे रामभक्तांचे वृंदावन बनविण्याचा 
यत्ने केला होता. ह्या भक्‍तिप्रकारावर राधा- 
कृष्णाच्या मधुरा भक्‍तीचा प्रभाव उघडच दिसतो. 
रामानंदी आखाडे आठ आहेत. 

हरिव्यासदेव हे निम्बार्की परंपरेतले. त्यांच्या 
आधी निम्बार्की नागांचे आखाडे असले, तरी हरि- 
व्यासदेवजींचा प्रभाव जबरदस्त असावा. कारण 
निम्बार्की आखाडे हरिव्यासी आखाडे म्हणून 
झळखले जातात. ह्यांचे. दहा आखाडे आहेत, 


नोव्हेंबर, १९८१ 


निम्बार्की साधूंची पुष्कळशी मधुरा भक्ती म्हणजे 
शृंगाररसप्रधान. आरती करतांना भक्‍त स्त्रीप्रमाणे 
डोक्यावरून पदर घेतो. निम्वाकीं साधू पुरोगामी 
आढळले. वृंदावनच्या पं. किशोरदासजींनी अछुत 
भक्तांना दीक्षा व माळ दिलेली मी पाहिली आहे. 

अनुभाष्यकार वल्ल्भाचायं ह्यांनी आपल्या पुष्टि- 
मार्गाचा उपदेश करून विष्णुस्वामी संप्रदाय फीला- 
वला. तरीपण पुष्टिमार्गी गृहस्थी असल्यामुळे साधु- 
संघटनेशी पुष्टिमागियांचा संबंध आला नाही. ह्या 
संप्रदायाचा एकच विष्णुस्वामी आखाडा. नाभाजींनी 
आपल्या भक्‍तमालेत ज्ञानेश्‍वर व नामदेव ह्यांना 
विष्णुस्वामींच्या शिष्यवर्गात घातले आहे. नामदेव 
शिष्य त्रिलोचन व त्रिलोचनाचा शिष्य प्रसिद्ध 
वल्लभाचाये. नामदेवाच्या पंजाबातील द्योमान 
येथील मठात विष्णुस्वामी नामदेवशिष्य अशी परं- 
परा सांगतात. विष्णुस्वामी संप्रदायाच्या चार 
हारा म्हणजे शाखा आहेत. पैकी एक' नामदेवांच्या 
नावे व एक विठ्ठलाच्या नावे आहे. मी वंदावनात 
होतो, तेव्हा विष्णुस्वामी मठात नामदेव उत्सव 
चालला होता. 

माध्व व महाप्रभू चंतन्याचे गोडीय ह्यांच्यांत 
तसे साम्य नाही. दोघांचे तत्त्वज्ञान भिन्न, दैवते 
भिन्न; पाध्व कडक सोवळे तर गोडीय सवेसंग्राहुक. 
मग त्यांनी मध्वाचार्यांच्या ब्रह्म संप्रदायाशी संबंध 
का जोडला ? वास्तविक सिद्धान्त व देवत गोडी- 
यांचे व निम्बार्क्यांचे एक. निम्बार्क्यांच्या सुदर्शन 
संप्रदायात ते प्रथम सामील होते. मग निम्बार्की 
सोडून गोडीयांनी माध्व सोयरीक का केली ? ह्याला 
एकच कारण दिसते. निम्बार्को-हरिव्यासी चतुः- 
सभ्रदायात प्रबळ होते. माध्व साधू दक्षिणेत दुर, 
तसेच चतुःसंप्रदाय व कृंभ ह्यापासुन अलिप्त. 
तेन्हा मानाचे स्थान गौडीयांना माध्व म्हणवन 
धेऊन मिळणारे होते. ह्यासाठी बहुधा माध्व 
गौडीयांचा ब्रह्मसुत्र-भाष्यकार बलदेव उपाध्याय 
ह्याने चतु:सांप्रदायिकांच्या सभेत आपल्या गौडीयांना 
माध्वांतगंत म्हणून पुकारले ,असावे. आऊल, कार्ता- 
भाजा, दरवेश, नेडा, सहजिया ह्या चैतन्याच्या 
शाखा समजल्या जातात. तथापि त्यांच्याशी गोडी- 
यांचा व्यवहार नाही. माध्वांत व गोडी यांत दसनामे 
आढळतात, ती शेव दसनामी माध्व झाले त्यांनी 


भारतीय साधु-संप्रदाय ९ 


बरोबर आणलेली. १८८६ मध्ये निघालेल्या गौडीय 
मिशनची बरीच लोकोपयोगी सेवाकार्ये-शाळा/ 
दवाखाने, रुग्णालये इत्यादी- भारतात चाळू आहेत. 
१९५० साली भारतात त्याची ३३ केंद्रे होती. 
सगळी नर्मदेच्या उत्तरेस व उज्जैनच्या पूर्वेस. 
लंडनमध्ये गौडीयांच्या मिशनचे एक केंद्र आहे. ह्या 
कषायवस्त्रधारी गौडीय मिशनच्या साधूंना पारं*ः 
परिक माध्व आपल्या बरोबरीचे समजत नाहीत. 
चैतन्य, त्याचा थोरला भाऊ नित्यानंद व तिसरे 
अद्वैतानंद हे तिघे गोडियाचे प्रभू. पैकी चंतन्य महा- 
प्रभूस राधाकृष्णाचा व नित्यानंदास बलरामाचा 
अवतार समजतात, त्यांची मंदिरे उभारलेली आहेत. 
राधेस परकीया समजतात, कारण ह्याच नात्यात 
प्रेम उत्कट असते. माध्व गौडीयांचे दोन आखाडे 
आहेत. त्यांच्या परंपरा शाखेत काही वामाचारी 
शाखा आहेत. त्यांना सनातनी गोडीय बांडगुळे 
म्हणतात. बिल्वपत्र, बंसपत्र, वटपत्र, अइवत्यपत्र, 
नूपुर इत्यादी तिलकभेद गौडीयांचे आहेत. 
रांमानंदी परंपरेतील समजल्या जाणाऱ्या कवि- 
राने पंधराव्या शतकात आपल्या पंथाच। स्थापना 
केली. त्याने मूतिपुजा व कमेकांड ह्यांचा निषेध 
करून अद्वैत मताचा पुरस्कार केला, व आपला 
संप्रदाय जाती, धर्मांचा विचार न करता सर्वांना 
खुला ठेवला. मद्यपान निषेध व सात्त्विक अन्नग्रहण 
ह्यांचा त्याने प्रचार केला. त्याच्या साधनेस 
सुरतशब्दयोग म्हणतात. अनहत ध्वनी, नादब्रह्म 
ह्यासारखा ह्या सुरतशव्दयोगाचा अथे असावा. 
त्याचे बारा शिष्य व तीन शाखा प्रसिद्ध आहेत. 
काजीची बापश्ाखा ज्ञानमार्गी, छत्तिसगडची माई- 
शाखा करमंमार्गी व धनौतीची शाखा भकक्‍तिमार्गी, 
धनौतीची नावे भगतान्त असतात. बाको दासान्त. 
मूतिपूजा नसली तरी चौका व कबिराची तसबीर 
ह्यांपुढे कबीर मठांतून आरतो, प्रसाद होत असतो. 
रामानंदी व कबीर ह्या पंथांतून किरकोळ भेदा- 
वरून तिघालेले बरेच पंथ आहेत. दादुपंथी, गरीब- 
दासी, चरणदासी, तिरीकारी, रामसनेही; कुबेर- 
साहेब कायम, पानपदासी, लालापंथी हे त्यांपैकी 
प्रमुख. दादूपंथ आपला परब्रह्म संप्रदाय सांगतो. 
अर्थात माध्वांच्या ब्रह्म संप्रदायाहून हा श्रेष्ठ ! 
ह्याच संप्रदायाचा साधू निश्‍चलदास ह्याने लिहिलेले 
न. भा. २ 


अनुक्रमणिका 


विचारसागर हे पुस्तक फार लोकप्रिय झाले. त्याची 
भारतीय भाषेत व इंग्रजीत भाषांतरे झाली आहेत. 
स्वामी विवेकानंद ह्यांनी असा ग्रंथ तीनज्ञ वर्षांत 
झाला नाही अशी त्याची शिफारस केली आहे. 
वारकरी शिक्षणसंस्थेच्या अभ्यासक्रमात हे पुस्तक 
आहे. चरणदासांचे गुरू सुखदेवदास ह्यांना शुकाचा 
अवतार समजतात. म्हणूत त्यांच्या पंथास शुक 
संप्रदाय म्हणतात. रामसनेही मौनी बारा वषे 
दुधावर राहून मौन पाळतात व विदेही लंगोटी 
लावून असतात, 

स्वामीनारायण हा पंथ रामानुजी परंपरेतील 
पण कृष्णभक्‍त. वल्लभ पंथात पसरत चाललेल्या 
अनीतीची प्रतिक्रिया ह्या पंथात आढळते. ह्या 
उद्धवी पंथात विरक्त साधू असले तरी गुरुपरंपरा 
गृहस्थी आहे. स्वामीनारायणाच्या शिष्यगणांत 
अडीचशे खोजे कुटुंबे होती. हल्ली कोळी बरेच 
आहेत. ह्या संप्रदायाची माणसे स्वतःस सत्संगी 
म्हणवतात, व इतरेजनांना कुसंगी म्हणतात ! विर- 
तांत तीन भेद : ब्रह्मचारी, साधू व पाळे. ब्रह्म- 
चारी व साधू कषाय वस्त्रे वापरतात, पाळे शुभ्र. 
ब्रह्मचारी ब्राह्मण असतात; झाकाहारी अब्राह्मण ते 
साधू, व मांसाहारी ते पाळे. विरक्त स्त्रिया असतात. . 
त्यांची स्वतंत्र जागा असते. तिला हवेली म्हणतात. 
स्वामीनारायण मंदिरे दोन प्रकारची : मूर्ती असते 
ते शिखरबंद; कृष्णाची तसबीर असते ते ह्रिमंदिर. 
मंदिरप्रवे्षाच्या कायद्यावेळो ह्या संप्रदायाने आपण 
आहिंदू असल्याचा पुकारा केला, पण ते जमले नाही. 

राधावल्लभी हा मूळ माध्व गौडीयांपैकी. माध्व 
गौडीय हित हरिवंज्षाने रससिद्धान्त मांडून आपल्या 
स्वातंत्र्याचा पुकार केला. रस म्हणजे ब्रह्मापलीकडें 
जाऊन मिळणारा आनंद, परकोटीची उन्मादावस्था. 
हे रसिक राधेला स्वकीया मानतात. 
४. उपसंहार 

विरक्त वृत्ती ही माणसाच्या रक्तातच असावी. 
कारण पुरातन काळापासुन विरक्त व्यक्‍ती आढळ- 
तात. तथापि साधू हळूहळू संघटित झाले व त्यांच्या 
संघटना व नियमबद्ध आचारसंहिता तयार झाल्या. 
मोगलपूवे कालापासून साधुसंघटनेत स्त्रिया दाखल 
होत. शूद्र आद्य शंकराचार्यांच्या आधीपासून, 
अस्पृश्य रामानंदापासूनं, पारंपरिक धाभिक ओढी- 


१० 


मुळे माणूस विरक्त होतो. संप्रदायप्रवतंक साधूंपैकी 
बरेच देवादिकांचे अवतार समजले जात असल्या" 
मुळे त्या आकषेणाने, त्यांनी केलेल्या चमत्काराच्या 
गोष्टी ऐकून, काहीजण त्यांच्या संप्रदायात सामील 
होतात. काही संसारातील दुःख सहन न होऊन 
तर काही सततच्या अपयश्यामुळे हताश होऊन 
चतुर्थाश्रम पतकरतात. बायकोची व मुलांची बोलणी 
सहन न होऊन एक कोंकण्या पंढरपुरास आला व 
तेथे उत्तरेच्या साधुमेळाव्यात गुरफटला जाऊन 
त्याजबरोबर वृंदावनास आला. मधुकरी मागून 
त्याचे जपजाप्य चाललेले असे. जीव देण्यापेक्षा 
साधू होणे बरे हाही विचार काहींच्या वैराग्यामागे 
असतो. बव्हंशी वेतागातून व॑राग्य फुललेले आढळते. 
संन्यासी म्हणून देह ठेवण्याची इच्छा बाळगून 
अखेरच्या क्षणी संन्यासदीक्षा घेणारे आतुरसंन्यासी 
पूर्वी आधूनमधून दिसत. पुत्रहीनाप्रमाणे शिष्यहीनास 
गती नाही ह्या समजुतीमुळे साधू शिष्य मिळविण्या- 
साठी धडपडतात. साधु मुल पळवितात असे कानावर 
येते त्याची ही कारणमीमांसा. पोशी अनाथ 
मुले, दुसऱ्या विवाहामुळे नकोशी झालेली मुले, 
देवाळा वाहिलेली मुले ही साधूंची भरती होण्याची 
सुलभ प्राप्तिस्थाने. संन्याश्ांना आदराने स्वामी 
म्हणण्याची परंपरा, तथापि दोन बायकांचे दादले 
स्वामी म्हणून मिरवू लागले म्हणजे दुबळा समा- 
जात शब्दही दुबळे होतात ह्याचे प्रत्यंतर येते. 
भारतातील विधवांची हालत पाहिली म्हणजे घरी 
राहण्यापेक्षा चतुर्थाश्रम स्वीकारून मठात राहणे 
त्या का पसंत करतात, हे समजणे कठीण नाही. 

वैराग्य टिकवता न आल्याने दीक्षा घेतल्यानंतर 
परत गृहस्थी बनलेले संन्यासी, बैरागी आढळतात. 
अश्ञा काहींनी आपल्या वेगळ्या जाती बनवल्या 
आहेत. ह्यांपेकी काहींत तर विवाहविधी निषिद्ध 
मानला जातो. 

अद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, व द्वैत अशा पाच 
मतांत सव॑ साधु व बहुतकरून अन्य लोकही 
बसतात, ह्याच पायावर शेव, रामभक्त वैष्णव, 
कृष्णभक्‍्त वैष्णव असे संप्रदाय स्थापन झाले. 
मंदिराच्या व पर्यायाने मिळकतीच्या ताब्यासाठी 
संप्रदाय स्वतंत्र झालेले तीथेक्षेत्राच्या ठिकाणी 
आढळतात, , संप्रदायाला प्रतिष्ठा प्राप्त होण्यास 


नवभारत 


नोव्हेंबर, १९८१ 


दोन गोष्टी आवश्यक : एक म्हणजे ळकारापासून, 
नारायणापासुन परंपरा व दुसरी ब्रह्मसूज्रावरील 
भाष्य. शिवाय वैष्णवांना चतुःसंप्रदायांत स्थान. 
हल्लीचे प्रचलित प्रतिष्ठेचे गमक साधूचे पाठिच- 
मात्य, गोरे शिष्य. शेवांचे कपडे भगवे, तर वैष्ण- 
वांचे भगवे, शुभ्र, काळे, केशरी असे भिन्न. भगव्या 
कपड्यांना स्वामी विवेकानंदांनी प्रतिष्ठा प्राप्त 
करून दिली. तेव्हापासून वेष्णव सितपाद्रीही भगवे 
पेहेरून लालपाद्री होऊ लागले. 

विदेशी धर्माच्या प्रभावामुळे मूतिपुजेचा निषेध 
करणारे पंथही पोथीपूजा, चित्रपुजा, थोकापुजा कर- 
ताना दिसतात. म्हणजे मूतिऐवजी अन्य काही 
एवढाच फरक. 

दक्षिणेत एकांडे झव संन्यासी जास्त. दक्षिणेत 
सोवळे कडक; उत्तरेत संघटना जास्त व सवेसंग्रा- 
हक वृत्तीही जास्त. उत्तरेत साधूंचे मोठमोठाले मठ 
आहेत. पार काबूल, कंदाहारला भाहेत. उत्तर 
भारतात लाख-लाख वाषिक उत्पन्न असलेल्या 
गाद्या आहेत. छोटी संस्थानेच. श-पन्नास साधुमूर्ती 
अशा मोठ्या मठांत असतात. मठाची उत्पन्नाची 
प्रमुख साधने म्हणजे शेती, घरभाडे, व्याज व भेट- 
पुजा. गृहस्थी सांप्रदायिक नवस बोलतात व काम 
फत्ते झाले की मठाला पैसे पाठवतात. मोठ्या 
मठांतुन मनिऑडरी नित्य येत असतात. शेती लावणे, 
भाडेवसुली व देवघेवीचे व्यवहार मठांतील साधूं- 
कडून महंत करवून घेत असतात. मुख्य खर्च भोजन- 
खर्च. घान्य व दूध मठाचे असतेच. मठामध्ये सण- 
वार, उत्सव साजरे केळे जातात. नित्य पुजाभर्चेचा 
खर्च व पूर्वापार चालत आलेल्या सेवा-कार्याचा खरचं 
ही आणीक दोन कलमे. 

अन्नदान, विद्यादान व रुग्णसेवा ही पुर्वापार 
चालत आलेली सेवाकाये. साधूंचे मठ आदरातिथ्या- 
बद्दल नावाजलेले. मठाधिपतीच्या गरहजेरीतही माझे 
सर्वे ठिकाणी स्वागत होई. वृंदावनात तांदुळ मिळेना. 
मी मुक्काम लवकर हलवणार असे सांगितल्यावर 
एका मठाधिपतींनी माझी तांदुळाची सोय विनामल्य 
केली, मला ते प्रशस्त वाटेना. शेवटी तडजोड म्हणन 
रेशनच्या भावात बासमती तांदुळ कोठारीजीकडून 
न्यावा असे ठरले, साधूंकडून कोठे भोजनाचे निमं- 


31 


व्रण, कोठे दक्षिणा, कोठे तांगाभाडे नको म्ह्टले 


भारतीय साधु-संप्रदाय 


तरी मिळे. साधू अन्नदान हे सवंश्रेष्ठ दान समज- 
तात. भुकेल्या स्थितीत हॉटेल नसणाऱ्या गावी राह- 
ण्याचो आपत्ती ओढवल्याविना अन्नदानाची किमत 
कळणार नाही. संस्कृत पाठशाला बहुतेक मोठ्या 
मठांना जोडलेल्या असायच्या. वृंदावतास एका आश्र- 
मात गेलो असता तेथील बारा-चोदा वर्षांच्या मुलाने 
संस्कृतमध्ये विचारपुस करण्यास प्रारंभ केला. मला 
माझ्या मोडक्या-तोडक्या हिंदीत उत्तरे द्यायची फार 
लाज वाटली. हल्ली सरकारी नियमानुसार पारं- 
परिक अभ्यासक्कमाबरोबर पाठझयालेत आधुनिक 
विषय शिकवले जातात. मठाला जोडून असणारी 
ओषधालये फुकटच असतात, हा खर्चे कसा चालतो, 
असे मी एका वैद्य साधूला विचारले; तर त्याने 
दानपेटीकडे बोट दाखविले. फुकट भषध न घेऊ 
इच्छिणारे “ मध्यमवर्गीय ' मुक्‍त हस्ताने दानपेटी 
भरतात. त्यातुन सहजी खर्च चालतो असे तो 
म्हणाला, असेच उत्तर मला गिरिनारला अन्नछत्र 
चालविणाऱ्या ब्रह्मचाऱ्याकडून मिळाले, 

शेव-वैष्णव ह्यांच्या पारंपरिक वैराप्रमाणे सर्व- 
संग्राहक सांमजस्यही आपल्या परंपरेत आढळते. 
कुंभसमयी हरिहर पंक्तीत सगळ्यांना स्थान असते. 
शिव विष्णुभक्‍त म्हणून वैष्णव शिवरात्रीचा उपास 
करतात. महंताच्या निधनानंतर अथवा मठाची 
व्यवस्था नीट होत नसेल, तर नवीन व्यवस्था लावून 
देण्यासाठी पंचायत जमते तिला शेजारचे शेव, 
वैष्णव सगळे महंत बोलावतात व येतात. 


सामान्य लोकांप्रमाणे साधूंतही शहाणे-मूखं, 
हुशार-मंद, नम्र-उद्धट, सात्त्विक-तामसी इत्यादी भेद 
आहेत. मी साधूंच्या तीन पायर्‍या केल्या होत्या. मी 
विद्यापीठातुन आलोय म्हटल्यावर सुसस्कृत साधू 
मला माहिती देत, दोष दाखवीत व मोकळेपणाने 
बोलत, दुसर्‍या वर्गाचे माझ्या शिक्षणाची चवकक्ी 
करीत व विद्यापीठातील नौकरी व शिक्षण ह्याने 
अर्थबोध होईना ते तिसऱया वर्गाचे साधू माका पगार 
विचारीत. 

साधू हे समाजवृक्षाला खतपाणी घालणारे माळी 
की समाजवृक्षावर वाढलेली बांडगुळे हा प्रश्‍न रस्त्या- 


११ 


वरची, आगगाडीतील भीक मागणारी साधुवेषातील 
माणसे पाहिली, कौ मनात येतो. मला वाटते, पॉल 
बुंटनने म्हटले आहे, की साधू व भिकारी परभ्‌त खरे, 
पण साधू लोकोपयोगी सेवाकार्यात गुंतलेला असतो, 
भिकारी आळशी पोटभरू असतो. शिवाय भिक्षेकरी 
हात पसरतो, साधूला भक्‍त आपण होऊन दान देतो. 
साधूंच्या मठातफे चाललेली पाठझाला, ओषधालये, 
भक्षछत्रे, ग्रंथालये, नियतकालिकांची व अन्य प्रकाशने 
-आदी कामे पाहिली, कौ साधूंना भिकारी 
म्हणण्याचे धाडस कोणी करणार नाही. मठातील 
तत्त्वज्ञानाची चिकित्सा करणारी प्रवचने म्हणजे 
प्रोढ शिक्षणच होय. अलीकडील रामकृष्ण मिशन, 
गोडीय मिशन, केरळमधील धमंसंघ तसेच तान- 
सेनचे गुरू स्वामी हरिदास, स्वामी दयानंद सर- 
स्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद, आपल्या- 
कडचे स्वामी केवलानंद ह्यांचे काये पाहून साधू 
अनुपयुक्‍त बांडगुळे असे कोण म्हणेल ? परकी व 
विशेषतः मुसलमानी आक्रमणाला पायबंद घाल- 
ण्यात नागा साधूंचा वाटा इतिहासाला मान्य करावा 
लागतो. कर्नाटकात नागांचे आखाडे असते, तर 
हैदरअल्ली व टिपू सुलतानाला कर्नाटकात हात- 
पाय पसरणे एवढे सोपे जाते ना असे काहींचे 
म्हणणे आहे. उलट पक्षी, मराठ्यांशी व आपसातही 
साधूंच्या मारामाऱ्या, लढाया होत. मला वाटते 
पूर्वी तत्त्वनिष्ठेपेक्षा स्वामिनिष्ठा जास्त प्रबल 
असावी. वृत्तीची नावे फारशी पसरलेली नसावी. 
अन्यथा उमरावगीर व अनुपगीर हे १७५४ मध्ये 
शुजाउद्दोल्याच्या पदरी राबताना आढळते ना, 
पाश्चिमात्य गोरे लोक साधूंच्या हटयोगी साधने- 
कडे विशेष आकषिले गेले. मला वाटते फर्कूहारने 
एका साधूची गोष्ट दिली आहे. त्या साधूने झाडाच्या 
फांदीला पाय बांधून उलटे टांगून घेतले होते. 
त्या स्थितीत तो बारा वर्षे होता. फरकूहार भेटला 
तो त्याचा शेवटचा दिवस होता. फकूंहारने अभि- 
नंदन केल्यावर तो म्हणाला, उद्या माझा संकल्प 
सुटणार. पण मी बारा वर्षे ही खडतर तपदचर्या 
केली ही मोठेपणाची, अभिमानाची भावना माझ्या 
बनातून जात नाही ह्याचे मला दुःख होते! ? 


2-० ०५४० 


भाषाविज्ञानशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून मालाकारांची लेखनशेली 


गो. रा. कामतकर 


मराठी साहित्यसमीक्षेला भाषाविज्ञानशास्त्राने 
एक नवे परिमाण दिले. भारतीय साहित्य- 
मीमांसकांनी काव्यरीतींचा खूप खोलवर विचार 
केला होता. त्यांनी शब्दाची * स्फोट 'शक्‍्ती गृहीत 
घरली. व्यावहारिक पातळीवरील भाषेची अभिधा 
म्हणजे वाच्याथंदर्शक शक्‍ती, त्याहून वरच्या थरा- 
वरील लक्षणा म्हणजे लक्ष्याथे किवा सहचारी अथं 
दशशंविणारी शक्‍ती व त्याहून वरच्या थरातील 
साहित्याची खास अशी व्यंजना म्हणजे ध्वन्यथे 
व्यक्‍त करणारी शक्‍ती त्यांनी मानल्या. आधुनिक 
काळातील विख्यात समीक्षक रिचडूंस याची भूमिका 
मानसशास्त्रीय प्रमाणावर आधारलेली आहे. 
काव्याची भाषा ही व्यवहारभाषेप्रमाणे नुसती 
६ कॉग्निटिक ? किंवा ' रेफरेन्हाल ' नसते, तर 
ती भाषा ' इमोटिव्ह ' ही असते. रिचडेस ' इमो- 
टिव्ह ' भाषेला काव्याचे व्यावतंक लक्षण मानतो. 
या क्षेत्रातील पुढची पायरी म्हणजे लिओ स्पिट- 
झरची विदलेषण पद्धती. हीच मानसशास्त्रीय दैली 
विचारपद्धती होय. त्याच्या पद्धतीचा आघार 
म्हणजे कोठल्याही शैेली-विशिष्ट खास गोष्टीचे 
मूळ लेखकाच्या मनात असते, हे गृहीत तत्त्व होय. 
एक ' भाषामूलक वर्तुळ ' ( फिलॉलॉजिक सकल ) 
या नावाने त्याची विश्‍लेषणप्रक्रिया भोळखली जाते. 
प्रथम एखादा विशिष्ट ग्रंथपाठ किवा पंहिता वाचा- 
वयास सुरुवात करावयाची, म्हणजे मग परत परत 
आवृत्ती पावणारी त्या सहितेची अंगे वाचकांच्या 
मनाला ओढ लावतात, ही अंगे किवा विभाग 
वाक्‍्यरचनेच्या क्लृप्त्यांसारखे भाषाविषयक असतील 
किवा रूपक-प्रतिमांसारवे आलंकारिक झेलीचेही 
असतील. मग लेखकाच्या मनातील एखाद्या वृत्तीच्या 
किवा चिंतनाच्या मदतीने त्या शेलीगत वेशिष्ट्यांची 
उपपत्ती लावायची. ती चपखलपणे बसली म्हणजे 
त्याच तर्‍हेची आणखी वैशिष्ट्यपूर्ण अंगे शोधा- 


वयाची व पुनः त्यांचे उपपादन करावयाचे. असा 
हा ' भाषामूलक वर्तुळाचा ' प्रवास आहे. 


स्पिट्झरने एके ठिकाणी या प्रक्रियेची गरज 
स्पष्टपणे प्रस्थापित केली आहे. तो म्हणतो, की 
$ पुणाढ छा 10 1531101600. ७एश'ए १8७४ 
या शेक्‍्सपीयरच्या वाक्यात आणि ग. 781718 
6४७17 089 या वाक्यात दिलेली * माहिती 
जरी सारखीच असली, तरी शेक्सपीअरच्या वाक्यात 
एक प्रकारच्या ' तर्कापलीकडच्या शक्‍तीचा ? ध्वनी 
आहे. 1911101) ! या झब्दरूपाने 'अनंत काला'ची 
व्यंजना साधली जाते आणि लगात्मक * आयांबिक 
लयीमुळे पजंन्याच्या अविश्रांतपणे घडणाऱ्या त्याच 
त्या 1107101009 युक्‍त संततधारेचे सूचन 
केलेले आहे. म्हणजे * पूर्वसंकेत युक्‍त शब्दांकडूनच 
नादल्यीच्या संदर्भातील समांतर असा असांकेतिक 
अर्थ ' शेक्सपीअरने व्यक्‍त करविला आहे. [ ना. ग. 
जोशी : साहित्य-समीक्षा आणि भाषा विज्ञान- एक 
संकलन; वि, वा. शिरवाडकर गौरव ग्रंथ; 
पृष्ठ ८० ] 

ग्रंथयत शेलीची पातळी म्हणजे संदभ-क्षेत्र 
(क्ष १) आणि ग्रंथगत भाषिक पातळी म्हणजे 
शब्दरूपाख्यान व वाक्यबंध (भ १) यांचा परस्पर 
संबंध स्पिट्झरच्या तंत्रपद्धतीनुसार विष्णुशास्त्री 
चिपळूणकरांच्या * निबंधमाले' च्या अभ्यासातून 
सुत्ररूपाने कसा मांडता येईल हे आता पाहावयाचे 
आहे. स्पिट्झरने संदर्भक्षेत्रा (क्ष १ ) एकूण 
सहा घटक कल्पिलेळे आहेत. * माले! च्या संदर्भात 
त्या एकेका घटकाचे स्पष्टीकरण असे करता येईल : 


१) संहितेचा काळ: एकोणिसावे शतक 
( १८७४-१८८२) 


२) स्थळ : पाठसंहिता ज्या स्थळाशी संबद्ध 
असेल ते स्थळ. ग्रंथातील भाषेचा या स्थळाशी 


भाषाविज्ञानशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून मालाकारांची लेखनशेली 


सरळ संबंध असु शकतो. शिवाय स्थानिक वाता- 
वरणही यातच सामावलेले असते. ह्या दृष्टीने 
निबंधमाळेची रचना पुण्यास झाली ही घटना दूरगामी 
परिणाम करणारी ठरली. रत्तागिरीच्या वास्त- 
व्याचा कालखंड (३१ डिसेंवर १८७७ ते १४ 
ऑक्टोबर १८७९) मालेतील लेखनाच्या दृष्टीने 
वांझोटाच ठरला. त्यामुळेच संपूर्ण एक वर्ष * माले 
पा कॅलेंडरवरून बाद करण्यात आले होते. पुण्याची 
ऐतिहासिक पाइवंभूमी, रानडे, लोकहितवादी, दया- 
नंद सरस्वती व जोतीबा फुले यांच्यामुळे निर्माण 
झालेले स्थानिक वातावरण यांचा ' माळे'वर केवढा 
गहिरा असर झाला हे सवंश्रुत आहे. 


३) पात्रे : व्यक्‍तो : लेखक ज्या व्यक्‍तीसाठी- 
समाजासाठी लेखन करतो ते लोक लेखनाला वळण 
लावणारी प्रेरणा किंवा शक्‍ती ठरू शकतात. असे 
म्हटले जाते की, जनसामान्यांच्या वाड्मयीन अभि- 
रुचीला वळण लावण्याचे काम लेखकाचे आहे आणि 
ते काही मर्यादेपर्यंत खरेही आहे, पण जनसामा- 
म्यांच्या चालीने त्याला चालावे लागते हेही तितकेच 
खरे. निबंधमाला अशीच ' जगदनुरंजनशीला 
होती. त्यामुळे शास्त्रीबोवबांचे ' लोकच्छंदानुवतित्व * 
व “ सवंग लोकप्रियता ' यांवर टीकाकारांनी झोड 
उठविली. 1118080. ल कष्ट 000 
0०], 19 1111800 ॥ए॥0पा'९0 ७1 
010]एतां७8 1. "1817 7081008 र्हा 
विष्ण मोरेश्‍वर महाजनींचा अभिप्राय ध्यानात 
घेण्याजोगा आहे. ' ग्रंथमाले'त बा. ना. देवांनीही 
सवंग लोकप्रियतेचा मुद्दा छेडला आहे. त्याला 
मोरो केक्षव दामले यांनी ' लोकप्रियता हा मालेच्या 
लेखांचा परिणाम होय-उद्दंश नव्हे ' असे चपखल 
उत्तर दिले. 


४) विषय : मालेतील निबंधांचे वर्गीकरण ऐति- 
हासिक, सामाजिक, पौराणिक, धार्मिक अशा भोपळ- 
सुती पद्धतीने करता येणार नाही. चिपळूणकरांचे 
भाषाप्रेम अमर्याद होते, त्यामुळे अशा भाषाविषयक 
निबंधांचा एक गट होईल. रूढ अर्थाने सामाजिक 
म्हणता येतील असे दोन निबंध, ते म्हणजे 'संफ्ततीचा 
उपभोग ! व ' लोकभ्रम '«. राजकीय स्वरूपाचा असा 
एकच निबंध, ' आमच्या देशाची स्थिती '. धार्मिक 


१३ 
किवा शैक्षणिक निबंध मालेत नाहीत. चिपळूण- 
करांचे निबंधाचे स्वरूप बहुतेक व्यावहारिकच आहे. 

५) रचनाप्रकार : जॉनसन किंवा मेकॉले यांच्या 
लेखनपद्धतीवर ग्रीक शेलीतील । ऱ्हेटॉरिक चा 
(1016071) प्रभाव होता. अर्थात चिपळूणकरांच्या 
निबंधावरही तो आहेच. विषयाची मांडणी उपोद्‌- 
घात, प्रतिज्ञा, प्रमेय, वर्गीकरण, सिद्धता, खंडन, 
निर्णय अशी क्रमवार सात पायर्‍यांनी केलेली असते. 
मात्र ओज, लालित्य व अभिजातपणा या गुणांमुळे 
स्यांच्या निबंधाचा नवा अवतार पाहिला म्हणजे 
* ]]० 18 ॥॥० 1081116] 0 6888४7-७॥168? 
हे अंडिसनविषयी डॉ. जॉनसनने काढलेले उद्‌गार 
निबंधमालाकारांनाही लागू पडतात असे वाटते. 

६) प्रयोजन : मुख्यतः भाषाशोधन. त्याचबरोबर 
बोध व मनोरंजन. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे * ग्रंथकार 
होऊन आपल्या लोकांचा प्रसाद जोडावा '. 

आता ग्रंथयगत भाषिक पातळीचा म्हणजे शब्द- 
ख्पाख्यान व वाक्‍्यबंध (भ १) यांचा विचार 
करावयाचा. त्यासाठी लिओ स्पिट्झरच्या विश्लेषण- 
पद्धतीने चिपळूणकरांच्या 'गर्व' या निबंधातील एका 
परिच्छेदाच्या आधारे त्यांच्या शेलीगत वैशिष्ट्यांची 
उपपत्ती लावून पाहू या. 

“ हुल्ली आमचा देश सगळा एकदम महानिद्रेतून 
एकाएकी जागा केल्यासारखा होऊन बहुतकरून 
घरोघर विद्वत्ता झालेली सध्या दृष्टीस पडत आहे. 
(अ १) आमच्या प्रस्तुतच्या दयाळू सरकारने 
आम्हांस ज्ञानामृत पाजण्याचा जो चोहोकडे उद्योग 
सुरू केला आहे, त्याची आतापासूनच जी फळे 
दृष्टीस पडू लागली आहेत, त्यावरून पाहता 
सरकारचा उद्योग सरकारासच लवकर कळू लागेल 
असा सुमार दिसू लागला आहे. (अ २) ज्ञानामृताचा 
तोंडाशी नेऊन त्याचा एक झुरकाच नुकता आम्ही 
कोठे घेतला न घेतला तो तितक्‍्यातच चोहोकडे 
एकदम केवढाले चमत्कार झाले आहेत पहा! (अ३) 
खृद्द होमरच्या, मिल्टनच्यासुद्धा तोंडात मारणारे 
महाकवी; येशू स्त्रिस्तत, महमद अद्यांस एकोकडे 
झ॒गारून देणारे धरमसंस्थापक; डिमास्थेनिस, सिसरो 
अश्शांनीसुद्धा ज्यांची सुरस भाषणे ऐकून तटस्थ 
व्हावे असे महावक्ते; तसेच मोठमोठे पंडित, मोठ- 
मोठे शिल्पज्ञ, वर्गरे महाजनांचा समुदाय जिकडेतिकडे 


१४ 


उत्पन्न होऊन त्यांनी सगळा देश गजबजून टाकला 
आहे. ( अभ ४) येवढ्याशा अल्पकाळात येवढी गर्दी 
झालेली पाहून पुढे तर काय होईल कोण जाणे, 
असा मोठाच विस्मय प्राप्त होतो! (अ५) 
हजारो महाकवींचे विणे सजून त्या सर्वांचा एक- 
समयावच्छेदेकरून नाद घुमू लागला असता व हजारो 
महावक्त्यांची एकदम गर्जना सुरू झाली असता 
भाकाशमंडळ लवकरच खाली येईल की काय कोण 
जाणे ! (अ६ ) असो; एकंदरीत वरील चमत्कार 
पाहून मनास अशी कल्पना होते को, स्श्रिस्त प्रभू 
साक्षात अवतरून जगाच्या शेवटी एक हजार वर्षे 
राज्य करणार आहे म्हणून जे पवित्र शास्त्रात 
सांगितले आहे, त्या परमसुखाच्या काळाजवळ तर 
आम्ही येऊ लागलो नाहीना ? (अ७) त्या प्रभूने 


आपला पहिला अवतार आमच्या एशिया खंडातच : 


घेतला त्याचप्रमाणे झेवटालाही इकडेच घेण्याचा 
त्याचा विचार झाला आहे कौ काय न कळे ! 
(अ ८ ) सारांश, आमच्या देशात चोहोकडे 
इतक्यातच विद्वत्तेचा वगैरे जो फैलावा झाला आहे 
तो काही अपूर्वे आहे. ( अ ९ ) पण या फैलाव्या- 
प्रमाणे लोकात खरोखर ज्ञान व समजूत ही किती 
वाढली आहेत हे जो पाहील त्याची खात्री काही 
निराळ्या तर्‍हेचीच होईल. (अ १०) 

- [ निबंधमाला : पृ. २७७, आयंभूषण प्रत ] 

उतारा वाचताच शास्त्रीबोवांच्या लिखाणाचा 
मुख्य सुर उपरोधाचा, उपहासाचा किंबहुना जिव्हारी 
झोंबणारा वार करण्याचा आहे ही गोष्ट सहज 
ध्यानात येईल. ' 88108871 868 0ए ४0 
ए०प॥0 ” असे वक्रोक्तीचे लक्षण सांगितले जाते. 
दोन तर्‍हेचे शब्दसमूह शास्त्रीबोवांनी निवडले आहेत. 
एक गट आहे संस्कृतनिष्ठ, प्रोढ-गंभोर अश्या 
शब्दांचा : महानिद्रा, ज्ञानामृत, एकसमयावच्छेदे- 
करून, महावक्ते, महाजन, अल्पकाळ, भाकाशमंडप. 
तर दुसरा जतसामान्यांच्या बोलीभाषेतला किंचित 
ग्रांम्यतेकडे झुकलेला शब्दांचा गट ! फळू लागेल, 
सुमार, क्षुरका, तोंडात मारणांरे, फैलावा असे शब्द. 
ह्या दोहोंच्या संकरातून एक ओवरोधिक वाता- 
वरण शास्त्रीबोवांनी निर्माण केले आहे. संस्कृतात 
ग्राम्य ( 81812 ) मिसळण्याची ही क्लुप्ती उप- 
रोधाचा सूर अधिक तीव्र करण्यासाठी आहे. ह्या संद- 


नवभारत 


नोव्हेबर, १९८१ 


र्भात आधुनिक भाषाविज्ञानाचा दृष्टिकोन, ' [1 
ए०0०७७णोक्या'ए छाऱ पंहोर ॥8र्‍._ 06 8]700 
1) 1100018) छाऱ७8 शीण ०००पा0ीण] 
भर8०8७? ( त. छा. एपाणहा') असाच आहे. 

एकूण दहा वाक्यांच्या ह्या परिच्छेदात विधाना- 
त्मक वाक्ये ( स्टेटमेंट्स्‌ ) पाच; उद्गारवाचक 
वाक्ये चार आणि प्रश्‍नाथक वाक्य एक आहे. 
उद्गारवाचक वाक्यांची क्रियापदांची अग्ने टोकाला 
वळवून कशी गोंडेदार केळी आहेत ते पाहा: 
' केवढाळे चमत्कार झाले आहेत पहा !! (न ३), 
* असा मोठाच विस्मय प्राप्त होतो ! ! (अ५), . 
: आकाशमंडप लवकरच खाली येईल कौ काय 
कोण जाणे! (अ ६ ), “विचार झाला आहे की 
काय न कळे! ? (अ८). प्रश्‍ना्थक वाक्‍्यातही 
“येऊ लागलो नाही ना? (अ७) अशी 
वाक्याच्या अग्राला निमुळती होत गेळेली टोकदार 
रचना दिसते. बाण सोन्याचा असो की लोखंडाचा 
असो, टोकाला वक्रोक्तीचे विष माखलेले असले 
पाहिजे अशी दक्षता मालाकार घेतात. त्यांच्या 
अभ्यासक्रमात 1१11001108 चा समावेश असल्या- 
मुळे त्यांच्या झेलीत हा नाट्यगूण प्रकर्षणाने 
जाणवतो, 

ह्या परिच्छेदातील वाक्यरचना, त्यातील प्रधान 
च गोणवाक्ये आणि त्यांना एकत्र सांधणारे जोड- 
शब्द म्हणजे 0011001४68 यांचा एक आलेख 
असा मांडता येईल : 


अ१) प्रारंभी दोन वाक्‍्य-खंड : जोडशब्द (1) 
होऊन (11) झालेली आणि नंतर प्रधान 
वाक्‍य : (कर्ता ) ' सध्या दृष्टीस पडत आहे! 
(10087८१ ॥७] 0, ). 

अ२) एक विक्षेषण-वाक्य-खंड > एक विशेषण 
वाक्‍य-खंड > एक नाम वाक्‍य खंड > 
प्रधान वाक्य : ' असा सुमार दिसू लागला 
आहे ' ( म्हणजे प्रधान वाक्य शेवटी- 
१०1६५०१ ॥॥६1 ०1886 ). 

अ३) एक क्रियाविशेषण वाक्य खंड > प्रधानवाक्य 
( १०७१५०१ ॥॥, 6. ), 

अ४) एक नामशब्द समूह >एक नामशन्द समृह>> 
एक नामशब्द समूहू> एक नामवाक्य खंड> 


भाषाविशानशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून मालाकारांची लेखनशैली 


प्रधानवाक्य शेवटी ! ' त्यांनी सगळा देश गज- 
बजून टाकला आहे (१0189०0 ॥४. ९.) . 
एक क्रियाविज्षेषण वाक्य खंड > एक विशे- 
षण वाक्य खंड > प्रधान वाक्य : * मोठाच 
विस्मय प्राप्त होतो' (१6189०१ ॥1. ९.) . 
एक क्रियाविज्लषेषण वाक्य खंड > एक क्रिया- 
विज्षेषण वाक्य खंड > प्रधान वाक्य: 
: आकाश मंडप लवकरच खाली येईल कौ 
काय कोण जाणे ! (१७189७१ ॥. ९.) 
अ७) एक प्रधान > एक विशेषण वाक्‍य खंड > 
एक नामवाक्‍्य खंड ( प्रधान वाक्‍य प्रारंभी: 
मनात अशी कल्पना येते ) . 
अ८) एक प्रधान > एक प्रधान ( संयुक्‍त वाक्‍य: 
जोडशब्द ! त्याच प्रमाणे ) 
अ९) एक प्रधान > एक विशेषण वाकय. 
अ१०) एक विशेषण वाक्य > एक प्रधान, 
( १०७५०१ ४. ७ ) 
ज्या वाक्याचा प्रारंभ प्रधान वाक्याने होतो, 
त्याला 1,0050 8601160006 असे म्हणतात भाणि 
ज्या वाक्यात गौण वाक्‍्यखंड संपल्यानंतर शेवटी 
प्रधान वाक्य येते, त्याला ?९"10१10 8९71061100 
असे म्हणतात. चिपळूणकरांच्य़ा परिच्छेदातील दहा 
वाक्यांपैकी सात वाक्ये या दुसर्‍या प्रकारच्या रचना- 
पद्धतीत बसणारी आहेत. त्यावरून त्यांच्या शेली- 
गत वैशिष्ट्याबद्दल काही निष्क्षे मांडता येतील. 
चिपळणकरांनी ह्या सात वाक्यांत प्रधान वाक्य 
शेवटी टाकण्याचा हेतुपुरःसर प्रयत्न केलेला आहे. 
अशा विलंबित प्रधान वाक्‍्यपद्धतीत रचनाबंधाचे 
यथाथ स्वरूप ( 12618100४० ) दिसणे आव- 
इयक असते. त्यासाठी मिश्र वाक्यातील प्रत्यक 
गौणवाक्याचे वजन व परिणामकारकता यावर मोठे 
कौशल्यपूर्ण नियंत्रण ठेवावे लागते. (उदा. अ ४, 
अ ६.) निबंधमालाकारांची हौली इथे अभिजात 
साहित्याशी जवळिक करते, कारण अशी नियत- 
कालिक (पीरिभडिक) वाक्‍्यरचनापद्धती ही ग्रीक 
किवा रोमन साहित्याचा वारसा आहे. म्हणजे 
चिपळणकरांच्या निबंधमालेला अभिजात (क्छासि- 
क्ल ) साहित्याच्या पंगतीत निदान शेलीविन्यासाच्या 
संदर्भात तरी बसवावे लागेल. 


*.- 


भष 


अ६) 


९ 


गद्यशलीचा अस्खलितपणा आणि परिणामकार- 
कता ही वाक्यांच्या (आणि वाक्‍्यांश्यांच्या) पर- 
स्पर!वलंबित्वावर अवलंबून असते. चिपळूणकरांच्या 
गद्यरचनेत ही भाषेची संतत अस्खलित धारा जदली 
खळाळताना दिसते, तशी प्रत्येक वाक्यातील वाक्‍्य- 
खंडात एक प्रकारची बंदिस्त, एक प्रकारची चिरे- 
बंदी रचना साधलेली अतते. पण हेलीची परिणाम- 
कारकता केवळ ह्या दोन घटकांवरच अवलंबून असते 
का? तिच्या पाठीशी विचाराचा, चिंतनाचा किवां 
तत्त्वज्ञानाचा सुस्पस्ट आराखडा असावा लागतो. 
चिपळूणकरांच्या बाबतीत विचार अंगुष्टमात्र आणि 
त्याला लफ्फेबाज शेलीचे सतरा हात पागोटे असाच 
प्रकार दिसतो. माळेचा हा दोष मान्य करूनही एक 
श्रेय तिला दिले पाहिजे. उत्कृष्ट गद्य शीलीचा आत्मा 
तिच्या अस्खलितपणात (1610४9) असतो हे 
चिपळूणकरांनी आपल्या ह्या 'पीरिओऑडिक' वाक्य- 
रचनेतून दाखवून दिले. 

मालाकारांनी अवलंबिलेल्या या नियतकालिक 
वाक्यरचना पद्धतीवर * रहुस्यवादाचीही छाया 
बऱ्याच प्रमाणात पडली आहहे. इंग्रजीत तिला 
* मिस्टरी स्ट्रक्चर ' असेच नाव आहे. कारण ह्या 
पद्धतीत ज्या एका तंत्राचा वापर केलेला असतो, 
त्पात जी मुख्य गोष्ट सांगायची असते तीच इतकी 
लांबवावयाची को वाचकाच्या मनातली उत्कंठा 
जास्तीत जास्त ताणली जावी. हे प्रारंभी गौण 
वाक्यांची उतरंड रचीत राहिल्याने आणि शेवटी 
मुख्य वाक्य किवा विधान ठेवल्याने सहज साधते. 
संपुणे वाक्यावर एक प्रकारच्या गूढतेची छाया 
रंगाळत राहते. [ उदा : अ ४ * त्यांनी सगळा देश 
गजबजून टाकला आहे', अं ५ ' मोठाच विस्मय 
प्रात होतो , अ ६ “ आकाश मंडप लवकरच 
खाली येईल की काय कोण जाणे! ]| ह्या 
प्रधानवाक्यांच्या पूर्वी तीन-तीन, चार-चार गौण- 
वाक्यांची पर्वतश्रेणी चढावी लागते आणि मग मुख्य 
आशयाचे शिखर दृष्टीस पडते, जुन्या ग्रीक किवा 
रोमन शैलीत अशा प्रकारच्या रहस्याचे ताणे-बाणे 
भूषणच मानले जात. 

पण चिपळूणकरांचा सर्व भार केवळ “ विलंबित 
प्रधान वाक्य रचना'पद्धतीवर नाही. त्यांच्या दहा 
वाक्यांच्या ह्या परिच्छेदात अ७, अ ८, अ ९ अज्ञी 


१६ 


तीन वाक्ये इंग्रजीतील ' लूज सेंटेन्स ' [ 1,0036 
8601161100] ह्या प्रकारात मोडणारो आहेत, कारण 
पुष्कळदा सूत्रबद्ध, विचारपरिप्लृत किवा तत्त्वगंभीर 
अशी प्रमेयात्मक किवा सिद्धांतवजा मांडणी करण्या- 
ऐवजी चिपळूणकर उपरोधिक, कुत्सायुक्‍त, बाष्कळ 
आणि टरेंबाज लेखन करणे अधिक पसंत करतात. 
वरील तीनही वाक्यांत ख्त्रिस्ती धमंप्रसारकांवर 
हत्यार धरले आहे. निबंधमालेत ख्तिस्ती धम हा 
विषय प्रत्यक्ष ऊहापोहास न घेता इतर विषयांच्या 
विवेचनात त्यावर कोरडे ओढले आहेत. डॉ. 
विल्सनसारखे पाद्रो, बाबा पदमणजीसारखे बाटे 
आणि मोरोबा कान्होबासारखे आपल्यातलेच विद्वान 
हे टीकेचे ' लक्ष्य' असताना चिपळूणकरांना लूज 
वाक्‍्यरचनेचा आश्रय करण्याशिवाय अन्य गतीच 
नव्हती. कारण वाक्याच्या सुरुवातीलाच मुख्य 
महत्त्वाचे प्रमेय सांगून टाकल्यामुळे जरी आशया- 
भोवती रेंगाळणारे गूढ रम्यतेचे वलय भेदले गेले, 
तरी तो धोका पतकरूनही पुढे एकेक वाक्‍यखंड 
पूरवसंदर्भाला धरून लिहीत असता वक्रोक्तीची 
वांघनखे सफाईने चालविण्याची अधिकाधिक संधी 
मिळत जाते. चिपळूणकरांसारखा सव्यसाची लेखक 
अश्या संधीचा फायदा घेतल्याशिवाय थोडाच 
राहणार ! आणि अज्ञा तर्‍हेच्या वाकक्‍्यरचनेत 
जरी मुख्य गौप्यस्फोट प्रारंभीच होत असला, तरी 
त्यातील खरे ब्रिंग शेवटच्या वाक्य-खंडातील व्याजो- 
क्‍्तीचा अनुभव घेतल्यानंतरच समजते. त्यामुळे 
उपरोधपूर्ण वक्रोक्तीच्या खमंग लिहिण्याला अज्ञा 
रीतीच्या वाक्य-रचनेत विशेष उठाव मिळतो. 
गूढतेसाठी ' पीरिऑडिक ' आणि उपरोधासाठी 
“ लूज ' अशी विभागणी शेलीविन्यासात मान्यता 
पावलेली असली, तरी चिपळूणकर नेहमीच हा संकेत 
पाळतात असे मात्र नाही. या परिच्छेदातील एक 
वाक्य असे आहे की (अ६ ) त्यात प्राथना 
समाजाचा आणि कुंटे-रानडे प्रभृतींचा ममंभेदक 
उपहास असताही ती वाक्यरचना ' विलंबित प्रधान- 
वाक्य * पद्धतीची शास्त्रीबोबांनी केली आहे. म्हणजे 
समथे शेलीकार स्वतःला संकेताच्या बेड्यांनी कधीच 
बांधून घेत नाही. एका हाताने अभिजात दोलीत 
लिहीत असताना दुसर्‍या हाताने मालाकार स्वच्छंद- 
वादी शेलीचाही अनुतय करतात असा याचा अर्थ 


नवभारत 


नोव्हंबर, १९८१ 


आहे. टनेरने म्हटले आहे को, ॥॥७ 8018180101 
ठी णा & 7 ४७6'ए 18 10 808016 
17. 8011611068 07 100018 ? (8४11808 : 
?. 75) चिपळूणकरांच्या गद्यशेलीचे मर्मच जणू 
टनेरने उलगडून दाखविले आहे. 

ह्या संहितेतील परत परत आवृत्ती पावणारे भंग, 
जे चिपळूणकरांच्या निबंधाचा अविभाज्य घटक 
बनले होते, ते ( अ ४ ) हे वाक्य होय. ' होमर 
मिल्टनच्या तोंडात मारणारे महाकवी ' म्हणजे 
* राजा शिवाजी ' लिहिणारे करवीरस्थ कवी महादेव 
मोरेश्‍वर कुटे होत. येशू ख्थिस्त, मह्मद यास एकोकडे 
झगारून देणारे म्हणजे आयंसमाजाचे दयानंद 
सरस्वती व त्यांचे पाठिराखे लोकहितवादी आदी 
मंडळी, तसेच प्राथेना समाजाचे अध्वर्यू रानडे, मोडक 
व भांडारकर प्रभृती मंडळी होत. महावक्त्यांच्या त्या 
काळातल्या पुण्याच्या मोठ्यातल्या मोठ्या तोफा 
म्हणजे कुंटे व रानडे हेच दोघे होत. “ हजारो महा- 
कवींचे विणे ' ह्या शब्दसंहतीतून प्रार्थना समाजात 
गळ्यात विणा अडकवून करण्यात येणाऱ्या सामुदा- 
यिक भजनावर व पाळंद्यांनी समाजासाठी रचलेल्या 
भजन-संग्रहावर मालाकारांचा रोख आहे. तर' ख्श्रिस्त 
प्रभु व ' पवित्र शास्त्र ' ह्या शब्दसमूहात स्थ्रिस्ती 
धर्मप्रसारकांचा उद्धार केलेला आहे. मिशनऱ्यांनी 
लावलेल्या एकेका जावईशोधाचा मनःपूत समाचार 
घेताना चिपळूणकरांच्या लेखणीला विलक्षण चेव 
येतो; ध गवे न निबंधातच अन्यत्र ते म्हणतात, 

जगात जेवढ म्हणून गुण आहेत, त्यांपैकी झाडून 
एकूण एक आमच्या राजकर्त्यांनी आपणांकडे ओढून 
धेऊन सगळे अवगृण तेवढे दरोबस्त आम्हांकडे 
सोपवून दिले आहेत. .. आकाशात दगडफोडीचा 
कारखाना असुन आयती तयार झालेली देवळे एखादे 
वेळेस मजेखातर खाली कोसळतात हे शुभवर्तमान 
आजपर्यंत कोणी जगात जाहीर केले होते ! 
* रामायण ' हे होमरच्या काव्यावरून उतरले भाहे! 
भगवद्‌गीता * पवित्र शास्त्रा ' तील मजकूर चोरून 
बनविली आहे ' वगैरे ग्रंथकतृत्वाची परमगूढ रहस्ये 
प्रणोत करण्याची युरोपीय महापंडितांशिवाय कोणा 
इतरांची छाती झाली असती ! । ... ब्राह्मसमाज, 
प्राथेनासमाज, आयेसमाज, सत्याला शोधणारी 
मंडळी, देवाचा शोध करणारी मंडळो ( '॥०18(10 


भाषाविज्ञानश्ञास्त्राच्या दृष्टिकोनातून मालाकारांची लेखनरोली 


4$8800191101)) या साऱ्या शेकडो नव्या पंथाच्या 
लोकांना इसापनीतीतील “ शंभर युक्‍्तिबाज 
कोल्ह्या “ची उपमा देऊन मालाकारांनी एकाच 
मापाने मोजले आहे. न्या. रानडे यांच्या प्रेरणेने 
पुण्यात त्या काळात अनेक चळवळी सुरू झाल्या. 
व्यापारोत्तेजक मंडळ, प्राथना समाज, कलाकोश- 
ल्याच्या शाळा, तालमीचे आखाडे, हातमागावरील 
विणकामाचे पुनरुज्जीवन ही रानड्यांच्या चळव- 
ळींची अंगे होती. जनमेजयाच्या सपंसत्रात ' तक्ष- 
काय स्वाहा ' बरोबर ' इंद्राय स्वाहा ' देखील 
येऊन सार्‍यांचाच स्वाहाकार होण्याची वेळ आलो. 
त्याचा नमुना म्हणजे (अ ४) है वाक्य होय. 
वामन आबाजी मोडकांनी ह्या संदर्भात माला” 
कारांना कानपिळी देताना म्हटले होते, 'सर्वच सुधा- 
रणेच्या पद्धति व्य्थे व पोकळ व भारंभशूरपणाच्या 
व त्यांचा उपक्रम करणारे सर्वे लब्धप्रतिष्ठित, 
डौल मिरविणारे, दांभिक, भलताच भाव घालणारे, 
अविचारी व आरंभश्ूर असे म्हणणे एकांशीदेखील 
खरे नाही. ! पण ' मेलेल्या सापास पुन्हा पुन्हा 
तडाखे ' ठेऊन देण्यातच शास्त्रीबोवांनी पुरुषाथ 
मानला अक्षी गत इतिहासाची साक्ष आहे. 


१७ 


चिपळूणकरांच्या शेलीतील ओबडधोबडपणा 
(ल'प0९1688) दाखविणारे एक पद या परिच्छे- 
दात एकदाच आले आहे ते म्हणजे * असो '. निबंध- 
मालेत “असो ५ कां को, “ मात्क्यान ' यांसारख्या 
पदांचा सुकाळ दिसतो. हा विष्णुशास्त्रींच्या शेलीतील 
जुनाटपणा व ढिलेपणा दाखवितो. चिपळूणकरांच्या 
निबंधाची जडण-घडण तशी जुनाटच म्हणावी 
लागेल. मेकॉलेचे अनेक गुणदोष चिपळूणकरांनी 
कळत न कळत उचलले होते. शंभर पानी मेकॉले- 
शाही निबंधाला निदान अर्वाचीन काळात तरी 
चिपळूणकरांखेरीज फारसे अनुयायी मिळण्याचा 
संभव नाही. बारा-बारा महिने मागील अंकावरून 
पुढे चालणाऱ्या चिपळूणकरांच्या निबंधाचा प्रवास 
म्हणजे कंठाळी घोड्यावरची कटाळवाणी चालच ! 
आधूनिकांच्या जगात त्याची चलती कशी असणार ? 
बासनात गुंडाळून ठेवलेली पेठणी केव्हातरी बाहेर 
काढून घडी मोडावी आणि ' अशी असते होय 
पैठणी ! म्हणत पुनः घडी घालून ठेवावी, तशी 
गत आज ' माले!तील निबंधाची झालेली दिसते. 
तो आज अस्तोन्मुख झाला आहे. एक प्रकारे त्याचे 
अधिष्ठानच संपले आहे. 


2 7)222412ीचच् 
: अनुष्टभःची 
के, कविवर्य पु. शि. रेगे काव्यस्पर्घा 


सदरहू काव्यस्पर्धेसाठी क 

१) स्पर्धा सर्वांसाठी खुली आहे प्र 

२) जास्तीत जास्त दोन कविता पाठा'वः 

नसाव्यात व पूर्वी कुठेही प्रसिद्ध झालेल्य 

३) प्रत्येक कवितेच्या तीन प्रती पाठवाव्यात, 
कागदावर द्यावे. ग 

४) पहिल्या तीन उत्कृष्ट कवितांना गुण। 

संपर्क : ' अनृष्टुभ्‌ ' द्वाराऱ्य़ा, पुरुषोत्त 


विता पाठविण्याची मुदत १० नोव्हेंबर ८१ पर्यंत आहे. 
वेश्-फी नाही. विषयाचे, शब्दसंख्येचे बंधन नाही. 
विता येतील. त्या स्वतंत्र असाव्यात, अनुवादित । रूपांतरित 


1 नसाव्यात. 
त्यांवर कवीचे ताव नको. तें त्यासोबत स्वतंत्र 


नक्रमे र. १०१, र. ५१ व रु. २५ ची पारितोषिके ठेवली आहेत. 
म पाटील, दत्तकृपा, वाडीभोकर रस्ता, देवपुर, धुळे २. 


मकमनाााा-7:1-7111)31:3) 


न. भा. २ 


भनेक विद्वान व साहित्यकार यांच्या लेखांचा 
हा संग्रह महाराष्ट्रातील भागवतधर्माचा म्हणजे 
विठ्ठलभक्ति-संप्रदायाचा उगम, विकास आणि 
विस्तार सांगण्याकरिता संपादित केलेला आहे. यात 
ऐतिहासिक आणि वैचारिक पाश्‍वेभूमीचा शोध 
करण्याचा आणि बोध घेण्याचा व्यवस्थित प्रयत्न 
केला आहे. स्कंदपुराण आणि पद्मपुराण यांच्यातील 
म्हणून प्रसिद्ध असलेली आणि श्रीघरप्रणीत ' पांडु रंग- 
माहात्म्ये। तपासली आहेत, त्यांचे व्यवस्थित 
पृथक्करण केले आहे आणि ऐतिहासिक मूल्यमापनही 
केले आहे. आंध्र आणि कर्नाटक या महाराष्ट्राला 
लागून असलेल्या भाषिक प्रदेशांतील विठ्ठलभक्‍्तीचे 
संदर्भही ध्यानात घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. विठठल 
हा कानडा व कर्नाटकी आहे, असे ज्ञानदेवादी 
संतांनी म्हटले आहे आणि त्याचप्रमाणे पंढरपुरात 
तत्संबंधी जे प्राचीन शिलालेख उपलब्ध झाले आणि 
तपासले गेले त्यांची भाषा कानडी किवा संस्कृत 
आहे. विठ्ठल ही कर्नाटकाची महान देणगी महा- 
राष्ट्राला प्राप्त झाली आहे. महाराष्ट्राच्या मध्य- 
युगीन मराठी संस्कृतीचे मुख्य अधिष्ठान विठ्ठल हे 
कर्नाटकाचे महाराष्ट्राला प्राप्त झालेले श्रेष्ठ पार- 
माथिक कण आहे, असे म्हटले पाहिजे. डॉ. सो. 
शोभना गोखले यांचे एतत्संबंधी संशोधन ध्यानात 
घेण्यासारवे आहे. या लेखसंग्रहाचे आणखी एक 
वेशिष्ट्य असे की, साहित्यातील 'पांडुरंगमाहात्म्या'- 
बरोबरच साहित्यबाह्य सामान्य लोकांच्या ग्रामीण 
गोपसंस्कृतीमधील विठ्ठलाचा धागा दाखविणार्‍या 
* गोपजनांचा देव : श्रीविठुल ' या डॉ. गुंथर डी. 
सोन्‌थायमर यांच्या लेखाचा मराठी अनुवाद डा. शं. 


रोजी पुणे येथे झाला. त्यासमयी * महा 


वाढदिवसानिमित्त त्यांचा सत्कार ता. 
र्‍ राष्ट्राची सत्त्वधारा 
या ठछेखसंग्रह्माची ही प्रस्तावना सर्कारसमितीच्या सौजर्‌ 


महाराष्ठाची सत्त्वधारा* 


लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


गो. तुळपुळे यांनी केलेला या लेखसंग्रहात अंतर्भूत 
केलेला आहे. श्रीधरस्वामींचे ' पांड्रंगमाहात्म्य ! 
वारकरी संप्रदायाच्या नित्यपठनातील एक ग्रंथ 
आहे, त्याचाही परामशं चांगल्या रीतीने यात 
घेतलेला आहे. अशी अनेक र्वशिष्ट्ये या लेखसंग्रहा- 
मध्ये सापडतील. अर्थात महाराष्ट्राच्या मध्ययुगीन 
संस्कृतीच्या अध्ययनाचे एक चांगले साधन चिकित्सक 
वाचकांच्या हाती दिले आहे. , 
विठ्ठुलभक्ति-संप्रदायाचा उगम प्राथमिक अक्ा 
लोककथांमध्ये माणि धामिक चालीरीतींमध्ये 
शोधण्याचा प्रयत्न चिकित्सक जिज्ञासूंनी सुरू केला 
आहे व आणखी जरूर करावा. परंतु ज्ञानदेवांपासून 
तुकारामांपर्यंतच्या संतांनी प्रवतित केळेली भागवत- 
धर्मरूपी सत्त्वधारा महाराष्ट्राच्या उच्च सांस्कृतिक, 
धामिक, नेतिक व कलात्मक जीवनाचे आतापर्यंत 
पोषण करीत आहे, तिचे ते नि:सत्त्व उगमस्थान 
म्हणूनच मानावे लागेल. महानुभावांच्या ' लीळा- 
चरित्रा'मध्येही ( लोळाचरित्र : डॉ. वि. भि. 


' कोलते-संपादित, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कुति- 


मंडळ-प्रकाशित, पृ. ६५६) वीठलुवीरुकथन'चे 
आणि विठ्ठलमाहात्म्याचे मूळ फार क्षुद्र वणिले 
आहे. त्यात अर्थात्‌ या सत्त्वघारेच्या उगमाची 
उपपत्ती सापडू शकत नाही. श्रीचक्रधरस्वामींच्या 
आणि त्यांचे समकालीन नागदेवाचाय, म्हाइईभट्ट 
इ. आचाययं-शिष्यांच्या समोर पंढरी आणि विठ्ठुल- 
रुक्मिणी यांचा सोहळा मोठ्या उत्साहाने साजरा 
होत होता, एवढेच ऐतिहासिक सत्य त्यात 
सापडते. एखादा ' भडखंबा ' किवा वीरगळ * वा 
प्राथमिक गोपसंस्कृुती शादइवत विश्‍वधमे होण्याच्या 


१८ ऑक्टोबर १९८१ 
हा लेखसंग्रह त्यांना अपेण करण्यात आला. 
न्याने आम्ही प्रसिद्ध करीत झाहो. -- संपादक 


महाराष्ट्राची सत्त्वघारा 


योग्यतेच्या धर्माची सत्त्वधारा प्रसवू शकत नसते. 
इतिहासाच्या कार्यकारणभावामध्ये तो पुरावा 
नि:सत्त्व, निरथंकच ठरतो. प्राथमिक स्थितीच्या 
इतिहासाला कलाटणी मिळून संस्कृतीच्या उच्च 
स्तरावर जेव्हा इतिहास जातो, तेव्हा विलक्षण अशा 
गुणात्मक माहात्म्यसंपन्न अशा घटना घडाव्या लाग- 
तात. उपनिषदे, ब्रह्मसुत्रे, ताकिक षड्दशंने, 
भगवद्गीता आणि श्रीमद्भागवत यांच्या बौद्धिक व 
आध्यात्मिक संस्कृतीला आत्मसात करणारी ही 
सत्त्व्धारा आहे. या प्राचीन भव्य संस्कृतीशी पंढर- 
पुरच्या आसपास असलेल्या प्राथमिक अवस्थेतल्या 
धामिक जीवनाचा सांधा जुळविण्याचे सामथ्ये पुंड- 
लिका'च्या कथेतच आहे. ज्ञानेश्‍वरी, नामदेवगाथा, 
एकनाथी भागवत, तुकारामांचे अभंग यांचा वारसा 
त्या प्राचीन बौद्धिक व कलात्मक संस्कृतीतच साप- 
डतो. जगातील महान धर्मांच्या इतिहासाचा मागोवा 
घेताना जो ऐतिहासिक कार्यकारणभाव सापडतो, 
त्यात एखादी सामथ्येशाली व मानवी जीवनातील 
शाश्‍वत सत्याचा किंवा परमार्थाचा प्रकाश देणारी 
धार्मिक घटता अथवा कथा निर्माण व्हावी लागते. 
यहुदी धर्माचा प्रेषित मोक्षेस सायनायच्या वालु- 
कामय मैदानामध्ये झुडुपातून प्रकट झालेली तेजस्वी 
ज्वाला पाहतो आणि त्यातून एकेश्‍वराच्या अस्ति- 
त्वाचा गंभीर आदेश निघतो. ख्त्रिश्‍चन धर्माचा उदय 
सर्व मानवी इतिहासाला कलाटणी देणाऱ्या एका 
प्रसंगातुन सुरू होतो. अत्यंत उच्च दर्जाच्या शाश्‍वत 
नैतिक सिद्धांताचा उपदेश करणारा देवपुत्र मान- 
वाच्या पातकांच्या क्षालनाथे आत्मयज्ञ करतो, 
ही माणसाच्या हृदयामध्ये पापाबद्दलचा कायम 
पदचात्ताप निर्माण करणारी अशी कथा आहे. 
महाराष्ट्राची सत्त्वधारा स्वर्‌गंगेप्रमाणे विष्णू- 
पदातुन निघून शंकराच्या मस्तकावर खळून भूमीवर 
उतरते, असा तिचा अथं व्हावयास हवा. नामदेवांनी 
म्हटले आहे : चंद्रभागेच्या भेटीला रोज यमुना व 
गंगा येतात. असा या सत्त्वधारेचा महिमा आहे. या 
सत्त्वघारेचा उगम परमार्थाचा आणि विदवधर्माचा 
गाभा असलेली पृंडलिकाची कथा आहे. 
निवृत्ति-ज्ञानदेवादी संतांपासुन तो तुकारामा- 
पयंतच्या संतसाहित्यात सतत पुंडलिकाच्या भाग्याचे 
बेभान होऊन केलेले स्तवन आढळते. वैकुंठ सोडून 


१९ 


पुंडलिकाच्या भेटीकरिता परब्रह्म पुंडलिकाच्या दारा- 
वर येऊन उभे राहते. पुंडलीक मातापित्यांच्या सेवेत 
गके ज्ञालेला असतो. देव त्याच्या क्षेमालिंगनाकरिता 
उत्कंठित झ्ञालेला असतो. योग्यांना समाधीमध्ये- 
सुद्धा जे नीट सापडत नाही, वेदवाणी ज्या ठिकाणी 
कूंठित होते, ते अंतिम, अतींद्रिय, अनिवचनीय 
परमार्थाचे रहस्य भापले निर्गुण, निराकार रूप 
टाकून सगुण, साकार, मधुर, सुंदर, नेत्रांना तृप्ती 
देणारे रूप घेऊत पुंडलिकापुढे वाट पाहेत उभे 
राहते, पुंडलिकाच्या हे लवकर लक्षात येत नाही. 
माता-पितरांच्या सेवेत तो मग्न असतो. 
धर्मेतिहासाच्या दृष्टीने फार सुचक अशी ही 
कथा आहे. ईइवराकडे पाठ फिरविलेला माणूस 
माता-पित्यांची सेवा करतो आणि त्यातच त्याला 
ईइवर, विश्‍वाचा नियंता प्रसन्न होऊन भेट देतो. 
नैतिक सत्यात विषवाचे पारमाथिक सत्य गित 
झालेले असते, असा याचा तत्त्वत: अथ निघतो. 
आस्तिक-नास्तिक सगळ्या सज्जनांचा समावेश 
करणारी अशी ही पुंडलिकाची गाथा आहे. 
परमेषवरभक्‍्तीचा, धमनिष्ठेचा व पावित्र्याचा 
उगम मनुष्याच्या नर्सागक विवेकबृद्धीमध्ये शोधणे 
हे बुद्धिनिष्ठ धमंमीमांसेचे मुख्य कार्य आहे. श्रेष्ठ 
धमभावना हो विठवव्यापी शुद्ध प्रेमातून निर्माण 
होते. ते प्रेम पहिल्यांदा प्राण्याला, विशेषतः 
मानवी प्राण्याला मातेपासुन व पित्यावासुन प्राप्त 
होते. कारण माणसाच्या अस्तित्वाचे व योगक्षेमाचे 
ते मूळ आहे. मातापित्यांचे कण हे माणुसकीचे 
म्हणजे मानवधर्माचे मूळ आहे. मनृष्याला येथेच 
पहिल्यांदा प्रेमाचा अनुभव येतो व नंतर ते प्रेम 
भोवतालच्या जगावर व विःवावर पसरते. यहुदी, 
स्त्रिचत व इस्लामी धर्मांतला देव हा पिता आणि 
पालक आहे. पिता, माता, बंधू इ. अनेक नात्यांनी 
विश्वाचा पालक संतांकडून संबोधिला जातो, म्हणजे 
त्यात विश्वव्यापी प्रेमाचा आविष्कार केला जातो. 
नामदेव महाराज म्हणतात, सर्वांभूती प्रेम, दया 
म्हणजेच परब्रह्म. ते परब्रह्म पुंडलिकाला प्रसक्च 
झाले. “दोन्ही हात कटावरी । उभा पुंडलिका द्वारी॥!? 
तो भक्ताला भेटण्याकरिता उतावळा होऊन नामरूपे 
धारण करून, वैकुंठ सोडून पुंडलिकापुढे उभा राहिला. 
पुंडलिकाने त्याच्यापाशी वर मागितला व तो त्याने 


२०७ 


दिला. तो वर म्हणजे £ सवे जीवांना उद्धरण्या- 
करिता येथे अनंत काळ उभा रहा.” विठ्ठल-पुंडलीक- 
संवादामध्ये नामदेव महाराज म्हणतात : 


पितयाची भक्ती पुंडलिकें केली । 
मात हे ऐंकिलीं देवराये ॥ ... 
उठा चला जावो पुंडलीक पाहो । 
देव म्हणे भावो पाहों त्याचा ॥। ... 
पुंडलिकालागोनी म्हणे पांडुरंग । 
सखा जीवलग तूंचि माझा ॥ 
वैकूंठ सोडोनी आलों तुजपाशी । 
कां गा न बोलसी भक्‍तराया ।॥। 
पितृभजनाचा झालासी अधिकारी । 
केली बा पायरी वैकुंठासी ॥ 
माग बापा कांहीं आवडे तें घेई । 
मज वाटे हृदयीं घालावाचि ॥ 
भक्‍्तशिरोमणी आमुचा जीवलग । 
म्हणे पांड्रंग पुंडलिका ॥ ... 
मज नामरूप तुमचेनि संभ्रम । 
केली जन्मकमे असंख्यात ॥ . 
पुंडलीक देवाला उत्तर देतो- 
माझिया पितयाची होईल निद्रा भंग । 
न घडे प्रसंग बोलायाचा ॥ 
क्षण एक मोन धरूनिया रहा । 
शरणागत पहा कृपादृष्टी । 
करूनी निर्धार आलेती जेणें भावें । 
जतन करावें वचन देवा ॥ 
नच जावें देवा माझे गावेहून । 
मागतों प्रार्थुनी हेंचि तुम्हां ॥ ... 
इहलोकोंच्या सुखा न मागो सकळिक । 
आणिक परलोक चाड नाहीं ॥। 
पंढरीस राही रखुमाईसमवेत । 
तेणें मनोरथ पुणे होती ॥। 
तुझें रूप दृष्टीं नामस्मरण पुटीं । 
मना चरणीं मिठी पडोनी गेली ॥ 
काटे ठेवोनी हात, आपण पंढरीनाथ । 
भक्तांचा एकांत श्रवण करी ।। 
आणि पुढे आपले मागणे पुरे करीत असताना- 
पतितांना सनाथ कर आणि महादोषी जे अस- 
तील त्यांचा उद्धार कर, तेव्हा नारायणाने वर 


नवभारत 


नोव्हेंबर, १९८१ 


दिला को, येथे माझ्या दशंनाने जीवांना मोक्ष 
प्राप्त होईल. 
निवृत्तिनाथ महाराज म्हणतात- 
पुंडलिकाचें भाग्य वर्णावयां अमरीं । 
नाहीं चराचरीं ऐसा कोणी ॥ 
विष्णुसहित शिव आणिला पंढरी । 
केलें भीमातीरीं पेखणें जेणें ॥ .. , 
निवृत्तीचे गुज पुंडलीक बीज । 
विशवजनकाज पुरे कोडें ॥ 
हाच हरिहरांच्या अद्वेताचा संकेत नामदेव- 
महाराजांनी व्यक्‍त केला आहे, तो असा की-- 
द्वादश लिंगाचें जें कां आत्मलिंग । 
तें हें पांड्रंग विटेवरी ॥। 
अनंत सूर्याची ज्योतीची निजज्योती । 
ती ही उभी मूर्ती विटेवरी ॥ 
अनंत शक्‍तीची जी निजशक्ती । 
ती ही उभी मूर्ती विटेवरी ॥ 
अनंत ब्रह्मांचें जें कां निजब्रह्म । 
तें हें परब्नह्म विटेवरी ।॥। 
अनंत सत्त्वाचें जें कां निजसत्त्व । 
तत्त्वाचें निजतत्त्व विटेवरी ।॥। 
(सकलसंतगाथा, नामदेवमहाराज, पृ. ४०) 
महाराष्ट्राची सत्त्वधारा पुंडलिकाच्या कथेतून 
निघाली, याचे पुर्ण समर्थन नामदेवगाथा करतो. 
परमाथ हा येथेच, या मत्यं भूलोकीच, याचि देही 
याचि डोळा प्राण्यास अनुभवता येतो, ही गोष्ट 
पुंडलिकाची कथा सूचित करते. 
पुंडलिकाने जो वर मागितला, त्यामध्ये जड- 
जीवांना दर्शन देऊन तारण्याकरिता येथेच उभा रहा, 
हा जसा मुल्य मुद्दा आहे, त्याबरोबरच या क्षेत्राचे 
नाव माझेच नाव असावे; क्षेत्र, तीर्थ व मूर्ती यांचेही 
नाव माझे नाव व्हावे, असे एका 'पांड्रंगमाहात्म्या? 
मध्ये म्हटले आहे. पौंडरीकक्षेत्र किवा पोंडरीकपुर 
असाही पंढरीचा उल्लेख आढळतो. पौंडरीक नामक 
एका विस्तृत सोमयागाचा प्रकार वैदिक वाडमया- 
मध्ये श्रौतसुत्रांमध्ये सांगितला आहे. म्हणून कदाचित 
असेही शक्‍य वाटते को, या तीर्थक्षेत्री पौंडरिक 
नामक सोमयाग कधी काळी झाला असावा व 
त्यावरून क्षेत्राला पौंडरिक हे नाव मिळाले असावे. 


महाराष्ट्राची सत्त्वघारां 


छांदोग्य उपनिषदामध्ये (८, १) ब्रह्मपुरामध्ये 
असलेल्या छोट्याश्या पुंडरिक वेद्माचा (घराचा) 
निदेश माला आहे. तेथील सबंध वाक्य असे-'“आता 
असे कौ, या ब्रह्मपुरामध्ये छोटेसे पृंडरीक नामक 
घर आहे. त्याच्यामध्ये छोटेसे आकाश आहे. त्या 
आकाशामध्ये जे (सत्य) आहे, त्याचा शोध घ्यावा; 


ते जाणून घ्यावे. या अंतराकाशामध्ये द्युलोक आणि - 


पृथ्वी सामावलेली आहे. निष्पाप, जरारहित, मृत्यु- 
रहित, शोकरहित, खाण्यापिण्याची इच्छा नसलेला, 
सत्यकाम, सत्यसंकल्प, या विश्वाचे धारण करणारा 
हे विष्ठव तुटून फुटून नष्ट होऊ नये म्हणून त्याची 
सुरक्षा करणारा सर्वेश्‍वर, भूतमात्रांचा अधिपती 
भाणि त्यांचा पालक आहे. तेच अमृत, अभय असे 
ब्रह्म आहे. त्याचे ज्योतिरूप स्वरूप प्रकट माहे.” 
छांदोग्य उपनिषदातील या छोट्या पुंडरीक 
वेश्‍मावर ब्रह्मसुत्रामध्ये (१/३/१४-२१ ) विस्तृत 
चर्चा आली आहे. ह्या पुंडरीकाचा अर्थ 'हृदयकमल' 
असा आणि या ठिकाणच्या ब्रह्मपुराचा अथे 'शरीर' 
असा भाष्यकारांनी केला आहे. या संदर्भात “देह ही 
पंढरी आत्मा हा विठ्ठल” या तुकारामोक्‍्तीची 
आठवण होते. या उपनिषदात वणिलेली ब्रह्मपुरीतील 
पुंडरीक ही ब्रह्मविद्येतील संकल्पना व्यक्‍त मूर्त रूपाने 
पुंडलिकाच्या कथेच्या हारे नवावतार घेऊन महा- 
राष्ट्राच्या भागवत धर्माचे उगमस्थान बनली भसावी 
असा कयास केला, तर तो विचारात घेण्यासारखा 
ठरेल. तैत्तिरीय मारण्यकात (१०/१२) या निष्पाप 
ब्रह्मपुरमध्यसंस्थ पुंडरीकाचा निदेश भाला असून, 
त्या पुंडरीकातील छोट्या गगनात जे शोकरहित 
तत्त्व आहे, त्याची उपासना करावयास सांगितली 
आहे. 
पुंडलिकाने आपल्या दारात उभा केलेला व 

भक्ताची सदासवेदा वाट पाहणारा देव कारुण्याची 
मूर्ती आहे. सवंभूती या कारुण्याचा अनुभव स्टैतजेत्र 
या देवाची प्रचीती होय. या विश्वव्यापी प्रेमाचा 
अनुभव घेणारे तेच संत होत आणि तेच संत भक्‍त 
होत. 

प्रेमाचे पुतळे भीमातीरा आले । 

जयजयकार केले हरिभक्तीं | 

वैकुंठ आपण भक्‍्तांमाजी खेळे । 

पुंडलिक लीळे खेळतसे ॥ 


२१ 


निवृत्ती निवाला आनंदें नाचत । 
उन्मनी भरित ज्ञानदेव ॥ 
(सकलसंतगाथा, निवृत्तिनाथ, पृ. २४) 
हे हरीचे दास शांती, क्षमा, दया, आणि करुणा 
यांनी भरलेले असतात. हाच भक्तीचा महिमा होय. 
निवृत्तिनाथ म्हणतात : 
जीवश्यीव एक सवंत्र चैतन्य । 
ऐसें जया कारुण्य तोचि धन्य ॥... 
सवेभूतीं दया ज्ञांति पै निर्धार । 
तो योगी साचार जनीं इये ॥ 
न लगे मुंडणे, काया हे दंडणें । 
अखंड कीतंनें स्मरे हरी | 
शिव जाणे जीवीं सरला चैतन्य । 
हे जीवी कारुण्य सदा भावी | 
उगवला कळी उल्हासू कमळीं । 
तैसा तो मंडळी चंद्रलेखा ॥ 
विदववव्यापी कारुण्याची मूर्ती म्हणजे पांड्रंग होय 
तेच शब्दब्रह्म म्हणजे नाम; हेच संपूर्ण तत्त्व होय. 
त्या एका नामाने सवे दोष निरस्त होतात. संकल्पाची 
शुद्धी होते, मन उन्मनी अवस्थेत जाते, सवंत्र सम- 
भावाचेच दर्शन होते. सामाजिक जीवनामध्ये या 
समतेचे प्रत्यंतर संतांनी अनुभवले ते असे : 


उंचनीच नाहीं नामाचिया पुढें । 

जातीचें तें गाढे नाहीं काम | 
अनामिकाहूनी असोत चांडाळ । 

परि नामाचा उच्चार मुखीं वसो ॥ 
यवनादि नीच असोत भलते । 

परि नाम सवंदा ते मुखी वसो ॥ 
एका जनादेनी नाम वसो मुखीं । 

तेणे तो तिहीं लोकों सरता होय ॥ 
उत्तम मध्यम चांडाळ । 
-__ अंत्यजादी तरले खळ ॥ 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र । 

नामें पवित्र प जाले ॥ 
यवन माळी तो कुंभार । 

शिंपी सोनार तरले ॥ 
एका जनादंनी सांगूं किती । 

मार्गे तरले पुढें तरती ॥ 
पवित्र तें कुळ पावन तो देश । 

जेथें हरीचे दास जन्म घेती ॥ 


4 
कमे धरम त्यांचा झाला नारायण । 
त्यांचेनि पावन तिन्ही लोक ॥ 
वर्ण अभिमानें कोण झाले पावन । 
ऐसें द्या सांगून मजपाशी ॥ 
भंत्यजादि योनी तरल्या हरिभजनें । 
तयाचीं पुराणें भाट झालीं ।। 
वैश्य तुळाधार गोरा तो कुंभार । 
धागा हा चांभार रोहिदास ॥ 
कबीर मोमीन लतिफ मुसलमान । 
सेना न्हावी आणि विष्णुदास ॥ 
कान्होपात्रा खोदू पिजारी तो दादू । 
भजनी अभेदू हरीचे पायीं ॥ 
"चोखा मेळा बंका जातीचा महार । 
त्यासी सर्वश्‍वर ऐक्य करी ।॥। 
नामयाची जनी कोण तिचा भाव । 
जेवी पंढरीराव तिये सवे ॥ 
मैराळ जनक कोण कुळ त्याचें । 
महिमान तयाचें काय सांगों ।॥। 
यातायाती धरम नाहीं विष्णुदासा । 
नि्णंय हा ऐसा वेदशास्त्रीं । 
तुका म्हणे तुम्ही विचारावे ग्रंथ । 
तारिले पतीत नेणो किती ॥ 
ही सामाजिक समता म्हणजे अंतरंगातील 
आध्यात्मिक जीवनाचा अनुभव आहे. या समतेला 
संतांनी प्रत्यक्ष सामाजिक व्यवहारामध्ये आकार 
देण्याचा प्रयत्न केला नाही. लौकिक व्यावहारिक 
जीवनातील विषमतेचे विष पचविण्याची ही युक्‍ती 
आहे. या भावनेत आत्मवंचना छपून राहिली आहे. 
या विषमतेचे विष नष्ट करण्याला लागणारी 
- सामाजिक वास्तवाची मीमांसा संतांना गवसत नाही. 
संतचरित्रामध्ये त्याला दोनच अपवाद आहेत : 
एक, नामदेवमहाराजांनी संत चोखोबा महार 
यांच्या अस्थी गोळा करून पंढरीला आणल्या. धर्म- 
शास्त्रोक्त वर्णाश्रमाचारांच्या किवा जातिसंस्थेच्या 
विरुद्ध हे वतन क्लाले, कारण नामदेव सवणे क्षत्रिय; 
त्यांनी हे निषिद्ध वतन केले. परंतु याच्या पाठीमागे 
अस्पृष्यता निवारण्याची प्रथा सुरू करणे हा हेतू 
नव्ह्ता. भित कोसळून तिच्याखाली अनेक माणसे 
सापडली व दगावली; त्यात चोखोबाही होते. 
ज्या प्रेताच्या हाडांमधून हरिनाम ऐकू येईल, 


नवभारत 


क 


नोव्हैबर, १९८१ 


तीच हाडे चोखोबांची होत, अशी खूण नामदेवांना 
पटली, म्हणून त्यांनी चोखोबांची हाडे पंढरीस 
आणली. दुसरे एकनाथमहाराजांचे उदाहरण. 
हे अधिक स्पष्ट व वर्णाश्रमरूढीला धक्का देणारे 
आहे. श्राद्धाचा दिवस; घरामध्ये श्राद्धाचा चारी 
ठाव स्वयंपाक पत्नीने तयार ठेवला होता; भुकेलेले 
अनेक महार दारावर अचानक आलेले दिसले; 
त्याबरोबर एकनाथमहाराजांनी तो श्राद्धाचा सगळा 
स्वयंपाक त्या महारांना वाढला आणि ते जेवून तृप्त 
होऊन परतले. श्राद्धीय ब्राह्मणांकरिता पुन्हा स्वयं- 
पाक करावा लागला. परंतु एकनाथांच्या घरी 
महार नुकतेच जेवून गेले, हे कळल्यामुळे ब्राह्मण 
श्राद्धाकरिता आले नाहीत. श्राद्धाची वेळ टळण्याच्या 
भगोदर प्रत्यक्ष पितरच स्वर्गातून उतरले व जेवून 


गेले. अशी ही एकनाथमहाराजांच्या चरित्रातील 
कथा, शिवाशिवी व जातपात यांच्याविरुद्ध एक- 
नाथांनी बंड केले, याची 


सुचक आहे. हे बंड त्या 
वेळीच पसरावयास पाहिजे होते. ते पसरले असते, 


तर मराठेझ्ाहीच्या स्थापनेच्या वेळीच . हिंदू समा- 
जात सामाजिक क्रांती उभी राहिली असती. 

या महाराष्ट्रातील भागवत धर्माच्या वाडूमयीन 
इतिहासात सामाजिक गंभीर आशयाचे एकच प्रक- 
रण सापडते. ते म्हणजे एकनाथ महाराजांनी लिहि- 
ठेले संत चोखामेळा यांचे चरित्र होय. चरित्र नव्हे, 


तर ॥ 
ही एक सुंदर व सुचक कल्पित कथा आहे. 
एकनाथमहाराज सांगतात : 


“ स्वर्गात अमर 
रोम ठेवलेले 
0 कात, ठेवलेले असते. त्या अमताला 
गला ठर 
त. » हे लक्षात आल्यावर 


महाराष्ट्राची सत्त्वघारा 


ल्याची पेठ असलेली पंढरी अन्यत्र कोठेही नाही. 
नारद म्हणाले, तेथे गेले असता अमृत शुद्ध होईल. 
अमरनाथ हे ऐकून मनी संतोषले, देवराज, एका- 
दशी सोमवार पाहून, विमानात बसले आणि पंढ- 
रीत उतरले, सुरवर जयजयकार गर्जेत असताना 
अमृतपात्र इंद्राने पंढरीला आणले. नामदेवमहाराज 
कोतंनाला उभे राहिले होते. समस्त देव त्या कोतं- 
नात बसले. . कौतंनास रंग भरला; नामदेव नाचू 
लागले, चंद्रभागेच्या तीरावर असा समारंभ चालला 
असताना चोखामेळा आपल्या घरीच होते. दोघा 
पतिपत्नींना एकादश्लीचे ब्रत होते. ते उपवास करून 
रात्री जागरण करीत बसले. रात्रीचे तीन प्रहर 
झाल्यावर चोखामेळा पत्नीला म्हणाले की, लवकर 
सकाळी द्वादशीच्या पारण्याकरिता देव आपल्या 
घरी येणार आहे; मला तो तसे सांगून गेला. 
चोखोबा देवाची करुणा भाकत राहिला. नारायणाला 
हे जाणवले. चोखामेळ्याची करुणामय प्राथना 
ऐकून देव भोजनाकरिता निघाला. नामदेवांसह 
अवघे गणगंधर्व व इंद्रादिक देव भोजनाकरिता 
निघाले. नारदमुनी पुढे सरसावले आणि चोखा- 
मेळ्याला वार्ता दिली की, देव तुझ्या घराकडे येत 
आहेत. देव येणार म्हणून क्रद्धी-सिद्धी अगोदरच 
येऊन दाखल झाल्या. भोजनाची सामग्री सिद्ध 
झाली. पंढरीनाथ रुक्मिणीसहित त्वरेने चोखा- 
मेळ्याच्या घरी उपस्थित झाले. हा देवसमुदाय 
पाहून चोखामेळ्याने लोटांगण घातले. देवांनी 
त्याला उचलून आलिंगन दिले. चोखामेळयाच्या 
अंगणामध्ये पंक्ती बसल्या. चोखामेळ्याची धर्म- 
पत्नी पदार्थ वाढत होती. इंद्राने अमृताचे पात्र 
भगवंतापुढे शुद्ध करण्याकरिता ठेवले; तेव्हा भग- 
वंताने चोखामेळयाळा पाचारण करून ' हे देव- 
लोकीचे अमृत त्वरित शुद्ध कर ', म्हणून आज्ञा 
केली. चोखामेळा म्हणाला, 'हे काय ? अमृत? 
नामामृत याच्यापेक्षा कितीतरी श्रेष्ठ आहे. नामा- 
मृताशी याची तुलनाच होऊ शकत नाही.' असे म्हणून 
चोखामेळा व त्याची पत्नी यांनी भगवंताच्या आज्ञे- 
प्रमाणे देवलोकीचे अमृत पवित्र केले. देवलोकीचे 


श्रे 


अमृत चोखामेळयाच्या घरी शुद्ध होते, ही वार्ता 
एकनाथ महाराज जगाला सांगत महेत. नामदेवा- 
सह गणगंधवे आणि प्रत्यक्ष शारंगपाणी आनंदाने 
इंद्रादिदेवांसह भोजन करीत असताना चोखामेळा 
दोन्ही कर जोडून म्हणाला, ' मला दुबेळाला तुम्ही 
आज पवित्र केले, मी यातिहीन, अमंगळ मंहार.! 
तुम्ही माझ्यावर कृपा केलीत. अहो, पंढरीचे ब्राह्मण 
आणि इतर जन हा भोजनसमारंभ पाहतील, तर 
काय कहर होईल! ' हे ऐकून सगळे हसतात; 
प्रत्यक्ष गोपाळ हसतो. इंद्रादिक देव विडे घेऊन 
स्वस्थानी निघून गेले, हा एकंकार गदारोळ झालेला 
पंढरीच्या ब्राह्मणांना कळला. त्यांनी चोखामेळ्याला 
त्यामुळे खूपच छळले. पंढरीनाथाने सगळी मिटवा- 
मिटवी केली. हा पंढरीनाथ चोखामेळयाच्या घरी 
मेलेली ढोरे ओढण्याचे काम करून त्याची सेवो 
करीत होता. त्याच्या स्त्रीचे बाळंतपण भगिनीचे 
रूप घेऊन त्याने नीट पार पाडले. एकनाथ महाराज 
म्हणतात, * हा चोखामेळा माझ्या जिवाचा जिवलग 
आहे. ? 

एकनाथांनी या महाराष्ट्राच्या स्वत्त्वधारेचे 
गंभीर अंतरंग भेदक अंतदृेंष्टीने वरील कथेत उल- 
गडून दाखविले आहे. परंतु या कथेच्या सामाजिक 
आशयाची उपेक्षाच आतापर्यंत मुद्दाम केली गेली 
आहे. अलीकडे प्रा. गं. बा. सरदारांसारखे थोडे 
अपवाद सोडल्यास वारकरीपंथाच्या मठपतींनी 
भाणि उपदेशकांनी या सामाजिक आशयाला 
डावलण्याचा चंग बांधला आहे. शंकराचार्यांचे मठ 
काय आणि वारकरी संप्रदायांचे मठ काय, सगळेच 
करंटे आहेत. वारकरी संप्रदायाचे काही मठपती 
अजून प्रतिवर्षी मण मण तीळ-तूप जाळण्याचे 
समारंभ थाटात करतात व त्यामुळे या पुंडलिकाच्या 
वरदात्याची उघड उघड विटंबना करीत असतात. 
ज्ञानदेवांनी रचलेला भक्‍कम पाया यापुढे केव्हा , 
खरचेल याचा नेम नाही; नामदेव-एकनाथांनी 
बांधलेले त्यावरील मजळे डळमळीत होऊन कलले 
आहेत; कळस ढासळत आहे; त्या कळसावरील 
पताका निराशेने फडफडत आहे. 


विज्ञानातील नश्वरवाद' 


व. त्रि. चिपळोणकर 


आपल्या सभोवतालच्या जगात घडणाऱ्या घट- 
नांचे निरीक्षण करूत त्यांमागे असलेल्या शाश्‍वत 
सत्याचा किवा तत्त्वाचा शोध घेण्याकरिता सतत 
प्रयत्त करणे, हो मनुष्याच्या मनात असणारी एक 
मूलभूत अशी प्रेरणा आहे. या प्रेरणेमधूनच विज्ञा- 
नाचा विकास झाला, तीमधूनच तत्त्वज्ञान निर्माण 
झाले व अध्यात्माच्या मागेसुद्धा हीच मूलभूत स्फूर्ती 
कार्ये करीत असते. पृथ्वीवरील घटनेचा जर आपण 
विचार करू लागलो (मग ती घटना जैव सृष्टीमधील 
असो किवा जड जगातील असो ), तर तिच्या 
सवंसामान्यरपणे उत्पत्ती, जरा व विनाश या अवस्था 
व याच कालक्रमानुसार असल्याचे आढळते. कालगति- 
दिशेची जर व्याख्या करण्याचा प्रसंग आलाच, तर 
या तीन अवस्थांच्या सापेक्ष तिचे निदर्शन करता 
प्रेते. जलप्रवाहाच्या गतिदिशेचा रोख ज्याप्रमाणे 
नेहमीच उंच पृष्ठभागाकडून सखल भागाकडे असा 
असतो, त्याचप्रमाणे कालगतीचा रोख उत्पत्तीकडून 
अंतिम विनाशाकडे वळलेला असतो. जेैवसृष्टीतील 
जन्म, जरा व मृत्यू या आवतंनाचा अनुभव सर्वांनाच 
दैनंदिन जीवनात सारखा येत असतो. जरा व मृत्यू 
या शब्दांशी निगडित असलेल्या भावनिक संबंधांचा 
भाग बाजूस ठेवून आपणास असे म्हणता येते, की 
जी व्यक्‍ती जन्म पावली आहे, तिला मृत्यू अटळ 
असतो. एक मनृष्य प्रथम मरतो व त्यानंतर त्याचे 
वंशजही एकामागून एक या कालक्रमाने मरतात, 
तरी या सर्व परिवतंनांमध्ये उत्पन्न झालेला सर्वच 
भाग नष्ट होत नाही. परंपरेतील जैविक सातत्य 
यामध्ये टिकविले जाते, असे म्हटले जाते. या 
सातत्याला स्पष्ट मर्यादा भसतात, कारण एका 
पिढीच्या व्यक्तीचे जीन तिच्या पुढील पिढीकडे 
त्यांच्या संपुर्ण मूळ स्वरूपात कधीच जात नाहीत, असे 
आढळते, त्यांमध्ये बदल हे होत असतातच, कालानुसार 


काही वंश नामक्षेष होतात, तर काहींमध्ये उत्क्रांति- 
तत्त्वाप्रमाणे अपरिवतंनीय असेही बदल होताना दिस- 
तात. आदिमानवाच्या उत्क्रांतीच्या स्वरूपाचा आप- 
ल्याला जो गेल्या कित्येक लाख वर्षांपयैत शोध घेता 
येतो, त्यावरून मानवामध्ये कालानुसार पडत चाल- 
लेला हा फरक लक्षात आल्यावाचून राहत नाहीं. 
जडसृष्टीमध्येसुद्धा अशाच प्रकारची परिस्थिती 
आढळते. भूकंप होऊन आधी अस्तित्वात असलेल्या 
सृष्टीचा नाश होतो. दिवस जसे लोटतात तसे 
पाणी व वारा यांच्या भआाघाताने अस्तित्वात अस- 
लेले पर्वत झिजत जाऊन जीण होतात व लाखो 
वर्षांनंतर त्यांचा मागमूससुद्धा राहत नाही, असे- 
पण काही वेळा आढळते. आपण ज्यावर राहतो ती 
जमीनसुद्धा स्थिर नाही. उदा. आफ्रिका, भारत, 
अरेबिका यांचे भूखंड एकेकाळी संलग्न होते. 
धरणीकंपानंतर जमीन जशी भंग पावते तशा प्रकारे 
ते भंग पावले व सरकत सरकत एकमेकांपासून दूर 
जात आहेत असे आढळते. त्यांमध्ये भाता कित्येक 
सहत्त मैल लांबीच्या अश्या फटी पडल्या आहेत. 
समुद्राच्या तळाशी खोलवर गेले असता 
या फटीचे निरीक्षण करता येते. सध्या जे 
आहे तेथे पुर्वी टेथिस हा समुद्र होता, असा वैज्ञा- 
निक पुरावा मिळतो. काही लाख वर्षांपुर्वी तेथील 
यी पी परिवतंन होऊन या समद्राचे 
जगातील सर्वात उंच त्रे तरा 
असे कळते. ज्यावर नीरज ला वे 
त्या पृथ्वीच्या चुंबकोय क्षेत्राच्या डा. चला 
की कु मूल्यात काही काल- 
खडानंतर अचानक कधी वृद्धी, तर कधो घट असे 
बदल होतात, असे अनुमान ज्यावरून काढता येईल 
असा पुरावा पण उपल 
बु पत ब मेनन चुर क य 
चि को, जेथे सध्या 


चुंबकीय उत्तर घ्रुव आहे. ( चुंबकीय उत्तर ध्रुव व 


अजूनसुद्धा 
थे हिमालय 


विक्षानातील नश्वरवाद्‌ 


भौगोलिक उत्तर ध्रुव यांची स्थाने एक नाहीत हे 
सर्वांना माहीत आहे ) तेथे एकेकाळी दक्षिण धुव 
होता व सध्याच्या दक्षिण ध्रुवाच्या जागी चुंबकीय 
उत्तर ध्रुव होता. 

अवकाशातील सुर्य, चंद्र, तारे व इतर वस्तुमात्र 
पृथ्वीवरच्या परिवतंनाच्या नियमापासुन मुक्‍त 
आहेत असे प्राचीन काळच्या तत्त्ववेत्यांना वाटत 
असे. सूय, चंद्र. ग्रह इ. अवकाशातील भापली स्थाने 
बदलत असतात, त्यांच्या वेगदिशेत पण वारंवार 
फरक पडत असतो या गोष्टी त्यांना नवकीच माहीत 
होत्या. हे. बदल त्यांच्या गति-अवस्थेपुरतेच 
मर्यादित असतात व ते अत्यंत नियमबद्धपणे होतात, 
या बरोबर त्यांच्या स्वरूपात कोणत्याही प्रकारचा 
बदल घडून येत नाही असे त्यांचे मत होते. 
गॅलिलीओने सतराव्या शतकात जेब्हा दूरदर्शक 
उपकरणाचा शोध लावून त्याच्या साहाय्याने चंद्राचे 
निरीक्षण केले, तेध्हा त्याला तेथेही पवंतराश्ी, 
ज्यालामुखीची शांत झालेली तोंडे दिसली. यावरून 
चंद्र पण परिवतंनाच्या फेऱ्यामधून सुटला नाही, 
असे त्याला कळून चुकले. आधूनिक विज्ञानात 
जेव्हा प्रगती झाली व त्यामध्ये प्रभावी दूरदर्शक, 
आकाशयाने, उपग्रह योजना इ. निरीक्षण करण्यास 
उपयुक्‍त अशी साधने उपलब्ध झाली, तेव्हा चंद्राचे 
व त्यानंतर सुर्यमालिकेमधील मंगळ, शुक्र, गुरूया 
ग्रहांचेच नव्हे, सर एकामागून एक अशा सर्वे 
वस्तुमात्रांचे सुक्म व तपशीलवार असे निरीक्षण 
मनुष्यास करता येऊ लागले. 

विज्ञानविद्वात घडून येणाऱ्या परिवतंनामध्ये 
ढोबळमानाने दोन मुख्य प्रकार आहेत, असे आढळते. 
एका प्रकारामध्ये ( उदा , पृथ्वीची सूर्याभोवती 
होणारी परिभ्रमण गती किवा अणूमधील इटेक्ट्रॉ- 
नांची अणुकेंद्राभोवती होणारी गती ), वस्तूच्या 
अवस्थेत फरक पडतो, पण तिच्या स्वरूपात बदल 
होत नाही. पृथ्वीच्या अवकाशातील स्थानात बदल 
होतो, तिच्या वेगदिशेत पण फरक पडतो; पण 
पण पृथ्वीच्या मूळ स्वरूपात बदल होत नाही. 
अश्ना प्रकारच्या अखंडित गतीला आदी नसतो 
किवा अंत पण नसतो; कारण गतिमार्गावरील 
कोणत्याही बिंदूला संदर्भ कल्पून त्यापासुनची अंतरे 
निदेशित करता.येतात. याच रीतीने कालखंडातल्या 

न. भा, ४ 


२५ 


कोणत्याही बिंदुला आरंभ बिंदू समजून त्यापासून 
कालगणना करता येते. विज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून 
पाहिळे असता अद्या प्रकारच्या गतीमध्ये भत व 
भविष्य यांमधील फरक मामुली स्वरूपाचा असतो. 
पृथ्वीच्या गतीचे गणितीय वर्णन करणारे सुत्र 
कालाकरिता सम मित असते म्हणजे क्ण किवा धन 
कालराशीकरिता हे सूत्र सारखेच साथे असते. 
गणितीय परिभाषेत कण चिन्हाची कालराशी भूत- 
कालाचे तर धनचिन्हाची कालराझी भविष्याचे 
निर्देशन करते असा संकेत वापरला जातो. या सवं 
प्रक्रियांमध्ये वस्तुचे स्वरूप अबाधित राहत असल्या- 
भुळे भूत व भविष्य यांमध्ये फरक करण्याकरित्या 
विज्ञानाजवळ काहीच निकष राहत नाही. या 
प्रक्रियेत उत्पत्ती, जरा व विनाश या संज्ञा संदभहीन 
होतात. भ्रमणकक्षेच्या अमुक एक बिंदूवर पृथ्वीची 
उत्पत्ती झाली या म्हणण्याला पण काही अथं 
असत नाही. 


विश्वातील सर्वे घटना याच प्रकारच्या नसतात, 
हे पण या संदर्भात लक्षात घेण्याजोगते आहे. बीजाचा 
कालानुसार झाडात होणारा विकास किवा अवकाज्यात 
सुर्यापासून प्रकाश ऊर्जेचे होणारे उत्सजंन या दोन्ही 
क्रिया वरील प्रकारच्या नाहीत. झाडाची मूलभूत 
अवस्था बीज दाखविते, तर वाढ झालेले झाड ही 
त्याचीच पुणे अवस्था असते. निरीक्षणाने भूत व 
भविष्य यांमधील फरक त्यामुळे जाणून घेता येतो, 
काल जसा प्रगत पावतो, तसे एका अंतिम अवस्थे- 
पयंत हे झाड सारखी वाटचाल करीत असते. त्याचे 
हे अंतिम उद्दिष्ट काय असा प्रश्‍न विचारल्यास, 
विनाश असेच त्याकरिता उत्तर मिळू शकते. या 
प्रकारच्या विक्रियांना काल अव्युत्क्रमी असे म्हणतात. 
प्रकाशाचे सुय ज्या रीतीने उत्सजेन करतो, ती 
क्रियासुद्धा याच प्रकारची आहे. सुर्याच्या अंतरंगात 
ज्या विक्रिया होत असतात, त्यामुळे त्यामधील 
द्रव्यमानाचे प्रकाश ऊर्जेत सतत रूपांतर होत असते. 
ही प्रकाश ऊर्जा अवकाशात सूर्यापासुन दूर अश्ली 
सारखी व सतत प्रगत होत असते. अशा प्रकारे सूर्य 
दर सेकंदास अंदाजे ४० लाख टन द्रव्यमानाचे 
प्रकाश ऊर्जेत रूपांतर करीत असतो, असे गणा 
करण्यात आले आहे 


२६ 


अवकाशातील सवे निरीक्षणांचा संकलित दृष्ट्या 
विचार करता असे कळते की, सुयंमालिका ही 
भनादिकालापासून अस्तित्वात आहे असे नाही. 
तिलाही आदी होता. सुमारे ५ अब्ज वर्षांपूर्वी एक 
मोठा स्फोट किवा आघात होऊन ही मालिका 
निर्माण झाली, अशी प्रचलित मीमांसा आहे. ही 
विक्रिया यदृच्छेते झाली नाही असे अनुमान करण्यास 
जागा असली, तरी ती का घडून आली याचे उत्तर 
मिळत नाही. प्रचलित भौतिकोमधोल सुसंगत ज्ञान 
परिपूर्ण नाही, असाच निष्कषे याबाबतीत मान्य 
करावा लागतो, स्फोटाच्या वेळी झालेल्या विक्षो- 
भाच्या जन्मखुणा अजूनसुद्धा काही ग्रहांच्या पृष्ठ- 
तलावर दिसुन येतात. मंगळ व शुक्र या ग्रहांवरचे 
पवंत एकेकाळी जागृत असणारे असे ज्वालामुखी 
होते. गुरू या ग्रहाला आयो नावाचा उपग्रह आहे, 
ल्यावर आजही जागृत ज्वालामुखी दिसतात. गुरू- 
वरील वातावरण संपूर्णपणे शांत नाही. त्यामध्ये 
चक्री वादळे होतात. या वादळांचा व्याप एवढा 
मोठा असतो को, त्यांमध्ये पृथ्वीएवढे ३-४ ग्रह 
सहज सामावू शकतील, ज्याला मानवाने शाश्‍वततेचे 
प्रतीक म्हणून मातले तो सूयसुद्धा अजरामर नाही. 
शास्त्रज्ञांच्या मते काही (५ ते ७) हजार दशलक्ष 
वर्षांनंतर त्याचे अचातक एका रक्तवर्णी विराट 
तार्‍्यात प्रथम रूपांतर होईल. विझावयाच्या आधी 
ज्याप्रमाणे दिव्याची ज्योत शेवटी एकदम मोठी होते, 
तश्ातलाच -हा प्रकार म्हणावयाचा. कारण या 
अवस्थेनंतर लागलीच सूर्याचे आकुंचन होऊन तो 
कोलमडून जाईल व त्याचे निष्प्रभ ताऱ्यामध्ये रूपां- 
तर होईल, या सर्वे घडामोडीत पृथ्वी व इतर ग्रहांचा 
बहुश: संपूर्ण नाश होईल. हे भाकित म्हणजे मीमांसा- 
विदांची एक निव्वळ कल्पना आहे, असे नाही. 
इ. स. पूर्वी सहा हजार वर्षे (अंदाजे) मानवाने 
सूरयमाळेपासुत खूप दुर अद्ला एका ताऱ्याचे 
भाकाशात झालेले या प्रकारचे संक्रमण प्रत्यक्ष 
पाहिले, हा आविष्कार इतका भव्य, दिव्य व अद्भूत 
होता को, त्याने हा अनुभव मातीच्या पातळ विटेवर 
कोरून ठेवला, या आविष्काराच्या असामान्यतेचा 
धक्का इतका प्रभावी होता की, त्याला लिखित 
लिपीची कल्पना त्याचवेळी उस्फूतपणे सुचली 
असावी, असे अनुमान एका शास्त्रज्ञाने केले आहे, 


नवभारत 


नोव्हेबर, १९८१ 


ही वीट आज उपलब्ध माहे व तीवरील विशिष्ट 
चित्रल्िपीच्या स्वरूपात कोरून ठेवलेल्या संदेशांचा 
अर्थ लावण्यात पण यश मिळाले आहे. ज्या तार्‍्याने 
विराट स्वरूप धारण करून पृथ्वीवर अनेक सूर्यांच्या' 
एवढ्या प्रकाशाचा आविष्कार दाखविला, तो काही 
काळानंतर संकुचित व निष्प्रभ बनला. सध्याच्या 
त्याच्या या स्वरूपात आपण आजही त्याचे दशंन 
घेऊ शकतो. जेव्हा जीणे तारे आकुंचन पावून 
शेवटी निष्प्रभ होतात, तेव्हा त्यांपासून काही 
परिस्थितीत कृष्ण विवर निर्माण होते. कृष्ण विवरा” 
मध्ये उच्च घनतेचे द्रव्य असते व त्याची गृरुत्वा- 
कषंणी प्रेरणा इतकी जबरदस्त व प्रचंड असते की, 
यदृच्छेने त्याच्या जवळ येणाऱ्या सवे धस्तुमात्राचा 
हे. विवर स्वाहाकार करते. त्याकडे फेकली जाणारी 
प्रकाशऊर्जा अथवा प्रारण त्यामध्येच बंदिस्त होऊन 
राहते. अवकाशात पसरलेल्या सबवे विश्‍वाची 
सुरुवात एका प्रचंड स्फोटाने झाली याचा उल्लेख 
वर आला आहेच. या जन्मक्षणापासुन हे विश्व 
सारखे सवे दिश्यांत प्रसरण पावते आहे, त्याचा 
आकार सारखा वाढतो भाहे, असा पुरावा अनेक 
प्रयोगांद्वारे मिळतो. या प्रसरणक्रियेचे तितक्‍याच 
अचानकपणे परत आकुंचन प्रक्रियेत रूपांतर होणार 
नाही, याबद्दल कोणीही खात्री देऊ शकत नाही. 
स्थूल जडसृष्टीमध्ये शाइवती कल्लाचीच नाही. 
तीमध्ये सवंत्र परिवतंन होत असते, असा भनृभव 
आल्यानंतर मानवाने विचार करावयास सुरुवात 
केली कौ, स्थूल द्रव्याचे जे अंतिम घटक अणू व रेणू 
त्यांना तरी शाइवत स्वरूप आहे की नाही? कालाच्या 
ओघात शहरे उध्वस्त होतात, इमारती कोसळून 
नाश पावतात; पण या सर्वांचे मातीत रूपांतर होते 
आणि मातीला शाइवत स्वरूप असते; कारण तिचे 
यापुढे विघटन होत नाही. या न्यायाने सर्व स्थ्‌ल 
द्रव्यांचे अंतिम घटक जे रेणू व अणू त्यांना शाइवत, 
अविनाशी असे स्वरूप असावे, असे वाटणे साहजिकच 
आहे. यांपैकी रेणूंना श्ाइवत स्वरूप नाही, कारण ते 
परस्परांबरोबर विक्रिया करून निरनिराळी संयगे 
बनवितात ही गोष्ट रसायनशास्त्राचा प्राथमिक 
अभ्पास करतानाच मतृष्याच्या लक्षात आली. 
अणूंना स्थायी असे स्वरूप आहे ही कल्पना मात्र 
बर्‍याच काळपयंत प्रचलित होती. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 


विक्षानातील न*वरवाद 


न्यूट्रॉन व फोटॉन या मूळ कणांच्या शोधानंतर ही 
कल्पनापण बरोबर नाही याची प्रचिती आली. 
अणूमध्ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन हे घटककण 
असून ते काही परिस्थितीत फोटॉनचे उत्सजंन 
करतात. यावंरून फोटॉन या प्रकाशकणाला मूळ 
कण म्हणून समजण्याचा प्रघात आहे. सतारीसारख्या 
उपकरणाची तार छेडली असता (म्हणजे तिला 
ऊर्जा पुरविली असता) तिच्यातून ६्वनितरंग प्रक्षेपित 
होतात; पण ध्वनितरंग तारेचे घटक नसतात. अणू 
व फोटॉन यांमधील संबंध अश्याच प्रकारचा आहे. 
त्यामुळे फोटॉनचे स्वरूप शाइवत प्रकारचे नाही, 
हे लक्षात येते. उरलेल्या मूलकणांस जर एकमेकां- 
पासून दूर ठेवता माले असते, तर त्यांचे स्वरूप 
कोणत्या प्रकारचे आहे, याचा प्रयोगांद्वारे निणय 
करता आला असता; पण या मूलकणांना एकमेकां- 
पासून दूर ठेवता येत नाही. ते एकमेकांजवळ येऊन 
सतत परस्परक्रिया करीतच असतात. अक्षा प्रक्रियेत 
काही वेळा नवे कण निर्माण होतात, तर काही वेळा 
अस्तित्वात असलेल्या कणाचे विघटन होते, विच्छेदन 
होते. न्यूट्रॉन हा मूलकण मुक्‍त अवस्थेत किरणो- 
त्सर्गी आहे असे कळते; कारण त्याचे उत्स्फूर्तपणे 
विघटन होताना आढळते. उरलेला प्रोटॉन हा 
शाश्वत स्वरूपाचा आहे असे आतापर्यंत समजले 
जात होते; पण अलिकडील काही प्रयोग व मीमांसा 
यांनुसार तो तसा नसण्याचा दाट संभव निर्माण 
झाला आहे. 

याप्रमाणे स्थूल व सुक्ष्म स्तरांवरील कोणत्याही 
वस्तूला किवा वस्तुच्या घटकाला शाइवत स्वरूप 
नाही, असे कळते. या सवे परिवतंनांमध्ये काही 
स्थिर नियमांचे पालन होते. काही सिद्धांत सार्थ 
राहतात असे दिसते. काही सममितीच्या तत्त्वाचा 
पण यामध्ये शोध लागतो. प्रकाशाचा वेग कोण- 
त्याही समदिक माध्यमात सवे दिशेत एकाच 
मूल्याचा असतो. हा निष्कर्ष सममितीतत्त्वाच्या 
प्राथमिक स्वरुपाच्या उपयोजनाचे एक उदाहरण 
म्हणून देता येते. रूढ यामिकीमधील रेषीय प्रवेग 
अक्षय्य राहतो, त्याचा नाश होत नाही हा सिद्धांत 
व यासारखे आणखी दुसरे अक्षय्यता सिद्धांत सम- 
मिती तत्त्वाचा उपयोग करून मिळविता येतात. 
जड वस्तूच्या वतंणुकीचे वर्णन करण्याकरिता 


अनुक्रमणिका 


२७ 


अवद्य असलेल्या काही राशी अक्षय्य राहतात, 
असे कळते. उदाहरणाथे मूलकणांच्या विक्रियेत 
विद्युतभार अक्षय्य राहतो, तर काही विक्रियांत 
समता अक्षय्य राहते. आणविय स्तरावरील 
कणाच्या गुणधर्माचे अथवा वतंणुकीचे निर्देशन कर- 
ण्याकरिता द्रव्यमान विद्युतभार परिवहन याप्रमाणे 
समता ही राशी पण गृहीत धरावी लागते. द्रव्यमान 
किंवा विद्युतभाराने निर्देशित केलेले गुणधम सरळ 
प्रयोगाद्वारे मोजता येतात व त्यांना भोतिकीय अर्थ 
पण देता येतो. तशी परिस्थिती समतेच्या बाबतीत 
असत नाही. कणाच्या सममितीचे निदेशन समता 
करते, असे स्थूलमानाने म्हणता येते, तिचे मल्य 
निरनिराळ्या कणांकरिता भिन्न असू शकते. कणा- 
मध्ये प्रक्रिया होऊन नव्या कणाची निर्मिती होते, 
तेव्हा त्यामध्ये द्रव्यमान, विद्युतुभार या राशी 
अक्षय्य राहतातच, पण काही अपवाद सोडता 
समतासुद्धा अक्षय्य राहते असे मानले, तर घडून 
येणाऱ्या प्रक्रियेचे. समाधानकारकपणे विशदीकरण 
करता येते, आणखी काही विक्रियांत विद्युतभार, 
समता व काल यांमध्ये सममिती राखली जाते, 
ऊण्मागतिकीमध्ये पण असा एक सिद्धांत सापडतो, 
या सिद्धांतास ऊर्जाअक्षय्यता सिद्धांत असे म्हणतात. 
या सिद्धांताप्रमाणे ऊर्जा अविनाशी आहे, तिचा 
नाश करता येत नाही किवा ती कोणी निर्माणही 
करू दकत नाही. ऊर्जेचे अनेक प्रकार आढळतात, 
त्यामुळे एका प्रकारच्या ऊर्जेचे दुसर्‍या प्रकारच्या 
ऊ्जंत रूपांतर मात्र अवश्य करता येते. हे रूपांतर 
करण्याकरिता मनुष्याने इंजिने निर्माण केली. बाष्प 
इंजिनाचे उदाहरण घेतले, तर त्यामध्ये कोळसा इंधन 
म्हणून वापरले जाते. कोळझामध्ये रासायनिक 
ऊर्जा असते. कोळसा जाळला असता ही ऊर्जा मुक्‍त 
होते. तिच्याद्वारे पाणी तापवून त्याची वाफ बनवून 
तीवर बाष्पइंजिन काये करिते, अज्ञा प्रकारे शेवटी 
त्यापासून यांत्रिक का्यशवती मिळवता येते, ज्याच्या 
जोरावर आगगाड्या एका ठिकाणाहून दुसर्‍या 
ठिकाणापर्यंत ओढीत नेता येतात. या सवे विक्रियांत 
ऊर्जेची अनेक रूपांतरे जरी झाली, तरी मूळ ऊर्जा- 
मूल्यात फरक पडत नाही, तो एक स्थिरांकच 
असतो, तो अक्षय्य असतो, असा विज्ञानाचा सिद्धांत 
आहे व त्याकरिता प्रयोगाने पुरावा मिळविता येतो, 


२८ 


विज्ञानामध्ये असे दुसरे अनेक स्थिरांक आहेत. 
स्थिरांक म्हटला म्हणजे त्याला ज्ाइवत स्वरूप 
असले पाहिजे हा अथं त्यामध्ये अभिप्रेत असतो. 
याच प्रकारचे दुसरे काही मूलभूत स्थिरांक म्हणजे 
गुरुत्वाकषेण स्थिरांक, प्लीकस्थिरांक, प्रकाशवेग, 
इलेक्ट्रॉनीय विद्युत'मार स्थिरांक इत्यादी हे 
होत. आता येथे प्रश्‍न असा उद्‌भवतो को, हे 
सवं स्थिरांक खरोखरीच तसे आहेत किवा त्यांना 
स्थान व काल यांच्या मर्यादा आहेत ? या दोन 
शंकांविषयी थोडे तपक्लीलवार विवेचन केल्यास 
हा मुद्या स्पष्ट होईल. गुरुत्वाकर्षण या स्थिरांकाचे 
उदाहरण घेतल्यास पृथ्वीवरील कोणत्याही दोन 
जढ पदार्थांमधील आकर्षण या स्थिरांकाचा उपयोग 
करून गणन करता येते. पृथ्वीच्या बाहेर अवकाशात 
सूर्य व पृथ्वी यांमधील आकषंणाचे मूल्यमापन 
करण्याकरिता हाच स्थिरांक वापरला जातो. या 
स्थिरांकाचे मूल्य आपण राहत असलेल्या विश्वाच्या 
एका लहानश्या कोपऱ्यातल्या भागात मापन करून 
मिळवितो. येथील परिस्थिती विश्वातल्या सर्व 
परिस्थितीचे प्रतिनिधित्व करते, असे मानावयास 
प्रत्यक्ष पुरावा नाही. याउलट, येथील परिस्थिती 
इतर भागांतील परिस्थितींशी तुलना करता अत्यंत 
सोम्य व सामान्य अशी आहे, असे आपणास माहीत 
भाहे. अवकाझ्यातल्या काही भागांत द्रव्यमानाची 
घनता खूपच जास्त आहे, तर काही ठिकाणी अस- 
णारे तापमान अति-उच्च आहे. काही ठिकाणी 
सामान्य द्रव्य आहे, तर काहो प्रतिद्रव्य असावे असे 
अनुमान केले आहे. विद्युतभाराचे धन व करण असे 
परस्परविरोधी दोन प्रकार निसर्गात सापडतात. 
विरुद्ध जातीच्या विद्युतभारांमध्ये जेव्हा परस्पर- 
क्रिया होते, तेव्हा ते एकमेकांचा नाह करू झुकतात. 
क्ण विद्युतभाराला (इलेक्ट्रॉनवर क्रण विद्युतभार 
असतो ) जर विद्युतभाराचे सामान्य रूप मानले, 
तर धन विद्युतभार त्याचे प्रतिरूप आहे असे म्हणता 
येते. द्रव्यमानाला सुद्धा द्रव्य व प्रतिद्रव्य अश्ी दोन 
परस्पर विरोधी रूपे आहेत असे मानले जाते. द्रव्य 
व प्रतिद्रव्य हे जेव्हा परस्परक्रिया करून एकमेकांचा 
नाश करतात, तेव्हा जडद्रव्याचे प्रारण ऊर्जेत रूपांतर 
होते. ही क्रिया व्युतक्रमी स्वरूपाची आहे. म्हणजे 
काही परिस्थितीत प्रारण ऊर्जेचे जड द्रव्यात पण 


नवभारत 


नोव्हेंबर, १९८१ 


रूपांतर होऊ शकते. अश्या वेळी एकाच मूल्याचे 
द्रव्य व प्रतिद्रव्य निर्माण होते, अशी प्रचलित 
मीमांसा आहे; ज्याप्रमाणे पृथ्वीवरील स्थूल घटनां- 
करिता यथार्थ ठरणारे न्यूटनचे सिद्धांत अवकाशा- 
तील परिस्थितीचे अचूकपणे निदेशन करू झुकत 
नाहीत. पृथ्वीवरील सुक्ष्मस्तरावरील आणविय 
घटना विशद करण्याकरिता ते असफल व असमथे 
ठरतात. याच त्यायाने कृष्ण विवराच्या अंतगंत 
भागात गुरुत्वाकषेण स्थिरांकाचे मूल्य खरोखर 
काय असेल, याविषयी खात्रीपूर्वक विधान करणे हे 
बरोबर ठरणार नाही. दुसरा मृहा असा कौ, भआापण 
या विठववाचे काही मर्यादित कालखंडापुरतेच (अंदाजे 
५००-१००० वर्षे ) निरीक्षण करीत आलो आहोत. 
त्यामुळेही कदाचित हे स्थिरांक आपणास तसे भासत 
असतील. हे स्थिरांक कालानुसार बदलत आहेत असे 
मानले, तरी वरील मर्यादित कालखंडात त्यामध्ये पडत 
असलेला फरक जर सुक्ष्म असेल व तो आपण वापरीत 
असलेल्या उपकरणांच्या संवेदनक्षमतेच्या शक्‍ती- 
बाहेरचा असेल, तर तो फरक आपणास प्रयोगाने 
मिळणार नाही. परत परत मापन करूनसुद्धा स्थिरांक- 
मूल्य व्थिर आहे याच निष्कर्षावर आपण येऊ. असा 
सुक्ष्म फरक मापण्याकरिता एक तर कालावधी तरी 
जास्त मोठा घेतला पाहिजे किवा आपल्या मापन उप- 
करणाची संशोधनक्षमता तरी वाढविली पाहिजे. 
जसा काल लोटतो, तसा नव्या नव्या संशोधनामुळे 
उपकरणयोजना जास्त अचूक व संवेदनक्षम होत 
जातात, असा सामान्य अनुभव आहे. त्यामुळे 
हा फरक जर असला, तर तो लक्षात येण्याची 
संभाव्यता कालाप्रमाणे वाढत जाईल, असे म्हणता 
येते. हा मुद्दा स्पष्ट करण्याकरिता आणखी एक 
उदाहरण घेऊ या. पृथ्वीची भ्रमणकक्षा वक्र आहे 
है सर्वांना माहीत आहे. या भ्रमणकक्षेचा १९ किलो- 
मीटर लांबीचा एवढा तुकडा घेतला, तर तद्नुरूप 
सरळ रेषेपासून या मार्गाचे होणारे चलन ३ मिली- 
मीटरपेक्षा जास्त असत नाही. आपण वापरीत अस- 
छेली उपकरणे हा एवढा सुक््म फरक अचूकपणे 
माप शकतील को नाही, हा प्रश्‍न त्यामुळे येथे उद- 
भवतो. या सर्वे गोष्टी विचारात घेऊन भौतिकी- 
मधील प्रचलित स्थिरांकात काही काळानंतर फरक 
सापडणं अशक्य नाही, असे जे मत प्रदशित केले 


विज्ञानातील नश्वरवाद 


जाते त्यामागील रहस्य लक्षात येते. वरील विवेचना- 
वरून स्थिरांकांच्या स्वरूपात जी शाश्‍वत भोतिकी 
सत्ये म्हणून गृहीत धरली आहेत, ती तश्ी अस- 
तीलच, याबद्दल प्रत्यक्ष व निश्‍चित पुरावा असा पण 
उपलब्ध नाही हे लक्षात येते. 

वरील विवेचनात विश्‍वातील सर्व भौतिकी घटनां- 
करिता कालसंदर्भ एकच आहे असे जरी नाही, तरी 
त्याकरिता कालप्रवाह एकाच दिशेत वाहत असतो 
हे गृहीत अभिप्रेत आहे. त्यामुळे काल अव्यृत्क्रमी 
घटनांकरिता कालगतीचा दिशाबाण हा नेहमीच 
अंतिम अवस्थेचे निदेशन करतो. सामान्य द्रव्याच्या 
सृष्टीकरिता जी कालगति-दिश्या दिसते, अनुभवास 
येते तीच दिशा प्रतिद्रव्य सृष्टीकरिता असते कौ 
नाही, हे निश्‍चित व्हावयाचे आहे. विश्वाची सुरु- 
वात ज्या स्फोटामुळे झाली त्या वेळी द्रव्य व 
प्रतिद्रव्य यांचे दोन अलग विभाग एकाच वेळी 
निर्माण झाले, असे अनुमान करण्यात आले आहे. 
द्रव्य व प्रतिद्रव्य एकत्र कधीच राहू शकत 
नाहोत. कारण त्यांच्यामध्ये एकमेकांचा संपुर्णपणे 
नाश करण्याचे सामथ्ये असते. या दोन विभागांमध्ये 
कालगति-दिशा एकमेकींच्या विरुद्ध असण्याची 
शक्‍मता आहे, हे अनुमान जर खरे असेल तर या 
प्रत्येक विभागात इतिहास घडत आहे, पण एक- 
मेकांच्या विरुद्ध दिशेत असा अंदाज करता येतो. 
पृथ्वीवरच्या प्रयोगशाळेत काही परिस्थितीत प्रति- 
मूलकणाची निर्मिती करता येते. प्रतिमूलकण हा 
कदाचित तात्पुरता उलट्या कालदिशेत मार्गक्रमण 
करणारा मूलकणच असु शकेळ, असा एक विचार 
प्रसिद्ध भौतिकीशास्त्रज्ञ फाइनमन यांनी पुढे मांडला 
आहे. हे जर खरे असेल, तर कालगति-दिह्या व 


२९ 


मानवाची संवेदनक्षमता अथवा जाणोव व प्रज्ञा 
यांमध्ये काय संबंध असावा, हा विचार करावयास 
लावणारा प्रश्‍न पुढे येतो. 


1. 


या विश्वात जे जे अशाइवत आहे किंवा जे 
शाइवत आहे, याबद्दल नि:संदिग्ध असा पुरावा नाही. 
अश्या सवे गोष्टींना जर बाजूस करावयाचे ठरविले, 
तर शिल्लक काय राहते, हे पाहण्याजोगे आहे. 
जीवनात शाश्‍वती नाही; संबंध जैव सृष्टी अश्ञाइवत 
आहे हे आपणास स्पष्टपणे दिसतेच. पृथ्वीवरील 
जड सृष्टीमध्ये सतत परिवतंन होत असते. अव- 
काशातील ग्रह, तारे हे पण शाश्‍वत नाहीत, 
कारण त्यांच्यातही बदल होत असतातच. विश्वातील 
सवं वस्तुमात्र द्रव्य व ऊर्जा या मूल घटकांपासून 
निर्माण झाले असे मानले जाते, पण त्यांना शाइ१वत 
स्वरूप नाही. यापेक्षा आणखो सुक्ष्म स्तरावरील 
अणू, रेणू तर त्याहून आणखी सुक्ष्म असे मूलकण 
यांपैको कोणताही घटक शाइवत नाही. या सर्वे 
घडामोडींचे अचूक निर्देशन करणारे, विदववातील 
विविध घटनांमागील तत्त्वाचे वणंन करणारे; 
आपल्या सभोवताली दिसणाऱ्या विक्रियांमधील 
संबंध स्पष्ट करणांरे, असे विदवव्पापी वैज्ञानिक 
सिद्धांत ते तरी शाश्‍वत आहेत का ? याबद्दलसुद्धा 
काही खात्री देता येत नाही. आतापर्यंतच्या तात्त्विक 
मीमांसेचा इतिहास पाहता, त्यामध्ये सतत परिवतंन 
होत जाणार हेच जास्त संभवनीय दिसते. त्यामुळे 
मानवाजवळ शेवटी शिल्लक राहते ते फक्त शून्यत्व. 
संपूर्ण शून्यत्व आणि परिवतंन हे अटळ आहे हा 
सिद्धांत, एवढ्याच दोन गोष्टी शाश्‍वत आहेत; 
असा निष्कषे काढता येतो. 


: उपरा ” : नवे निळे क्षितिज 


रा. ग, जाधव 


मराठी साहित्यातील सामाजिक जाणिवांच्या 
विकासाचा एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे श्री, लक्ष्मण 
माने यांचे ' उपरा ' हे आत्मकथन होय. या 
: मुक्‍्कामा'वर दलित साहित्याच्या चळवळीने जी 
वाटचाल केली आहे, तिचेही महत्त्व लक्षात येते. 
दया पवारांच्या ' बलुतं'ने जी वाट मोठ्या निभंय- 
पणे आणि प्रांजळपणे पहिल्यांदा चोखाळली, त्या 
वाटेनेच लक्ष्मण माने गेलेले आहेत. आपण जे जीवन 
एकदा जगलो, ते पुन्हा लेखनरूपाने जगण्याचा 
प्रयत्त “ उपरा ' मध्ये माने यांनी केला. भारत 
स्वतंत्र होणाऱ्या आगेमाने जन्मास आलेल्या क॑काडी 
समाजातील या तरुणाने अनेक धोके पतकरून 
झापली जीवनकहाणी “* उपरा'मध्ये सांगितली आहे. 
या आत्मकथनाचे प्रयोजन सामाजिक परिवतंनाची 
जाण' निर्माण करणे, हे आहे. विशेषतः माने 
म्हणतात त्याप्रमाणे, “ पिढ्यान्‌ पिढ्या बिर्‍हाड 
पाठीवर घेऊन गाढवाचं जिणं जगणाऱ्या मंडळींच्या 
वेदना, हे पुस्तक वाचून, समाज समजावून घेऊ 
शकला तरी खूप झालं! ” असा एक सामाजिक 
दृष्टिकोन या कहाणीमागे आहे. लेखकाचा हा हेतू 
समाजमनस्क वाचकांच्या बाबतीत तरी सफल 
होईल, यात शंका नाही. कैकाडी समाज आणि 
त्याला उपऱ्याचे जिणे जगावयास लावणारा पारं 
परिक' समाज यांच्यात इष्ट ते मानसिक-सामा- 
जिक परिवतंन घडावयास अनेक दिशांनी सामूहिक 
व संघटित प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. साहित्याने 
अश्या परिवतंनाची मनोभूमिका तयार होण्यास 
मदत होते. ' उपरा * हे पुस्तक या दृष्टीनेही प्रेरक 
ठरेल. 


1 उपरा- लक्ष्मण माने; ग्रंथाली प्रकाशन; मुंबई ४०००२४; १ ९८७; 


१८ रुपये, 


एक साहित्यकृती म्हणून भापली जीवनकहाणी 
रूपास आणावी, असे प्रकट उद्दिष्ट मात्र लेखकाने 
बाळगले नव्हते. आपल्या कहाणीच्या छोट्या प्रास्ता- 
विकात माने यांनी ही गोष्ट स्पष्ट केली माहे. सम- 
विचारी सामाजिक काययेकर्त्यांच्या चर्चतुन आपले 
भनुभव अधूनमधून हा लेखक सांगत असे. हे अनभव 
अपूर्व आणि अथंपूर्ण असल्याने ते लेखनरूपाने प्रकट 
करावेत, असा मित्रांचा आग्रह होता. यातूनच 
“ उपरा * लिहिण्यास लेखक प्रवृत्त झाला. 


पण शब्दब्रह्म अमोघ आणि अगम्य आहे. शब्दांच्या 
परिसस्पर्शाने अनुभवांचे केवळ सोनेच होते असे नाही, 


तर त्यातुन सोन्यासारखे नवे अनुभवच निर्माण 
होतात. वाचकांच्याच नव्हे 


हे, तर खुद्द लेखकाच्याही 
दृष्टीने € उपरा? हा एक सोन्यासारखा अनभव 
ठरावा ! जीवनातील सत्य किवा वास्तव केवळ 
अनावृत्त करण्याचेच काम शब्द करतात असे नव्हे; 
तर सत्य किवा वास्तव यांचा जन्मच मळी झब्दांच्या 
किमयेने होत असतो, असेही पुष्कळदा मला जाणवते 

जगणे मोलाचे आहेच; पण त्या मोलाची मोलिकता 
प्रत्ययास आणून देणारी झशब्दांसारखी दुसरी शक्‍ती 
नाही. नसावी ! शब्दांनी उपेक्षित असलेले सगळे 
काही शून्यवतूच राहते. कैकाडी समाजासारखा 
दलित समूह हा आजवर या शब्दब्रह्मानेच उपेक्षित 
राखला होता. शब्दांनी उपेक्षा केली की 
हाची सांस्कृतिक उपेक्षाही ठरलेलीच 

दृष्टीने संस्कृती म्हणजे शब्दच ! लक्ष्मण माने यांनी 
स्वतःला आणि स्वत:च्या कैकाडी समाजाला आजवर 
नाकारलेला शब्द पहिल्यांदा बहाल केला. त्यामुळेच 
“उपरा'ने त्या दोहोंच्या अस्तित्वाची जाणीव सर्वांना 


त्यात समू- 
असते. एका 


पृ. १६६; किमत 


: उपरा ! ! नवे निळे क्षितिज 


करून दिली, त्या दोहोंना वास्तवता दिली आणि 
संत्यताही |! वेगळी बोलीभाषा वापरून गावकुसा- 
बाहेर जगणाऱ्या या समाजाला मराठी भाषेतून 
बोलके करून त्याचे अथंशून्य व म्हणूनच अर्थपूर्ण 
असे अस्तित्व मराठी भाषिकांना प्रभावीपणे जाणवून 
द्लि. 

* उपरा'मधून लेखकाच्या समाजशील, सुजाण, 
सुसंस्कारसंपत्न पण स्वतःशी अहोरात्र अंतःसंघषं 
करणाऱ्या अग्निशिखेसारख्य़ा व्यक्तिमत्त्वाचा सतत 
प्रत्यय येतो. आणि ही दुःखकहाणी सांगणारा हा 
लेखक हा विजिगीषू वृत्तीचा आहे, हेही जाणवते, 
 बळुतं' वाचताना कुरुक्षेत्रावरील हताश अर्जुनाची 
भाठवण होते; तर ' उपरा ' वाचनाना भूमीने 
गिळलेले रथचक्र उद्धरणारा कर्ण डोळ्यासमोर 
येतो. “ उपरा'मागील सामाजिक प्रयोजन सफल 

: होईल की नाही, हे काळच ठरवील. पण या आत्म- 
चरित्राने एक अपूव दलित नायक मराठी साहि- 
त्याला निश्‍चितच दिला भाहे, असे मला वाटते. 

एकदा जगलेले जिणे लेखनरूपाने पुन्हा जगता 
येते काय; म्हणजे जसेच्या तसे ते पुन्हा जगता येते 
काय, असा एक अवखळ प्रश्‍न “ उपरा * वाचताना 
मनात येऊन जातो. या ठिकाणी मला प्रसिद्ध ब्रिटिश 
गुप्तहेर जेम्स बाँडवरील एका कादंबरीचे एक 
विलक्षण अथंपुर्ण नाव आठवते. जेम्स बांडचा जनक 
इअतत फ्लेमिंग याने त्या पुस्तकाला “ यू ओन्ली 
लिव्ह ट्वाइस ” असे नाव दिले 'आहे. एखाद्या 
दाझुण प्राणांतिक अनुभवातून किवा जीवनप्रसंगातून 
सुदैवाने बचावलेला माणूस नंतर जे जगतो, ते त्याचे 
जिणे म्हृणजे दुसऱ्यांदा लाभलेला जन्मच असतो. 
पहिले जिणे हे तेव्हा खर्‍या अर्थाने संपलेलेच असते. 
आपले एक मरण अनुभवून पुन्हा दुसरा जन्म 
झाल्याचा हा अनुभव असतो. लेखनख्पाने पुन्हा 
जगणे हा दया पवार, लक्ष्मण माने यांसारख्या 
दलित पिढीच्या प्रतिभावंतांचा जो भोगवटा आहे, 
तो प्रथमददंनी याच प्रकारातील वाटतो. 'बलुतं'चो 
सुरुवात आणि 'उपरा'चा शेवट यांत एका दारुण 
असह्य अवस्थेतून बाहैर पडण्याची धडपड दिसून 
येते. 'उपरा'च्या अखेरीस, “एका जीवघेण्या दुखण्या- 
तून पुन्हा उभं रहावं, तसा उभा राहाणार होतो -”" 
अशी. दुसर्‍यांदा जगण्याची आकांक्षा व्यक्‍त झाली 


३१ 


आहे. इथवर लेखनरूपाने लेखक जे पूर्वजीवन पुन्हा 
जगला, ते पुवेजीवन खरोखरच संपतें काय ? एक 
जीवघेणा आजार गेला व एक दुसरा जन्मच 
लाभला असे वाटते काय? 

“उपरा'मध्ये लक्ष्मण माने यांनी अगदी बालपणा- 
पासूनचे अगदी निवडक अनुभव वर्णने केले आहेत. 
हा पुनःप्रत्यय ना. सी. फडकेप्रणीत सुखद सृजन- 
शीलतेचाच केवळ निदर्शक नाही. त्यात आपल्या 
समाजाच्या उपरेपणाची बालपणी अज्ञात असलेली 
एक तीव्र बोचणीही आहे. अगतिकता, वैफल्य, 
चीड, संताप, न्यूनगंड, पराभूतता या सगळ्या 
गळचेपी करणाऱ्या मनोवृत्तींची तीब्रता त्या पुन:- 
प्रत्ययातुन जाणवते. आपल्या पशुवत्‌ जिण्याचा 
हा पुनःप्रत्यय शब्दरूपाने पुन्हा व्यक्त करून 
आपल्या जीवनाचे लाजिरवाणे स्वरूप प्रदशित 
करावे किवा नाही, असे मानसिक प्रश्‍नही या पुन:- 
प्रत्ययामागे लपलेले आहेत. लेखनरूपाने पुन्हा 
जगणे म्हणजे आपल्या जिण्याचा लाजिरवाणा अथ 
जाणून घेऊन जगणे ठरते. मग ही पृवंदु.खे 
व्यक्‍त तरी का करावयाची ? प्रत्यक्षात एकदा जे 
सोसले, तेच पुन्हा आठवून सोसण्याची गरज तरी 
काय ? त्यात पुन्हा घरादारातील आणि जमाती- 
तील निकटच्या माणसांची वागणूक, समाजातील 
इष्टानिष्ट संकेत व चालीरीती सांगून सर्वांचा रोष 
व प्रसंगी बहिष्कार पतकरण्याचा धोका तरी का 
स्वीकारावयाचा ? 

-आत्मचरित्रपर लेखन करणाऱ्या उपेक्षित वर्गा- 
तील प्रत्येक लेखकाला सतत भेडसावणारे हे प्रश्‍न 
महत्त्वाचे आहेत. जीवनाच्या सायंकाळी आत्मचरित्र 
लिहिणार्‍्यांची परंपरा हो, जीवनाच्या ऐन 
मध्यान्ही आत्मचरित्र लिहिणाऱ्या दलित लेख- 
कांच्या परंपरेहून अगदी वेगळी आहे. पहिल्या 
परंपरेत लेखनरूपाने पुन्हा जगण्याची एक आत्म- 
समथेक व साफल्यसूचक सुखदता आहे; तर 
दुसऱया परंपरेत लेखनरूपाने पुन्हा जगण्यातील अनेक 
धोके आहेत. आशयाच्या दृष्टीनेही, '* अजगराच्या 
विळख्यातून ' बाहेरं पडणे आणि ' पारंपरिक समा- 
जाच्या ऑक्टोपसच्प़ा विळख्य़ातुन बाहेर पडण्याची 
जीवघेणी धडपड करणे', असा या दोन परंपरांमध्ये 
फरक आहे. त्यामुळे दलितांच्या आत्मचरित्रात, खरे 


२३२ 


तर, जीवघेण्या भाजारातुन बाहेर पडल्याचा अनुभव न 
संपणारा ठरतो. म्हणूनच त्यांच्या लेखनरूपाने पुन्हा 
जगण्याचा अथं, दुसरा जन्म किंवा जगण्याची पुनरा- 
वृत्ती असा होत नसून त्याच त्या जगण्याचे न संप- 
णारे सातत्य अनुभवणे असाच होतो. आणि 
मग “* यू ओन्ली लिव्ह ट्वाइस * म्हणजे तुम्ही पुन्हा 
दुसर्‍यांदा जन्मता व जगता हे वचन दलित आत्म- 
कथनांना लागू पडत नाही. 'यू ओन्ली डाय ट्वाइस' 
म्हणजे आपल्या पशुवत्‌ पूर्वजिण्याचा लेखनरूपाने 
अथे लावून तुम्ही पुन्हा अर्थपूर्णतेने मरता, हेच 
दलित आत्मचरित्रांना अधिक सयुक्‍्तिकपणे लागू 
पडते. त्यामुळे काळाच्या दृष्टीने आपल्या जीवनाच्या 
विशिष्ट टप्प्यावर रेघ मारून तेथवरच्या आपल्या 
आत्मकहाण्या सांगणारी दलितांची आत्मचरित्रेही 
संपत नाहीत. ती संपलेली नाहीत हे कालदृष्ट्या 
जसे खरे असते, तसेच आत्मचरित्रकाराच्य़ा एकूण 
जोवनाच्या अर्थाविषयीही खरे ठरते. सामान्यतः 
बालपणीच सुरू होणारी ही आत्मचरित्रे जीवनाच्या 
मधल्या टप्प्यावर कुठेतरी थांबतात; पण हे थांबणे 
हा लेखनविषयक संकेताचा एक भाग असतो. 
एरवी ही आत्मचरित्रे एका अनादी अनंताच्या 
वाटेवरील धूसर घ्रुवताऱ्याकडे नजर खिळवून 
मध्येच कुठेतरी तिष्ठत उभी राहिलेली वाटतात, 
उपराच्या बाबतीतही हेच जाणवते. 

वयाच्या ऐन विश्ी-तिश्ीतील तरुण आत्मचरित्र- 
कार ही दलित-पीडित समाजाची मराठी समाजाला 
लाभलेली वैशिष्ट्यपूर्ण देणगी होय. ही आत्मचरित्रे 
दलित साहित्याने मराठी साहित्यावर चढविलेली 
मोलाची लेणी होत. तरुण मनाची जी सवंसाधारण 
ठेवण संभवते, तिचे ठळक ठसे दलित आत्मकथ- 
वर उमटलेले आहेत. सरळपणाने नि उमदेपणाने 
अनुभव घेणे व तश्याच क्रजृतेने त्यांचा अथ करणे 
तरुण मनाला आवडते. खोटेनाटे, छक्केपंजे या 
मनाला रुचत नाहीत. वयोमाने जगातील दंभ, 
मुखवटे, फसवणूक, दुटप्पीपणा, सत्यापलाप, 
विसंगती नि विकृती यांचे अनुभव घेऊन मनोवृत्तीत 
जो निबरपणा येतो, जो बधिरपणा निर्माण होतो, 
त्यांपासुन तरुण मने अलिप्त असतात. युवक 
संवेदनशीलता ही निलप, तीव्रोत्कट आणि वास्त- 
वाशी तडजोड करण्यास सतत विरोध करणारी 


नवभारत 


नोव्हेंबर, १९८१ 


असते. काही आदश, काही मूल्ये यांचा कडवे- 
पणाने पुरस्कार व समर्थन करण्यास ती तत्पर 
असते. काहीसा निरागस भोळसटपणाही तिच्यात 
असतो. वाढत्या आयुष्याबरोबर या सतेज, युयुत्सू 
आणि कज्‌ संवेदनशीलतेला बोथटपणा व बघिरपणा 
येत जातो. एक प्रकारची असहाय्यता जाणवते. 
जे उचित आहे, न्याय्य आहे, सुसंगत आहे; त्याची 
वास्तवातील अनुचिताशी, अन्याय्यतेशी, विसं- 
गतीशी सांगड घालण्याची अटळता उत्तर आायु- 
ष्यात जाणवू लागते. पण उत्तरसंवेदनशीलतेचे 
हे विकृत रूप तरुण मनाला कधीच पटत नाही. 
हे मन जी संवेदनशीलता जपत असते, तिच्यात 
तरल-उत्कट नि सरळ संगत सादप्रतिसादांचे च॑ तन्य- 
पुरणे सत्त्व असते. “ उपरा 'मधील आत्मकथन 
अश्याच तरुण संवेदनशीलतेने भारलेले आहे. गाढ- 
वाने गंज उपसली म्हणून तीव्र कळा लागेपर्यंत 
कान पिळणारी बाई या लेखकाने कौतुकास्पद 
ताटस्थ्याने कहाणीत आणली आहे. भाणि झाळेत 
जाण्याचा पहिलावहिला अनुभव निकोप विनो- 
दाची वृत्ती जपत वर्णन केलेला आहे. विऱ्हाडं 
निघण्याचा प्रसंग विलक्षण चित्रमयतेने. पण अत्यंत 
निल वृत्तीने हुबेहब उभा केलेला आहे. बाल- 
पणी प्रौढत्व नव्हे, तर युवकमनाचे निकोप 
ख्रिलाडूपणा जपण्याचे प्रत्यंतर यांसारख्या किती- 
तरी प्रसंगांतुत येत राहते. दगड्या रामोझ्याची 
दादागिरी ' गपचीप पाहणारे हे मन बालपणाला 
विकृत प्रौढता जडवीत नाही; पण याच मनाला 
गजरा क॑काडिनीचा अधःपात अस्वस्थ करतो. 
जातीने नि तिच्या मुलांनी तिला दिलेली शिक्षा 
योग्य की अयोग्य याचा निणंय करता येत नाही, 
बालपणीच्या गम्य नि अगम्य वाटणार्‍या सवच 
अनुभवांना दिलदार युवामनाने निलेपपणे साकार 
करणारे लेखकाचे मन उफाळून येऊ लागते, ते 
दुसऱ्या टप्प्यावर ! या टप्प्यावर लेखकाच्या जीव. 
नाने विद्यार्थीदशेचे वळण घेतलेले आहे. शाळा, 
महाविद्यालय नि स्वावलंबनाने शिक्षणाची वाट 
चोखाळण्यासाठी करावी लागणारी धडपड या 
टप्प्यावर दिसते. पहिल्या बालपणातील भ्रमंतीच्या 
जगात कंकाडी समाजाच्या जीवनदीलीचे अपूवे 
असे दर्शन घडते. कुटुंबातील सुखदुःखे, सण, उत्सव, 


। उपरा ! ! नवे निळे क्षितिज 


पुजाविधीचे कर्मकांड, लग्नकार्य, जातपंचायत 
यांसारख्या कैकाडी संस्कृतीच्या खास वैशिष्ट्यांचा 
त्यातून नेमका परिचय होतो. या सगळ्याच सांस्कृ- 
तिक रीतीभातींतून, पुढे संतत शंकेखोर बनलेले मन 
मात्र लेखकाने विलक्षण संयमाने . नियंत्रित केलेले 
आहे. पारंपरिक क॑काडी समाजाला समजावून 
घेण्यासाठी या पहिल्या भागाचा विशेष उपयोग 
आहे. | 
यानंतरचा दुसरा टप्पा शिक्षणाचा नि शेवटचा 
तिसरा विवाह करून स्वतःचे स्वतंत्र कुटुंबजीवन 
उभे करण्याचा ! या दोन्ही टप्प्यांवर * उपऱ्या ' 
मानलेल्या समाजाचा हा लेखक त्याच उपऱ्या समा- 
जात क्रमशः अधिकाधिक 'उपरा' ठरत जातो आणि 
कैकाडी समाजाबाहेरच्या केवळ हिंदूच नव्हे, तर 
मुसलमान समाजातही आपण उपरेच मानले जातो 
याचाही अनुभव त्यास येत जातो. म्हणूनच 
खरा झगडा स्वतःच्या जातीशी, जातीबाहेरील 
समाजाशी लेखकाच्या आयुष्यातील या दुसऱ्या- 
तिसऱ्या अवस्थांत सुरू होतो. प्रत्यक्षात हा क्षगडा 
काही व्यक्‍ती, काही संस्था, काही शासनयंत्रणा व 
काही परंपरांशी होत राहिला, तरी या बाह्य 
झगड्यातून निर्माण होत राहणारा लेखकाचा मान- 
सिक- वैचारिक झगडा महत्त्वाचा आहे. कारण या 
आतल्या कलहातच तरुण संवेदनशीलतेचे उसळते 
उग्र चैतन्य प्रत्ययास येते : “ हे देशाचं कारभार 
करणारं सरकार असतं कुठं ? मुंबई आणि दिल्लीत 
ना ? “ बाईची गरिबी हाटाव' घोषणा होती. आपण 
पालेमेंटवर एकाच वेळी बाँब टाकावा अन्‌ साली ही 
खरूज हटवून टाकावी ! “ -ही निर्वाणीच्या वफ- 
ल्याची विध्वंसक वाणी एखाद्या संतप्त तरुणाची 
-। अँग्नी यंग मॅनची ' -वाटावी अशीच आहे. पण 
त्यामागे एका युवामनाची केवढी तरी तगमग उभी 
माहे: 
५ राग, संताप आणि माणसांच्या जगातील स्वार्थी 
दयामायाशन्य, भावनाशन्य, माणुसकीहीन माणसं 
नावाच्या समहात आपण जगत आहोत, असं 
वाटत असे ...... अनेक प्रश्‍न समोर फेर धरीत 
आणि स्वप्नाळूपणे त्यांची उत्तरं शोधीत होतो 
पाप, पुण्य, पुनर्जन्मीचं फळ, नशीब साऱ्यांच्या 
आयांवर पांडरंग चढवावा असं वाट. पण रड- 
न. भा. ५ 


अनुक्रमणिका 


२३ 


कौच्या तळतळाटासारखं हात चोळण्यापलीकडं 

काहीच करू शकत नव्हतो. ” 

-- असे हे जगण्याचे प्रश्‍न व स्वप्नाळपणे त्यांची 
उत्तरे शोधण्याची धडपड ' उपरा'च्या उत्तरभागात 
अनेक प्रसंगांतुन दिसुन येते. हे प्रश्‍न केवळ एका 
कैकाडी समाजातील युवकाचे प्रश्‍न नाहीत, त्यात 
कैकाडी जातीचीच एकमात्र समस्या गुंतलेली नाही, 
याचीही जाणीव होते. इथे विद्यमान समाजातील 
एका स्वप्ताळू वृत्तीने माणसांकडे पाहणाऱ्या व 
जीवनमूल्यांचे भान जपणार्‍या यृवकमनाची 
जाणीव तीब्रतेने होत राहते. या युवक मनाला खरे 
तर कोणतीच जात नाही; माणुसकी हीच त्याची 
जात आहे व म्हणूनच त्याला एका जीवघेण्या 
उपरेपणाने दुसर्‍यांदा जगावे लागत आहे, असे वाटत 
राहते. 

पण जातीचे व मूल्यनिष्ठेचे असे दुहेरो उपरेपण 
अगदीच उपेक्षित राहत नाही. त्या दुहेरी उपरे- 
पणाच्या काळ्या मेघाला एक तेजस्वी प्रकाशाची 
किनारही लाभली आहे. लेखकाच्या आंतरजातीय 
विवाहाची समस्या, त्याच्या नव्या कौटुंबिक 
जिण्यातील अस्थिरता, नोकऱ्यांची शोधाशोध या 
बाबतीत माणुसकी लाभलेली माणसे त्याला भेटतात. 
अशा माणसांच्या सहवासातच सामाजिक जाणिवांचा 
प्रखर प्रत्यय त्याला येतो. एका लढाऊ कायेकर्त्याच्या 
जीवनदीलीची घडण त्याच्या व्यक्‍्तिमत्त्वास मिळ 
लागते. एवढेच नव्हे, तर त्याची जमातपंचायतही 
स्वत:चे कडक कायदे सैल करून त्याच्या पत्नीस 
जातीत प्रवेश देऊन पुन्हा एकदा त्यांचे लग्न पार 
पाडते. -- “' आता जो जातीचा ठिपका पुश्लीन 
म्हणत होतो, तो गडद झाला होता. मनातून उदास 
झालो होतो. ”/ -- हे जातिप्रकरण लेखकाच्या 
मूल्यसरणीत बसणारे नव्हते. पण तरीही ते त्यास 
टाळता आलेले नाही. “ जातीसाठी माती खावी! 
ही उक्ती एका वेगळ्या विपरीत अर्थाने इथे खरी 
ठरली. 

* उपरा'चे हे अंतरंग पाहिले, की पश्ुवत्‌ जिणे 
जगणार्‍या कैकाडी जातीबद्दल जेवढे काही समजा- 
वून घ्यावयाचे ते जसे लक्षात येते, तसेच या 
समाजाच्या बाहेरच्या सामाजिक वर्तुळाबाबतही 
खूप काही समजून घेता येते. केवळ फोटोच्या 


३४ 


आग्रहावरून भर मांडवात लग्न मोडून एकमेकांची 
डोकी फोडणारी तालेवार मराठा कुटुंबेही इथे 
दिसतात. गाव सोडताना पहाटे “ महार आडवा 
जाऊ नये म्हणून कैकाडी कुटुंबही दक्षता घेते ! 
शासकीय अधिकारी व कचेऱ्या, शिक्षणसंस्था, 
श्रीमंत व्यापारी यांत सवेत्रच नेतिक अधःपतन 
जाणवते. एक विकल, विकृत ग्रामीण-नागरी 
परिसर यात उभा राहतो. 


समतादी जीवनमूल्यांची व नैतिक निष्ठेची 
पडझड हा विषय नवा नाही. या विषयासंबंधीचे 
प्रसंगही अपूवे नाहीत. खरा झगडा समाजशील 
ध्येयवादी मने नि विकृत अधःपतित वास्तव यांच्या- 
तीलच आहे व तो काहीसा सावंत्रिक व सनातनही 
आहे. म्हणूनच “' उपरा'चा पूर्वभाग ही कंकाडी 
जातीची रास्त क॑फियत मांडणारा ठरतो व 
उत्तरभाग सगळ्याच सत्परवृत्त समाजशीलवानांची 
फिर्याद ठरतो. 

या दोन्ही भागांची शब्दकळाही वेगळी असुन 
त्यांतून लेवकाच्या बदलत गेलेल्या भाषेची ठळक- 
पणे प्रचीती येते. पूर्वभागात लेखकाने कैकाडी कुटं- 
बात वापरल्या जाणार्‍या क॑काडी भाषेतील अनेक 
वाक॒प्रचारांचा व म्हणींचा मराठी अथ देऊन उप- 
योग केलेला आहे. त्याचप्रमाणे बालपणीच्या या 
चित्रणात मराठी बोलीभाषेचा सर्रास उपयोग केलेला 
आहे. या शब्दकळेत आशयानुकूल सहजता आणि 
जिवंतपणा आहे. अधूनमधून अश्लील किवा ग्राम्य 
वाटणाऱ्या म्हणींचा व वाक्‌प्रचारांचा आणि शिव्यां- 
चाही आढळ होत असला, तरी अनुकूल अद्या पारवं- 


नवभारत 


नोव्हेंबर, १९८१ 


भूमीमुळे त्यातील नैर्सागक भपरिहायंता लक्षात 
येते. उत्तर भागातील शब्दकळा ही सामान्यतः 
सुशिक्षित मराठी माणसाची भाषा. या भागातील 
शैक्षणिक आणि नागरी वातावरणाझी हा 
भाषाबदल अनुरूपच ठरतो; पण या भागातही 
प्रसंगानुरूप अधूनमधून शिवीगाळ करणारी वचने वा 
वाक्‌प्रचार येतात. अशी स्थळे या भागातील एकूण 
वातावरणाशी काहीशी विसंगत ठरतात, शिवीगाळ 
करणारी भाषा, तीमागील भावनेचा तोब्रोत्कट 
भआाविष्कार असतो व तो काहीसा नसगिकही म्हणता 
पेईल. भावनेचे तत्काल विरेचन ( कॅथसिस ) करून 
मनावरचा ताण हृलका करण्याचे कार्य शिव्या 
निश्‍चितच करतात. एका अर्थाने त्या तीव्रोत्कट भाव- 
स्थितीची प्रतीकरूप अभिव्यक्‍तीही असतात. तरीही 
शिव्यांचा अवलंब हा एक प्रकारे मूळ भावनेच्या 
खऱ्याखुऱ्या अर्थाचे व अथंग्भतेचे भाषेला दिलेले 
आव्हान टाळणारा असतो. प्रतीकरूप आविष्कार 
म्हटले, तरीही शिव्य़ा या भावनेच्या अर्थाचा संको- 
चच करतात. भावनेचे सगळे पदर त्यातुन उलगडत 
नाहीत. शिव्या भाषिक सामर्थ्याच्या मर्यादाच 
दाखवणाऱ्या ठरतात. हे कितपत खरे आहे याचा 
विचार सगळ्याच संतप्त तरुण लेखकांनी करावा 
असे मला वाटते, 


सामाजिक व वैचारिक अश्या दुहेरी अर्थाने 
* उपऱ्या ' ठरलेल्या एका संवेदनशीलतेचा हा आत्मा- 
विष्कार मात्र विलक्षण परिणामकारक आहे, यात 
शंका नाही. दलित साहित्याचे एक नवे निळे क्षितिज 
त्याच्या रूपाने दिसू लागले आहे... .... 


र 


कुत संवताचे कोडे ! 


शरद्‌ पाटील 


प्रा. वा. वि. मिराशींनी ' विक्रम संवताची पृर्व- 
पीठिका ' या नवभारतमधील ( सप्टे. ८०) लेखात 
या आद्य भारतीय संवताचा कर्ता कोणीही सामंत- 
प्रथाक राजा नसुन मालव नावाचा एक गण होता 
असे सिद्ध केले आहे. हा गण इतर गणांप्रमाणे गुप्त 
सम्राटांचा अंकित झाला नाही आणि तो सामंत- 
प्रयाक राज्य झाल्यानंतरही त्याचे राजे मिहिर- 
कुलाचा पराभव करण्याइतके स्वतंत्र व समथं 
राहिले असा ते त्याचा गौरव करतात. 
कृतचे कोडे 

मालव संवताचे मूळ नाव कुत होते हा ऐति- 
हासिक उल्लेख मिराशींच्या निबंधाचा विषय आहे. 
कृतचा केला गेलेला व त्यांनो केलेला अथं ते 
खालीलप्रमाणे देतात- 

£  .. हे नाव त्या संवताला कसे पडले या- 
विषयी विद्वानांनी भिन्नभिन्न तक केले आहेत. 
कोणी म्हणतात, त्याकाळी कृतयुग सुरू झाले अशी 
तत्कालीन समजूत त्याने व्यक्‍त केली जात असावी. 
अळतेकरांनी प्रथम असे प्रतिपादिले, की कृत हे 
मालवगणाच्या एका नेत्याचे नाव असावे. त्याने 
तो संवत सुरू केला म्हणून त्याला हे नाव पडले. 
या संवताच्या लेखात ' मालवगणस्थितिवक्षात्‌ " 
यासारखे शब्दप्रयोग येतात, तेव्हा त्या नेत्याने 
मालवगणाची स्थिती ( वसती ) कोणा एका प्रदे- 
शात केली त्याप्रसंगी त्याने ' कृत संवत्‌ ' चालू 
केला असावा असेही अळतेकरांनी प्रतिपादिले. पण 
त्यानेही त्यांचे समाधान होईना. कारण अशा नवीन 
बसाहत करण्याच्या प्रसंगी एखादा संवत्‌ सुरू 
केल्याचे दुसरे उदाहरण नाही. म्हणून त्यांनी * कृत' 
था संवताच्या नावाचे कोडे सोडविता येत नाही, 
अशी प्रांजळपणे कबुली दिली आहे. 


“कृतः म्हणजे 'केलेला ', “सुरू केलेला, 'परंपरेने 
प्राप्त कझ्षालेला नव्हे? या अर्थी या संवताचे नाव 
योजिले असावे .-. * 

या शब्दशः अर्थानेही कृत शब्दाचा इतिहास 
भज्ञातच राहातो. 
कट 


ज्या मालव गणाने हा संवत प्रचलित केला तो 
अराजक होता. अश्शा गणांना पाली साहित्यात 
संघगण हो खास संज्ञा आहे. प्राचीन ग्रीक समाजाच्या 
विकासक्रमात ऑलिगॅर्की (012810)197) नावाचा 
जो समाजप्रकार आला, त्याच्याशी संघगणाचे साम्य 
आहे. काशी प्रसाद जयस्वालांच्या * हिदू पॉलिटी'त 
या संघगणांच्या विवेचनावर भर आहे. 

संघगणांच्या लुप्त समाजवास्तुची पुनरंचना 
करण्यासाठी जयस्वालांनी बोद्ध भिक्षुसंघाचे नियम 
व कायंपद्धत सांगणाऱ्या विनयपिटकाचा मुख्यतः 
आधार घेतलेला आहे. कारण बुद्धाने भिक्षु- 
संघाची रचना संघगणांना “ मॉडेल ? म्हणून ठेवून 
केली होती. अजंठा, काले इ. पहाडात खोदलेले 
बोद्ध विहार संघगणांच्या राजकोय वास्तूच्या प्रति- 
कृती आहेत. चैत्य प्राथंनागृह्‌ म्हुणजे वेदिक काळा- 
तील गणराज्यांच्या काष्ठसभा व बुद्धकाळातील संघ- 
गणांचे संख्यागार यांच्या घामिक प्रतिकृती, या 
संख्यागारात संघगणाचे वृद्ध वा महत्तर नियमितपणे 
बसत आणि मतदानाद्वारे राज्यकारभार चालवीत. 
मताला छंद म्हणत. मतदान ज्या लाकडी तुकड्यांनी 
घेतले जाई, त्याला हलाका आणि मतदान-अधि- 


' क्काऱयाला शलाकाग्रहापक., 


वैदिक काळात शलाकाचा पर्यायवाची शब्द 
होता अक्ष. याची माहिती पाणिनीचे-' अक्षशलाका- 
संख्या परिणा ॥ २.१.१०॥ ' हे सूत्र देते. अक्षांचा 


३६ 


मूळ उपयोग फासे म्हणून जुगार खेळण्यासाठी 
नव्हता, तर गणधनाच्या समान वाटपासाठी होता, 
हो माहितीही त्रिपिटकांवरून मिळते 

गणांच्या कायद्याला समय म्हणत. हा शब्द 
सम्‌ -- अय असा बनलेला आहे. अय हे अक्षाचे एक 
नाव आहे.' गणसभेचे कामकाज चालवायला 
सभानियुक्‍त अध्यक्ष असे. क्रग्वेदात ईवराला अध्यक्ष 
म्हटले आहे. ' हा शब्द अधि -- अक्ष असा बनलेला 
आहे. चैत्य सभागृहातील स्तूप म्हणजे अध्यक्षाची 
जागा. पावाच्या मल्लांनी बांधलेल्या नव्या संख्या- 
गाराचे उद्घाटन करून उपदेशासाठी बुद्ध स्तूपाच्या 
जागी बसला, असे दीघनिकायचे संगीतिसुत्त 
सांगते. 

संख्यागाराला विधुर जातक धम्मसभा म्हणते.' 
दौघनिकायचे महागोविदसुत्त देवांच्या संख्या- 
गाराला सुधम्मासभा म्हणते. ' प्राचीन भारतीय 
समाजात धमे हा शब्द धर्म, कायदा, तत्त्वज्ञान, 
इ. चा वाचक होता." विधुर जातकाच्या धम्म- 
सभेतच कौरव्य राजा धनंजय व यक्ष पुण्णक जृगार 
खेळतात. पण असतो धनंजयाच्या आश्रयदासांचा 
कत्ता वा खत्ता (संस्कृत कर्ता वा क्षत्ता) विधुर, 
पुण्णक जिंकतो. ज्या डावावर तो विधुराला 
पण दास म्हणून जिकतो त्याचे नाव आहे कट- 

* राजा कलि विचिनं अग्गहेसि 
कटमग्गही पुण्णको नाम यक्‍खो || * 

[ राजाचा फासा कली डावावर पडला, तर 
पृण्णक नावाच्या यक्षाचा फासा कट डावावर. ] 
छ्त 

कट या पाली शब्दाची वैदिक रूपे कट व कुत 
हो दोन्ही आहेत. ३.५३ या क्रग्वेदीय सुक्‍ताचा 
क्षी विश्वामित्र हा १४ व्या क्रचेत इंद्राला 
सांगतो- 

कि ते कृण्वन्ति की-कंटेषु गावो 

न आदिरं दुह्ये न तपन्ति घर्मम्‌ । 
भा नो भर घमगन्दस्य वेदो 
नैचाशाखं मघवन्‌ रन्धया नः ।। 

[ कोणत्या कट देवीक्षेत्रांमध्ये गाईंची खिल्लारे 
आहेत आणि ती तेथे काय करीत आहेत? हे 
लोक ना सोमरसात दूध मिसळतात ना अग्नीची 
परिचर्या करतात ? भूमाता उपासक ( कुसीदिन्‌ ) 


नवभारत 


नोव्हेंबर, १९८१ 


मगंदांच्या सर्वोच्च कुळात जन्मलेल्या प्रमगंद 
राजाचे धन, धनाधीश्या इंद्रा, आम्हाला मिळवून 
दे आणि पिपळात निवास करणाऱ्या नित्रेश्‍ति- 
देवीच्या या भक्‍तगणाला भामचा दास बनव! ) 

छांदोग्य उपनिषदात सयुग्वा रेक्वची संवर्गविद्या 
अक्षावर आधारलेली आहे. रॅक्व सांगतो, की देवां- 
मध्ये वायूत सर्व देव संवजित (.समावेशित ) 
होतात व इंद्रियांमध्ये प्राणात बाकी सवे इंद्रिये 
संवजित होतात, तर जुगारामध्ये कृत या डावात 
बाको सवे डाव संवर्जित होतात. बाकी डाव भआाहेत 
कली, द्वापर व त्रेता. कली म्हणजे एक, दापर 
म्हणजे दोन, त्रेता म्हणजे तीन व कृत म्हणजे चार. 
या चारी आकड्यांची बेरीज होते दहा. कृत हा 
सम्‌--वगे असल्याने तो दहाचाही वाचक आहे. 
विराट्‌ हो दशाक्षरा आहे, असे हे उपनिषद्‌ संवगं- 
विद्येच्या समारोपात सांगते, या उपनिषदाचे नाव 
छंद या शब्दापासून बनलेले आहे हे लक्षणीय आहे. 
विरायू्‌ 

ही विराट अथववेदात सभा व समिति या 
ह्विमुखी गणशासनाची निर्मिती करताना दिसते. 
समिती म्हणजे नंतरची गणपरिषद्‌. समितीचा 
सदस्य तो सामित्य व परिषदेचा सदस्य तो पारिषद. 
या पारिषदांनी निवडलेले ते सभेचे सभासद वा 
सभ्य, गणाचे कोणतेही अपत्य वयात आल्यानंतर 


अभिसिचित वा उपनीत झाल्याशिवाय सामित्य वा 
पारिषद बन्‌ शकत नसे. 


गणशासनाची निमिती करणारी हो विराट्‌ कोण? 
विराट्पासूनच वराज्य हा ऐतरेय ब्राह्मणातला 
शासनप्रकार बनलेला आहे. जयस्वाल त्याचा अथे 
भराजक (8911817009 ) असा देतात. '' “वि 
वा “वे' हा उपसगे गार्ग्याच्या व्याकरणानुसार 
* नाही ' या अर्थी घेतला की हा अथ निष्पन्न 
होतो. नित्रेशत ही देवता या वैयाकरणाच्या निय- 
मानेच निर्‌ऱ्ऱ्नाही, क्रतस्ऱ्सत्य, असल्याची वा 
दुरिताची वा मृत्यूची देवता बनली. पण, अब्राह्मणी 
परंपरेत मात्र निक्रंति ही सत्याची, शुभाची, जीव- 
नाची देवता राहिली. महावीराचे निर्वाण नित्रेईति 
नावाच्या सर्वांत शुभ अमावास्येला झाले असे 
अब्राह्मणी कल्पसूत्र सांगते. म्हणजे, अब्राह्मणी 
व्याकरणात उपसगें लागल्याने प्रातिपादिकाचा अथे 


कृत संवताचे कोडे ! 


गुणात्मकरीत्या, प्रातिपदिकाच्या अर्थाच्या विरोधा- 
तही, न बदलता केवळ संख्यात्मकरीत्या वृद्धिंगत 
मात्र होत असे, असे दिसते. 

निरुकक्‍्तात (इसवीपुर्व ८ वे ते ७ वे शतक) हे 
दोन पंथ आहेत- गार्ग्याचा ब्राह्मणी व शाकटायनाचा 
अब्राह्मणी.'' या दोन पंथांमध्ये तीव्र मतभेद असायचे 
कारण केवळ व्याकरणाचे मतभेद हे नसून ते 
अनुक्रमे ब्राह्मणी व अब्राह्मणी पंथ होते हे मुख्यतः 
आहे. ज्या शकट या शब्दापासून शाकटायनाचे नाव 
बनलेले आहे त्याची महाभाष्यकार पतंजली जी 
टिंगल करतो त्याचे कारण ज्या कट शब्दा- 
वरून श-- कट हा शब्द बनलेला भआाहे, ती 
संस्थाच अब्नाह्मयी होती." शाकटायन व्याकरण 
म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या व्याकरणाच्या जैन कर्त्याने 
शाकटायन हे प्राचीन नाव स्वीकारले यावरूनही 
या'उपपत्तीला पुष्टी मिळते.*' 
वैराज्य 

' उत्तररामचरितात द्विज रामाकडून शूद्र शंबूकाचा 
वध झाल्यानंतर तो वैराज्यलोकाला प्राप्त होतो, 
असे दाखवले आहे. यावरून वराज्य ही समाज- 
व्यवस्था अब्राह्मणी होती, ' पुरुषोत्तम ' रामाच्या 
विरोधात स्त्रीप्रधान होती असे दिसते. 

५.४६.८ या क्रग्वेदीय त्रश्वेतला राटू हा शब्द 
देवपत्त्यांबरोबर आलेला आहे. पण, राट्‌ ही कोण- 
त्याही देवाची पत्नी नाही. राटू हा शब्द * राज्‌ 
राजते? या धातूपासून बनलेला आहे.” यावरून 
विराट्‌ म्हणजे वैराग्याची राणी असे अनुमान निघते. 

अथवंवेदातले ४.३० हे राष्ट्रीदेवीचे सुकत दुर्गा- 
स्तोत्र म्हणून पठन केले जाते. दुर्गेचे एक नाव 
आहे नेक्रती. निर्क्कतीची पुत्री ती नेक्रेती. निक्र् 
तीचा अभिन्न संबंध इरिणश्ी आहे. कमंकांडानुसार 
निकतीची पूजा इरिणवर ठेवून केली जाई. इरिण 
म्हणजे चौपट. महाराष्ट्रात चौपट बलिप्रतिपदेला 
खेळतात आणि केरळात ओणम्‌ला. ओणम्‌ हासुद्धा 
बळीराजाचा सण आहे. म्हणजे निक्रेति ही जशी 
अब्राह्मणी वा अनार्य देवता होती. तसाच चौपट हा 
खे णी. 

क अभिषिक्त राजाने जमिनीवर 
स्फ्यने चौपट काढावा आणि त्यावर अक्ष ठेवावे, 
असा कर्मकांडी आदेश आहे.” अथवेवेदातील 


२७ 


देविनी व राष्ट्रभूत्‌ अप्सरांच्या मंत्रांवरून गण- 
परिषदेत वा गणसभेत चोपट-अक्षांच्या साहाय्याने 
गणधनाचे, विशेषतः गणभूमीचे, नियतकालिक 
फेरवाटप होत असे, असे दिसते. गणभूमीला राष्ट्र 
वा रटूठ म्हणत. राष्ट्राची अधिपती ती राष्ट्री 
आणि राष्ट्राचे इरिण-अक्षांच्या साहायऱ्य़ाने समान 
फेरवाटप करणारी ती देवी. कारण देवी ( वर 
देविनी) ही शब्द दिव्‌ या धातूपासून बनलेला आहे. 
दिव्‌ म्हणजे इरिण-अक्षांच्या साहाय्याने गणधनाचे 
समान वाटप करणारी. विराट, राष्ट्री व देवी 
ही स्त्रीसत्ताक गणराज्याच्या राणीची बिरुदे होती. 
कटंकटी 

चौपटात कट नावाची घरे असतात. त्यावरून 
कटंकटी हा मातृदेवतावाचक शब्द बनलेला आहे. 
हिडिबा स्वतःला सालकटंकटी म्हणते. म्हणजे 
कटंकटी शब्दाचाही अथे राष्ट्र गणभूमीतील कट 
क्षेत्राची स्वामिनी असा होतो. प्राचीन ग्रीक गण- 
समाजात गणभूमीतील कटक्षेत्रे ( (61161108 ) 
राजर्षी ( ॥168: ]ग2्टट ) व देवतांच्या नावे 
काढून ठेवलेली असत." या कट वा कृत क्षेत्रात 
गणभूमीच्या बाकी सवे क्षेत्रांचा संवगे झालेला 
असल्यानेही विराट ही कटंकटी, या राष्ट्र गण- 
भूमीत पिकणाऱ्या अन्नावरच गण जगतो, असे 
संवर्गविधान म्हणते. राष्ट्रीदेवी म्हणून म्हणते- 
£: मया सो$च्यम्‌ अत्ति ... ।” " म्हणूनच विराट 
म्हणजे अन्न. 
“ भगवती सह्यवासिनी ! प्रसन्न हो ! ” 

कुतयुग म्हणजे खरे पाहता वराज्य व स्त्रीसत्ताक 
गणसमाज, हे वैराज्य नष्ट करून प्रथम मातृवंशक 
( 118111111108] ) पण पुरुषसत्ताक राजक वर्ण- 
समाज सिंधुसंस्कृतीच्या उत्तर कालात आला. इसवी- 
पूवे ९ व्या शतकात मग यादवांनी कंसवघ करून 
भारतातले पहिले अराजक गणराज्य आणले. अशा 
मालवांच्या अराजक संघगणाच्या दासांना गणनाम 
धारण करायचा अधिकार नाही, असे महाभाष्यकार 
पतंजली सांगतो. नैक्रती दुर्गा या दासशूद्रांची 
देवता होती, असे मृच्छकटिक नाटक सांगते." सर्व 
अनार्यांना वैदिक ब्राह्मणी परंपरेने नैत्र्ऱेत हे नाव 
दिलेले आहे. नैक्रेतीच्या स्वतंत्र मुलामुलींना परम 


३८ नवभारत नोव्हेबर, १९८१ 


दासक्यूद्र बनवणार्‍या पूर्ण पुरुषसत्ताक अराजक संघ- त्यांना आपला संवत्‌ कृत या नावानेच सुरू कराषा 
गणांना निक्रंतीला मात्र नामशेष करता आले नाही लागला ! 


--३.>२>>_५५*--- 


१. शरद्‌ पाटील, ' फासे,व दोती, नवभारत, मे १९७५. 

२. उक्त. 

३. क्रग्वेद, १०.१२९.७. 

४. राहुल सांकृत्यायन व जगदीझा काष्यप, दीघनिकाय, पा. २८१. पाली मजकूर आहे- 
“अथ खो भगवा निवासेत्वा पत्तत्रीवरमादाय ्सद्धि भिक्‍्खुसंघेन येन संन्यागारं तेनुपसंकमि, 
उपसंकमित्वा पादे पक्खालेत्वा सन्थागारं पविसित्वा मज्झिमं थश्भं निस्साय पुरत्या- 
भिमुखो निसीदि । भिक्खुसंघो पि खो पादे पक्खालेत्वा संन्यागारं पविसित्वा पच्छिमं 
भित्त निस्साय पुरत्याभिमुखो निसीदि, भगवन्तं पुरक्खत्वा । पावेय्यका पि खो मल्ला 
पादे पक्‍्खालेत्वा सन्थागारं पविसित्वा पुरत्थिमं भित्ति निस्साय पच्छिमाभिमुखा निसी- 
दिसु, भगवन्तं येव पुरक्‍्खत्वा । .जगदीश काइयप, दीघनिकायपालि, पाथिकवग्गो, पा.१९७. 

५. आनंद कोसल्यायन, 'जातक,' षष्ठ खण्ड, पा. २९६. 

६. राहुल सांकृत्यायन व जगदीश कादयप, उक्त, पा. १६६. 

७. काशी प्रसाद जयस्वाल, हिंदू पॉलिटी, पा, ४६. 

८. आनंद कौसल्यायन, उक्त, पा. २१६. 

९. छांदोग्य उपनिषद्‌, ४.३. 

१०. अथवंवेद, ८.१०. १.५-६. 

११. काशी प्रसाद जयस्वाल, उक्त पा, ७७-७९. 

१२. द सेक्रेड बृक्स ऑफ द ईस्ट, खं. २२, पा. २६६. 

१३. लक्ष्मण सरूप, निघण्ट अँड निरुक्त, पा. २९,7. 

१४. महामहोपाध्याय वासुदेवशास्त्री अभ्यंकर, * व्याकरणमहाभाष्य ' भाग ३, पा. २५०, २८४; 
: प्राचां कटादे: या ४.२. १२९ व्या पाणिनीय सूत्रावर काशिका भाष्य करते- ' प्राग्देश- 
वाचिनः कटादेः प्रातिपादिकाच्‌ छः प्रत्ययो भवति शेषिकः । ... कटनगरीयम्‌ । 
कटघोषीयम्‌ । कटपल्वलीयम्‌ ॥ ' 

१५. महामहोपाध्याय काशीनाथशास्त्री अभ्यंकर, प्रस्तावनाखंड, पा. १२७-१२९, 

१६. द्वितीय अंक: “ यत्र आनंदाश्‌ च मोदाश च पुण्याश्‌ च संपद: । वैराजा नाम ते लोकास्‌ 
तैजसाः सन्तु ते धुवा: ॥” १ 

१७. निघण्ट २.२१.४, २.२२.१. 

१८. महामहोपाध्याय सिद्धेश्‍वरशास्त्री चित्राव, € अथवंवेदाचे मराठी भाषांतर, ' पा. ९५,९६. 

१९, शरद्‌ पाटील, उक्त. 

२०. महामहोपाध्याय श्रीधरश्ास्त्री पाठक, “ शुक्‍्ल्यजूर्वेदांतरगंत माध्यन्दिन वाजसनेयि संहितेचा 
मराठी-अन्‌वाद, पा. १५४-१५५. 

२१. जॉ्जे थॉमसन, स्टडीज इन एन्शंट ग्रीक सोसायटी, खं. १, पा. ३२५, ३६०, 

२२. अथवंवेद, ४.३०.४. 

२३. मुच्छकटिक, दशम अंक: “ भअवदि सज्झवाशिणि ! पशीद, पक्षीद । ” 


ग्रंथ-परीक्षण 


1 >” आंबेडकरांचे ७) & 
6 बहिष्कृत भारता 'तीळ डॉ. आंबेड स्फुट लेख $ संपा. रत्नाकर गणवीर, 
रत्नमित्रा प्रकाशन, आर. बी. ४, ९९६ बी, सी-रोड, ४० बंगला, भुसावळ (जि. जळगाव) ; 


पृ. २९४, किमत ३० रुपये, 


कोल्हापूरच्या शाहु महाराजांनी बहुजनसमा- 
जाची व दलितांचीही वृत्तपत्रसृष्टी नव्याने निर्माण 
केली; आंबेडकरांचे पहिले मुखपत्र * मूकनायक श 
शाहूंच्या दातृत्वातून चालू झाले व त्याने दलितांच्या 
पृथक परंतु स्वावलंबी चळवळीला पहिले खतपाणी 
घातले. ' मूकनायक ' वृत्तपत्राचे बहुतेक भक 
कालाधीन झाले. श्री. रत्नाकर गणवीर यांनी मात्र 
डॉ. आंबेडकर यांचे ' बहिष्कृत भारत ? ह्या आंबेड- 
करांच्या दुसऱ्या साप्ताहिकातील अग्रलेख १९७६ 
साली उपलब्ध केल्यावर आता त्याच झुंजार साप्ता- 
हिकातील आंबेडकरांचे स्फुट लेख प्रसिद्ध करून 
आंबेडकरांचा आणखी एक प्रखर व तेजस्वी पैलू 
वाचकांना सादर केला आहे. दि, ३-४-१९२७ 
ते १५-११-१९२९ अखेरपर्यंतच्या * प्रासंगिक 
विचार ' धनाचा एक बहुमोल संग्रह आहे. शेवटी 
२४ परिशिष्टांत वरील काळातीलच त्यांची व 
इतरांची पत्रे वर्गरे असुन, समग्र ग्रंथाच्या शेवटी 
सूचीदेखील जोडली आहे. संपादक गणवीर यांनी 
त्यांची विस्तृत विवेचक व सारग्रही प्रस्तावना 
प्रारंभी दिली आहे. चांगली छपाई, जरूर तेथे 
तळटीपा यामुळे आंबेडकरांची ही विचारसृष्टी 
अभ्यासकांना अभ्यासण्यास सोयीची क्षाली आहे. 
पहिल्या वर्षातील स्फुट लेख * आजकालचे प्रश्‍न 
ह्या श्लीषंकाखाली बाबासाहेबांनी लिहिले होते; 
व दुसऱ्या वर्षातील स्फुटे ' प्रासंगिक विचार ह्या 
सदरात प्रसिद्ध झाली. 

पहिले ' ब्राह्मणेतरांचा लपंडाव व पासष्टाचे 
“ महाडचा सत्याग्रह आणि ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर 
पुढाऱ्यांचे कतंव्य ' ह्या दोन स्फुटांत बाबासाहेब 
* ब्राह्मणेतर ' म्हणविणारे अस्पृद््यांना समानता 
देण्यास कुचराई करीत आहेत, अशी जोरांची तकार 
करीत आहेत. ब्राह्मणेतर पक्षीय स्पृश्यांच्या 


चळवळीवरील आंबेडकरांचा विश्वास का उडाला; 
याची कारणे एकूण सवं महाड येथील चवदार तळे 
प्रकरणावरील अनेक स्फुटे वाचल्यानंतर समजते. 
आजही एक गाव एक पाणवठा सवेत्र होऊन चुकला 
नाही, याची जबाबदारी ग्रामीण बहुजनसमाजावर 
येऊन पडते. “'भालाकारांचा मानभावीपणा', “ इंग्रज 
अधिकाऱ्यांची डोळेझाक ', “ न्यायमूर्ती जाती- 
वर गेले ' ह्या स्फुटांतून संबंधितांची अस्पृशयां- 
विषयीची सहानभूती कशी बेगडी आहे, हे कोणा- 
चाही मुलाहिजा न ठेविता आंबेडकरांनी स्पष्ट 
केले. बरीच स्फुटे महाड सत्याग्रहाशी संबंधित 
आहेत. माटे, ठाकरे, ' कुलाबा-समाचार', 'केसरी', 
कुतेकोटी, के के. सकट, दिवेकरशास्त्री पांगारकर, 
टिळक-चिपळूणकर, गांधी वर्गैरे अनेक व्यक्‍ती व 
नियतकालिके बाबासाहेबांच्या कठोर, धारदार व 
सरळ टीकेस पात्र झाली. कारणे दाखवून बाबा- 
साहेबांनी कोरडे भोढले आहेत. कोणाचीच गय 
केली नाही, टीकेत पक्षपात केला नाही. भाषेला 
धार आहे. प्रभाव आहे. त्यांचे लेख व स्फुटे म्हणजे 
पोकळ पांडित्य नव्हे. “बहिष्कृत भारता'ने सर्वांची 
झोप उडविली. 

५ बहिष्कृत भारता'चा वरील काळ हा महा- 
राष्ट्रातील ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर यांच्या दरम्यानच्या 
वादाचा व क्रियाप्रतिक्रियांचा होता. “जेधे-जवळकर! 
ह्या तत्कालिन ब्राह्मणेतर पक्षीय पुढार्‍यांनी 
“ सत्याग्रह यशस्वी होण्याकरिता कसलाही ब्राह्मण 
ह्यात समाविष्ट करून घेऊ नये ” असे एक कलम 
महाडच्या सत्याग्रहाच्या पूर्वी आंबेडकरांच्या पुढे 
ठेविले. ह्यावर आंबेडकरानी सारासार विवेक 
मांडला आहे. तो आजही चित्य आहे. ' ब्राह्मण्य 
म्हणजे ब्राह्मण नव्हे असा त्यांचा खुलासा पू. ११७ 
वर मिळतो. तसेच पृ. ८२ वर ते म्हणतात, 


.-1>) 


“ ब्राह्मण जातीत जन्मलेला कोणीच मनुष्य मना- 
पासुन उदारमतवादी असु शकणार नाही, असे 
आमची मनोदेवता आम्हास सांगत नाही; एवढेच 
नव्हे, तर आतापर्यंत आमचा तसा अनुभवहो 
नाही. आमच्या कार्याविषयी सहानुभूती बाळग- 
णारे सवे लोक आम्हास पाहिजेत, मग ते ब्राह्मण 
असोत वा ब्राह्मणेतर असोत.” म. फुले यांच्या- 
प्रमाणे बाबासाहेबांनाही अनेक उदार ब्राह्मण 
मित्रांचे साह्य झाले. हे साह्य त्यांनी घेतले. अस्पूदयता- 
निवारणाच्या कार्यात अहिसावादी सत्याग्रही मागं 
आंबेडकरांनी गांधींजींच्या काळातच पुरस्कारिला. 
ब्राह्मण समाजावर सरसकट रोख अआांबेडकरांनी 
धरिला नाही. म. फुले यांच्याप्रमाणे त्यांचा रोख व 
लढा ब्राह्मणी (विषम) घम व त्याचे पक्षपाती ग्रंथ 
ह्यांवर होता. ह्या दृष्टीने मनुस्मृती का जाळली? ' 
ह्या संबंधीचे साधार व रोखठोक उत्तर बाबासाहेबांनी 
दिले होते (पृ. १२४ते १३२१). “ मनस्मृती जाळून 
जो निषेध आम्ही व्यक्‍त केला, त्यात ब्राह्मण्याचा 
म्हणजे हिंदुसमाजातील उच्चनीच भावनेचा इन्कार 
व्यक्‍त करण्याचा आमचा हेतू होता.” - (पृ. १३०). 
ब्राह्मण्याची बाबासाहेबांची व्याख्या जातीय नव्हती, 
बाबासाहेबांचे प्रतिपादन आजही ठोस वाटते. 
आंबेडकरांनी ब्राह्मणेतर चळवळीची समीक्षा 
मांडिली आहे व कित्येक ब्राह्मणेतर पुढाऱ्यांचे पवित्रे 
दुटप्पी धोरण व पडखाऊपणा, ह्यावर घणाघात केले 
आहेत. 'नकटा नकट्याला हसतो" (पू. २१०-२१३) 
हे स्फुट ह्या विधानाला आधारभूत आहे. वल्लभभाई 
पटेलांची 'लॅडलीग' करबंदीच्या चळवळीच्या बाजूचो 
होती. आंबेडकरांनी गुजराथेतील दुबल क्षेतकऱ्यांची 
स्थिती सांगितली. खोतीपद्धती नष्ट करणे हे 
कित्येक मराठी खोतांना परवडणारे नव्हते. ह्या 
अंतस्थ कारणामुळे मराठे पुढाऱ्यांनी खोतीपद्धत 
नाहीशी करण्यास मुक्‍त पाठिंबा दिला नाही, महार 
वतन बिल सिलेक्ट कमेटोत आले, तेव्हा ब्राह्मणेतर 
मराठा पुढारी क॑, नवले यांनी बिलाचा विचका 
केला. हा अनुभव आल्यावर बाबासाहेब उघडपणे 
म्हणू लागले की, “ अस्पृश्य समजल्या जाणाऱ्या 
वर्गाच्या उततीच्या आड ब्राह्मणच येतात असे नाही, 
ब्राह्मणेतरही आड येतात.” (पू. २१२). जोतीरावा- 
पासुन सत्यशोधक-न्राह्मणेतर चळवळ श्रूद्रातिशूद्र 


नवभारत 


नोव्हेंबर, १९८१ 


(ब्राह्मणेतर व दलित) हे दोघेही मिळून चालवीत 
होते. पुढे राजर्षी शाहू यांच्या निधनानंतर कित्येक 
ब्राह्मणेतर पुढाऱ्यांचा बाबासाहेबांना विपरित व 
उलटा अनुभव येत चालला. म्हणूनही त्यांच्यावर 
विश्वास न ठेविता बाबासाहेबांनी त्यांचा पक्ष व 
चळवळ स्वतंत्र व स्वावलंबी केली. हा अटळ विग्रह 
व विद्रोह आजही अभ्यासण्याजोगा आहे. बाबा- 
साहेबांचे मन व काये हे जातिभेदातीत होते. 
प्रतिगामी ब्राह्मणेतरांचा त्यांनी बिलकूल मुलाहिजा 
राखला नाही. क॑. विठुलराव शिदे व केशवराव जेधे 
राष्ट्रीय चळवळीकडे आकृष्ट होऊ लागले होते 
याचा ओझरता उल्लेख पान २११ वर आहे. ह्या 
वल्लभभाई वर्गरे काँग्रेस पुढाऱ्यांच्या बाजूने आंबेड - 
कर कधीच उभे राहिले नाहीत. कोणाच्याच 
गोटात अगर पंखाखाली आंबेडकर शेवटपर्यंत गेले 
नाहीत. टीकेला व विरोधाला त्यांनी त्यांच्या बुद्धि- 
सामर्थ्याच्या योगे लढत दिली. दलितांना स्वावलंबी 
मार्गे दाखविला. खेड्यापाड्यांतील बहुजनसमाज 
(ब्राह्मणेतर लोक) दलितांवर अत्याचार करितात 
याचे कारण त्यांच्यावर असलेला विषम व पक्षपाती 
धर्माचा पगडा होय.. त्यांना बहिंगेत व अंतगत 
संघर्ष करावा लागला व न्यायश्ील युकक्‍्तिवादाच्या 
जोरावर त्यांनी यशस्वी तोंड दिले. स्फुट लेखांत 
कोणाची लाघवी स्तुती नाही. इंग्रज सरकारच्या 
अस्पृश्यांच्या संबंधीच्या उदासीन धोरणावरही टीका 
केली (पृ. ८ व ११). विसंगती, तात्त्विक अंतवि- 
रोध व उलटसुलट भाव व छटा आांबेडकरांत 
नाहीत. ते निश्‍चित ध्येयवादी पत्रक्ते पंडित होते. 
त्यांच्या अनेकविध स्फुटांमधील़ सत्यान्वेषक विचार 
आजही सजीव आहेत. विशेषत: सामाजिक-धामिक 
(8090 1३७॥्ठाल्यड ) विचारांची महती मोठी 
आहे, 

'बहिष्कृत भारता'तील स्फुट लेखांत म. फुल्यांचे 
नाव नाही, अशी चर्चा प्रास्ताविकात श्री. गणवीर 
ककमती अभस्च ). ' स्वराज्यवाद्यांनी सत्य- 

हज ह्या ६९ व्या परिच्छेदात 

बाबासाहेब स्वच्छ सांगतात- “आम्हीही सत्यशोध- 
णात आम्हास कोणत्याही तऱ्हेचा 
काणी दुसरी भानदच वाटतो. ” ह्या 
व॒सदुधर्माची सत्य्षोधक 


ग्रंथपरीक्षण 


समाजाची लक्षणे त्यांनी मूलभूत मानिली. त्यांची 
ही सारी छोटी व मोठी स्फुटे म्हणजे परिच्छेदस्वरूपी 
राष्ट्रीय विचारधन आहे. समाजप्रबोधन व समाज- 
परिवतेन करणाऱ्यांनी यांचे जरूर चिंतन करावे. 
उदा. वऱ्हाडातील पाच हजार महारांनी धर्मांतर 
करणार असे जाहीर केले. “ प्राथनासमाजाने अस्पृ- 
इयता निवारण्यासाठी केलेले प्रयत्नही आम्ही 
नाकबूल करू इच्छित नाही” (अर्थात यात आंबेडकर- 
पूवे काळात प्राथनासमाजी कर्मवीर शिदे यांचे 
प्रयत्वही सामावतात), असे मान्य करून, अस्पृश्य- 
वर्गाला आत्मसात करण्याचे सामधथ्ये प्राथेना समाजा- 
मध्ये नाही असा निर्णय बाबासाहेबांनी न्यायशील- 
पणे दिला (पृ. १९१). बाबासाहेबांना अभिप्रेत 
असलेले व मिश्रविवाहांच्याद्वारे निर्माण होणारे 
सामाजिक सामध्ये प्रार्थना व ब्राह्मो आणि सत्य- 
झहोधक समाज, आयेसमाज या नव्या समाजांना 
भारतात निर्माण करण्यात यश आले असते, तर 
बुद्धधर्ममार्गाचीदेखील जरूर त्यांना पडली नसती. 
प्रत होता व आहे, तो स्पृश्य व अस्पृ्य ह्यांच्या 
एकात्मतेचा. हा प्रश्‍न संपला नाही; उलट स्वातंत्र्या- 
नंतर तो बिकट होत आहे. पृथकता उलटी वाढत 
आहे. | 
इंग्रजीपेक्षा मराठीत आंबेडकरांचे लिखाण थोडे 
आहे, हे खरे; तथापि ज्या बहिष्कृत वर्गात ते 
जन्मले त्या वर्गाच्या कॅफियती मांडताना सर्वे- 
साधारण साक्षराळादेखीलळ समजेल अशी बालबोध 
भाषा त्यांनी वापरली आहे. जाडे पंडिती व लठ्ठ 
आणि अवघड शब्द त्यांच्यात फारच थोडे भाढ- 
ळतात. पंडित असूनही विद्वत्तेचा अहंकार त्यांच्या 
भाषेत नाही. सरळ सरळ उघडा सामना त्यांची 
भाषा देते. हिंदुधर्माला यापुढे तरी जगावयाचे अस- 
ल्यास आंबेडकरांच्या विचारसरणीकडे पाठ करून 
चालणार नाही. 

: विजयी मराठा ? ( पुणे ), ' राष्ट्रवोर ' (बेळ« 
गाव ), ' दीनमित्र' ( तरवडी), ' हंटर ” (कोल्हा” 
पूर ) वर्गरे त्यावेळच्या प्रसिद्ध ब्राह्मणेतरपक्षीय 
मुखपत्रांचा डळमळीतपणा, विसंगती वगेरे दोष 
त्यांनी उघडकीस आणले होते. बहुतेक सवच स्फुट 
आटोपक्षीर, मार्मिक व निर्भीड आहेत. जळगावच्या 
बारा महारांनी मुस्लीम धर्म स्वीकारला हे बरे 

न. भा. ६ 


अनुक्रमणिका 


|-3.4 


केले नाही, असे ' हंटर ' ने लिहिले. ह्या पत्रातील 
या लेखाला उद्देशून भांबेडकर लिहितात, “ सत्य- 
शोधक चळवळीच्या पुढाऱ्यांनी आपल्या जातभाईंना 
ठपका न देता फक्त ब्राह्मणांच्या डोक्यावर खापर 
फोडून मोकळे व्हावे हा अनुभव आतापर्यंत आलेला 
नाही काय ? मराठे वर्गरे जातींची मनोवृत्ती या 
बाबतीत ' परदुःख ज्लीतल ' या म्हणीप्रमाणे आहे” 
(पृ. २०८ ) “... बहिष्कृत वर्गातल्या लोकांना 
धर्मांतर करून मुसलमान होणेच चांगले असे का वाटू 
नये याचा जबाब देऊ शकाल काय? ? असा 
सवाल रोटी-बेटी बंदी पाळणाऱ्या भालाकारांना व 
व तत्सम हिंदुसंघटनप्रेमी लोकांना बाबासाहेबांनी 
त्या काळात विचारला होता. शुद्धीच्या चळवळीतही 
वरील लोकांचा भरीवपणा नाही, असे आंबेडकर 
यांनी लिहिले होते ( पू. २०८ ). दलित पुढारी 
अम्‌. सी. राजा, के. के. सकट व तत्समांचाही 
बाबासाहेबांना समाचार घ्यावा लागला. 

। आजकालचे प्रश्‍न ' व “ प्रासंगिक विचार ' या 
सदरांखाली वणिलेली ब्रिटिश अमलातील, बहुतेक 
राजकीय परिस्थिती आता कालबाह्य झालेली आहे. 
धर्मांतराचा प्रश्‍न मात्र आज व पुढेही ज्वलंत 
होण्याचा संभव आहे. म्हणून बाबासाहेबांचे ह्या 
बिषयावरील विचार जास्ती ताजे वाटतात. 
म्हणूनही या स्फुट लेखांचे महत्त्व असामान्य आहे. 
बाबासाहेबांच्या टीकेची पातळी उच्च व भारदस्त 
आहे. तत्कालीन काही अधकच्च्या सत्यक्षोधक 
नियतकालिकांप्रमाणे * बहिष्कृत भारत * हे बाबा- 
साहेबांचे पत्र केवळ शिवराळ नव्हते, याची साक्ष 
त्यातील अग्रलेख व वरील सर्व स्फुट लेख देतात. 
विज्षेषतः कर्मठ भालाकार व सनातनी सुधारक 
कै. माटे यांच्यावर त्यांना वारंवार टीका करावी 
लागली, अनेकांचे खण्डन करीत असताना चारित्र्य- 
हनन, वैयक्तिक उपहास वर्गरे आजकालचे मराठी 


' वृत्तपत्रसृष्टीतील दुर्गुण * बहिष्कृत भारता'त 


नव्हते. स्वतःस स्पृश्यांतील अस्पृश्योद्वारक व सुधारक 
म्हणविणारे शेवटी रोटी-बेटी व्यवहार करण्याच्या 
कामी हार खातात. कित्येक ब्राह्मणेतरसमाज व 
दलितसमाज यांच्यामध्ये कलागती लावून देतात. 
महार व मांग-चांभार यांच्यामध्येही अंतर वाढ- 
वितात. बाबासाहेबांचा अनुभव त्यांच्या लेखनासागे 


४२ 


दिसतो व ह्या जोरावरच त्यांनी वचारिक संघर्ष 
केला. * बहिष्कृत भारता'तील त्यांची ही स्फुटे 
ओघवती भाषा, पाल्हाळविहीन आशय, भाकषंक 
शीषेके इत्यादी गुणांनी संपन्न आहेत. सरळ, असं दिग्ध 
भाषा व भरीव व्यवहारज्ञान यामुळे लोकहितवादी 
बाबासाहेबांना आवडले ( पू. १५२ ). शतपत्रे 
जशी शब्द-शस्त्रे आहेत तशीच परखड ही स्फुटे 
आहेत. बाबासाहेबांच्या मनाचे तसेच त्यांच्या 
सामाजिक व धार्मिक संघर्षांच्या स्पष्ट मार्गाचे 
प्रतिबिब त्यांत सापडते. त्यांच्याएवढा प्रांजल, 
रोखठोक व प्रामाणिक लेखक मराठी भाषेला 
प्राप्त झाला, हे सारस्वताचे अपूर्वे भाग्य वाटते. 
हे स्फुट लेख प्रसिद्ध करून संपादक रत्नाकर 
गणवीर ह्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी बजाविली आहे. 
संपादकीय परिश्रमदेखील स्पृहणीय व अभिनंदनीय 
वाटतात. 


श्रौत घमांची स्वरूपचिकित्सा : चिन्तामणि 
गणेश काशीकर, पुणे विद्यापीठ क॑. भाळ विष्णु 
अष्टेकर वैदिक व्याख्यानमाला, सत्र ४ थे, पुणे; 


१९७७, पृष्ठे १२-५- ३२८, मूल्य तीन रुपये. 


श्रौत विद्येचे सुप्रसिद्ध व्यासंगी विद्वान डॉ. 
काशीकर यांनी पुणे विद्यापीठाच्या वतीने होत अस- 
लेल्या अष्टेकर व्याख्यानमालेत ऑक्टोबर १९७२ 
मध्ये दिलेली ही व्याख्याने आता पुस्तकरूपाने 
वाचकांपुढे येत आहेत. डॉ. काशीकर यांचा श्रोत 
विषयावरील अधिकार फार मोठा आहे. वैदिक 
संशोधन मंडळाने प्रकाशित केलेल्या श्रौत कोज्याच्या 
संपादनामध्ये त्यांचा सिहाचा वाटा असुन 
डिपवि88 0. उाडा'8तए७]& ( एऐल्णा8 
1964 ) आणि 5प'४०७४ ० 110 888 
388 (उ0प'118] 01 110 11170७४ ० 
]०089 ४०. ३७ळए प. 8. 0. 2, १118 
पण001, 1०. 41. 1968 ) हे त्यांचे श्रौत 
विषयावरील ग्रंथही अभ्यासकांना परिचित आहेत. 
यांखेरीज त्यांचे अनेक शोधनिबंध भारतीय आणि 
परदेक्षी नियतकालिकांमधून प्रसिद्ध झालेले झाहेत, 


नवभारत 


नोव्हेंबर, १९८१ 


श्रौत विषयावरील त्यांच्या या प्रदीघं व्यासंगाचे 
सारच प्रस्तुत पुस्तकाच्या रूपाने वाचकांना उपलब्ध 
होत आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही. 


या व्याख्यानांचा विषय श्रौत हा जात्याच गुंता- 
गुंतीचा आणि सामान्यतः अपरिचित असा आहे. 
श्रौतधर्म हा शब्दप्रयोग वैदिक धर्मे अक्या व्यापक 
अर्थाने घ्यावयाचा नसून मत्त्रत्राह्मणात्मक वेदांनी 
सांगितलेला त्रेताग्निसाध्य यज्ञधघरम असा त्याचा 
विशिष्ट अथे येथे अभिप्रेत आहे. व्याख्यानमालेचा 
हेतू स्पष्ट करताना ' प्रास्ताविका ! मध्ये डॉ. काशी- 
कर म्हणतात की, ऐतिहासिक क्रमाने श्रौतधर्माचा 
विकास कसकसा होत गेला याची येथे पाहुणी करा- 
वयाची नाही, तर वेदांच्या मन्त्रसंहिता, ब्राह्मण - 
ग्रन्य व तदंगभूत श्रोतसुत्रे या सर्वांवर आधारलेल्या 
संकलित अल्या श्रोत घर्माचे स्वरूप सांगून निर- 
निराळ्या दृष्टिकोनांतून त्याची चिकित्सा करणे हे 
या व्याख्यानांचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. 


विषयविवेचनाच्या दृष्टीने प्रस्तुत पुस्तकाचे तीन 
विभाग पडतात. पहिली तीन प्रकरणे मिळन 
पहिला विभाग होतो. श्रोत धर्मास आधारभत 
अशा वैदिक वाडूमयाचा संक्षिप्त परिचय पहिल्या 
दोन प्रकरणांत करून दिलेला असून तिसऱ्यामध्ये 
श्रोत संप्रदायाचे मूतं स्वरूप अक्षी जी यज्ञसंस्था 
तिची थोडक्यात माहिती दिलेली आहे. दुसऱ्या 
विभागात पुढील पाच प्रकरणे येतात, हा विभाग 
म्हणजे पुस्तकाचा गाभाच होय. ज्या चार वेदांवर 
यज्ञसस्था उभारलेली आहे, त्या प्रत्येक वेदाचे यज्ञात 
विशिष्ट स्थान कोणते याचा येथे बारकाईने विचार 
केलेला आहे, तसेच त्यांचा अन्योन्यसंबंध काय 
याचीही छाननी केली आहे. डॉ. काशीकरांच्या गाढ 
व्यासगाचा आणि सुक्ष्म विवेचक दृष्टीचा या ठिकाणी 
जागोजाग प्रत्यय येतो. शेवटच्या चार प्रकरणां- 
मध्ये श्रोत धर्माला पायाभ 


अ [त अश्या महत्त्वाच्या 
विषयांची तात्त्विक चर्चा केलेली आहे. 


डो. काशीकरांच्या या पुस्तकाची ठळक अशी 
काही वैशिष्ट्ये येथे सांगणे अवश्य आहे. त्याच- 
बरोवर विवेचनाच्या ओघात आहेल्या काही 


मुद्यांचा परामशं घेणेही या ठिकाणी प्रसंगो 
प्रसंगोचित 
होईल, 


अनुक्रमणिका 


ग्रंथपरीक्षण 


मराठीमध्ये श्रोत विषयावरील ग्रन्थ जवळजवळ 
नाहीतच असे म्हटले तरी चालेल. डॉ. श्री. व्यं. 
केतकरांच्या ' महाराष्ट्रीय ज्ञानकोशा' नंतर माहिती- 
पूर्णं व विषयाचे साक्षेपी विवेचन करणारे असे हे 
मराठीतील पहिलेच पुस्तक म्हणावे लागेल. 
विषयाची तकंशुद्ध, सुसंगत व सुबोध मांडणी हा 
या पुस्तकाचा दुसरा विशेष म्हणून सांगता येईल. 
मंत्रसंहिता, ब्राह्मणे व श्रौतसुत्रे मिळून बनलेल्या 
वैदिक वाड्मयाच्या व्याप्तीची प्रथमतः कल्पना 
देऊन यज्ञसंस्थेच्या प्राचीन पीठिकेचा पुरावा जेथे 
प्रथमच मिळतो त्या क्रग्वेदातील यज्ञकर्माचे चित्र 
प्रतिपाद्य विषयाची पाश्‍वेभूमी म्हणून ग्रन्यकारानी 
रेखाटले आहे. त्यानंतर क्रग्वेदोत्तर यजुर्वेद व 
ब्राह्मणग्नन्थ यांमध्ये यज्ञतंत्राचा विकास होऊन 
पुढील सुत्रकालात ते अधिक उत्क्रान्त व स्थिर 
बनले. या यज्ञतंत्राला उद्देशून ' प्रतिष्ठित * हे 
मोठे समर्पक विशेषण काशीकरांनी योजले आहे. हे 
प्रतिष्ठित यज्ञतंत्र हाच यापुढील विविधांगी चिकि- 
त्सेचा विषय. पुस्तकाचे आणखी आगळेपण म्हणजे 
श्रोतासंबंधी अत्यंत नावीन्यपुणे माहितीची आणि 
या विषयावर झालेल्या अद्ययावत्‌ संशोधनाची येथे 
कटाक्षाने नोंद घेतलेली आहे. वेद्शाखांच्या परस्पर 
संबंधांच्या (प्रकरण ८वे) संदर्भात 1018791110 
ग॥ताल& मधून गोळा करून दिलेली माहिती 
वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. तसेच पहिल्या प्रकरणात भिन्न 
भिन्न वेदशाखांच्या वाड्मयासंबंधी केलेल्या नोंदींची 
जाण हाण च्या पाडा ० शतोंद्चया 
116180ए!68 ४०. 1 आणि उदभा०ए च्या 
1,658 ए००1७७ ए७ता १९3 ९४ 18 1011081708 
तप ॥ए७१७ यांमध्ये दिलेल्या तपश्लीलाशी तुलना 
केल्यास गेल्या पन्नास वर्षांत या विषयांत केवढी 
भर पडली आहे याची पुरेशी कल्पना येते. उदा- 
ह्रणांचे वेपुल्प हाही या पुस्तकाचा उल्लेखनीय 
विश्षेष म्हटला पाहिजे. ' क्रमन्त्रातील यज्ञतंत्र 
तसेच ' यज्ञतंत्र आणि यातु या प्रकरणांत जागो- 
जाग दिलेली विपुल आणि वेचक उदाहरणे याची 
साक्ष देतील. 

क्ग्वेदात उल्लेखिलेल्या यज्ञकर्माचा आढावा 
घेतल्यानंतर काशीकरांनी काढलेला “श्रौत यज्ञ संस्था 
क्ग्वेदकाळी पुष्कळच विकसित झाली होती.” (पृ. 


४३ 


१९) हा निष्कर्षे सोमयागापुरताच मर्यादित आहे 
असे समजावयास पाहिजे. मण्डूकसुक्तात (क्र. ७. 
१०२३.७) आलेला अतिरात्राचा उल्लेख या दृष्टीने 
महत्त्वाचा ठरतो. मात्र क्रग्वेदात येणाऱ्या उल्लेखां- 
वरून प्राक्सोमीय विधीविषयी निश्चित असा तके 
करता येत नाही. लेखकानी आधी म्हटल्याप्रमाणे 
“ सोमयाग हे क्रग्वेदकाली केले जाणारे प्रमुख कर्म 
होते. ” (पृ. १२) तसेच या प्रकरणात उद्धृत 
केलेले क्रड्मन्त्रातील यज्ञविषयक उल्लेखही फक्त 
सोमयागासंबंधीचेच आहेत असे लक्षात येईल. शिवाय 
क्रग्वेदाच्या ऐतरेय ब्राह्मणाचा विषय सोमयागातील 
होत्राचे विवेचन करणे येवढाच आहे ही गोष्टही 
वरील अनुमानास बळकटी आणणारी आहे. 

* प्रतिष्ठित यज्ञतंत्र ' या तिसऱ्या प्रकरणात 
अग्न्याधेयापासुन पित्‌मेधापयंत सवे यज्ञविधींची 
माहिती [आलेली आहे. दशंपूर्णमासेष्टी, पशुबन्ध, 
भअग्निष्टोम तसेच ह्वादश्याह या प्रकृतियागांचे वणन 
साहजिकच विस्ताराने दिलेले आहे. पू. ६० ते ६४ 
येथे निरनिराळे याग करण्यामागील कामनांचे केलेले 
वर्गीकरण तत्कालीन लोकांच्या कौटुंबिक, सामाजिक 
व राजकीय आशा-आकांक्षांवर चांगला? प्रकाश 
टाकते. 

श्रौत कर्मामध्ये प्रत्येक वेदाचा संबंध कशा प्रकारे 
येतो या प्रश्‍नाचा विचार करताना यजुर्वेदाचा 
संबंध अधिक घनिष्ठ असल्याने त्या वेदाचा विचार 
प्रथम व्हावा हे सुसंगतच आहे. यासाठी यजुर्वेदाच्या 
अनेक शाखांमधून कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखेची 
येथे निवड केलेली असुन तं॑त्तिरीय मन्त्रांच्या यज्ञीय 
विनियोगासंबंधी मार्गदर्शक ठरणाऱ्या मूलतत्त्वांची 
चर्चा आपस्तम्ब श्रोतसूत्राच्या आधारे केली आहे. 
मात्र इतर वेदांवरील प्रकरणांशी तुलना करता हे 
चौथे प्रकरण काहीसे संक्षिप्त झाल्याचे जाणवते. 
या दृष्टीने अध्वर्यू व त्याचे सहायक क्रत्विज्‌ यांच्या 
कतंव्यांची ख्परेषा या प्रकरणात समाविष्ट करणे 
उचित होते. 

क्वग्वेद व त्याचा पंचाध्यायात्मक खिलसंग्रह 
यांतील मंत्रांचा होत्रासाठी करावयाचा विनियोग 
* आइवलायन श्रोतसूत्रा ' चे आधारे पाचव्या प्रक- 
रणात सांगितला आहे. या प्रकरणात त्या सुत्राचा 
महत्त्वाचा सर्वे आशय आला असल्याने त्या सूत्राच्या 


४४ 


अभ्यासास हे प्रकरण अत्यंत उपयुक्त आहे. साम- 
वेदावरील सहावे प्रकरणही ओद्गात्राच्या दृष्टीने 
असेच महत्त्वाचे आहे. सोमयागापासूनच्या पुढील 
यागांत सामवेदाचा संबंध येतो. सामवेदाच्या ग्रंथांची 
ओळख थोडक्यात करून दिल्यावर सामांची रचना, 
सामगानाची पद्धती व उद्गातृगणातील प्रत्येक 
क्त्विजाकडे सोपविलेला कार्यभाग यांसंबंधीची 
माहिती या प्रकरणात विस्ताराने दिलेली आहे. 

श्रौत यज्ञविधीमध्ये अथवंवेदाचे नेमके स्थान काय 
या प्रश्‍नाचा ऊहापोह सातव्या प्रकरणामध्ये केलेला 
आहे. अथवेवेदाचे ब्रह्मवेद असे एक नाव आहे. ब्रह्मा 
व ब्रह्मगणातील त्रइत्विज्‌ यांच्या कर्माचे प्रतिपादन 
करणारा वेद म्हणून हे नाव रूढ झाले असावे. ब्रह्मा 
त्रयीविद्‌ असावा असे वेदत्रयीच्या ब्राह्मणग्रंथात 
म्हटले आहे. याउलट तो ब्रह्मवेदविद्‌ असावा असे 
अथवेवेदाच्या वैतानसूत्रात त्याचे लक्षण केले आहे. 
अथवंवेदीयांचा असा दावा आहे कौ, क्रगादी वेदांचे 
जसे होत्र इ. विवक्षित विषय ठरून गेले आहेत, 
तसाच ब्रह्मत्व हा अथवंवेदाचा खास विषय 
आहे. यापुढे जाऊत ते म्हणतात कौ, अथवंवेदोकत 
ब्रह्मत्व हेच तेवढे कृत्स्न किवा परिपुर्ण असून त्रयी- 
मध्ये प्रतिपादिलेले ब्रह्मत्व हे अक्रृत्स्न म्हणजेच 
अपुणे आहे. अथवंवेदावरील सायणभाष्याच्या 
प्रारंभी अथवंवेदीय ब्रह्मात्वाच्या श्रेष्ठपणाबाबत 
वरीलप्रमाणे युक्तिवाद केलेला आहे. या युक्‍्ति- 
वादाचे जे मुहेसूद आणि सविस्तर खंडन या प्रकर- 
णात केले आहे त्याचा सारांश असा :- केवळ अथवे- 
वेदाच्या ज्ञानाने ब्रह्मत्वाचा कार्यभाग होण्याजोगा 
नाही. अध्वर्यव इ. आत्विज्यामध्ये दोष उत्पन्न 
झाल्यास त्याचा परिहार करण्यासाठी ब्रह्मयाला 
विध्यपराधाचे ज्ञान होणे आवश्यक आहे व त्यासाठी 
त्रयीचे यथाथ ज्ञान असावयास हवे. नुसते अथवे- 
वेदावरील प्रभुत्व त्यासाठी पुरेसे नाही. मात्र इतर- 
वेदीयांना अथवंवेदाची मदत न घेताही केवळ 
स्वशाखेच्या बळावर ब्रह्मत्व योग्य प्रकारे पार 
पाडणे सहज शक्‍य आहे. 

इष्टि किवा सोमयाग यासारखे एकच श्रौतकर्म 
अनेक वेदांच्या सहकार्याने व्हावयाचे असते म्हणून 
ते एक प्रकारचे सांघिक अनृष्ठान आहे. अश्या 
अतुष्ठानात एका वेदाचा दुसऱ्या वेदाशी संबंध येणे 


नवभारत 


नोव्हेंबर, १९८१ 


अटळ असते. एका अर्थी असेही म्हणता येईल, की 
सर्व वेदांना एकत्र आणणे हेच यज्ञसंस्थेचे उद्दिष्ट 
आहे. यज्ञामध्ये वेदशाखांचा या प्रकारे एकमेकीशी 
जो संबंध येतो, त्याचे स्वरूप आठव्या प्रकरणात 
स्पष्ट केळे आहे. या संदर्भात उपस्थित होणाऱ्या 
दोन महत्त्वाच्या प्रश्‍नांकडे डॉ. काशीकर आपले 

लक्ष वेध्‌ इच्छितात. 
यांपेकी याजुषहोत्र हा गेल्या दोन शतकांत 
वादग्रस्त झालेला प्रश्‍न आहे. यज्ञकर्मात प्रत्येक 
वेदाचे कार्यक्षेत्र कोणते हे निश्‍चित ठरलेले आहे. 
असे असूनही एका वेदशाखेत परक्याखीय कर्माचे 
विधान केल्याची उदाहरणे आढळतात. क्रग्वेदाच्या 
ब्राह्मणग्रंथात आध्वयवासंबंधीचे तसेच औद्गात्रा- 
संबंधीचे विधी सांगितले आहेत. कृष्ण यजुर्वेदाच्या 
तत्तिरीय शाखेत दक्षंपुर्णमासेष्टी, चातुर्मास्ययाग 
इ. चे होत्र दिलेले आहे. आता होत्र हा क्रग्वेदाचा 
विषय असल्याने या याजुष होत्राची संगती कशी 
छावावयाची, याजुष होत्र अनिवार्य समजावयाचे 
कौ वैकल्पिक असा प्रइन पडतो. सत्याषाढ- 
सृत्री पं. गोपीनाथभट्ट ओक ( इ- स. १७३३-८३) 
यांनी सत्यापाढसुत्रावरील आपल्या टीकेत त्या 
सुत्राच्या अनुयायांनी आपल्या यज्ञात याजुष 
होत्राचाच स्वीकार केला पाहिजे, विकल्प म्हणूनही 
शवेदीय होत्र करता कामा नये असे आग्रह- 
पवक प्रतिपादन केले व त्यामुळे हा प्रश्‍न तौब्र 
बनला. या बाबतीत काशीकरांचा अभिप्राय असा, 
को तंत्तिरीय शाखेच्या अन्य सूत्रांच्या परंपरा व 
त्या सुवांबरीऴ धूतेस्वामीसारख्पा टीकाकारांची 
नय याचा साकल्याने विचार केल्यास असे स्पष्ट 
य नोव तरेक्घोत्र आणि याजुषहोत्र हे दोन्ही 
€पक विधी आहेत असे मानणेच यक्त. नाग- 
प्र्च्या कृष्णशास्त्री घुले यांच्या 'याजुषहोत्राचे प्रक" 
नल पा पुस्तकाचा येथे उल्लेख होणे अवश्य होते. 
आगा ती ब्रह्मत्वाच्या प्रश्‍नाप्रमाणेच या 
तहो काशीकरांचाच दृष्टिकोन परंपरा- 


गत मताहून शिन्च पण अधिक व्यापक आणि सम- 
तोल स्वरूपाचा आहे, 


यज्ञात सर्वे वेदांचे स 
वेदांच्या प्रचलित असले 
आहेत, 


हकाये आवश्‍यक असते. या 
ा ल्या सुत्ररूप उपश्शाखा अनेक 
शा स्थितीत कोणत्या यजमानाच्या यज्ञात 


ग्रंथपरीक्षण 


कोणत्या विशिष्ट उपश्याखांच्या साहाय्याने होत्रादी 
आत्विज्ये करावीत अथवा कोणत्या श्याखांनी ती करू 
नयेत याविषयी वेदांत सुस्पष्ट असे नियम आहेत का 
असा एक' प्रश्‍न उपस्थित होतो. वैदिक वाडूमयाचे 
सूक्ष्म अवलोकन केल्यास असे आढळते, की वेदांमध्ये 
यासंबंधी कसलेच नियम दिलेले नाहीत. आता ज्या 
शाखांचे सहकाय रूढीने चालत आले आहे, त्याच्या 
मुळाशी कोणते तत्त्व असावे अश्ी जिज्ञासा सहजच 
उत्पन्न होते. या संदर्भात ताम्रपट, शिलालेख इ. 
ऐतिहासिक साधनांच्या द्वारे परिश्रमपु्वेक जम- 
विलेल्या पुराव्याच्या आधारे काशीकरांनी काढ- 
लेला निष्कर्ष असा, की विशिष्ट वेदशाखांचे सह" 
काये हे सांनिध्यमूलक असले पाहिजे. म्हणजेच ज्या 
शाखांचे अनुयायी दीघेकालपर्यंत एकमेकांच्या 
सांनिध्यात राहिले, त्या शाखांच्या परस्पर सह- 
कार्याने यज्ञानुष्ठाने पार पडू लागली. तात्पर्य, या 
अनुष्ठानपरंपरा स्थलकालसाक्षेप निर्माण झालेल्या 
आहेत. 

श्रौतकर्माचे स्वरूप, मुख्यतः वैयक्तिक असले, 
तरी कुटुंब व समाज यांशी ते अत्यंत निगडित आहे. 
या संदर्भात ब्राह्मणादी ग्रंथांत येणाऱ्या उल्लेखांच्या 
आधारे तत्कालिन कुटुंबसंस्था व समाजव्यवस्था 
यांचे चित्र नवव्या प्रकरणात रेखाटले आहे. यज- 
मानपत्नीचे श्रौतकर्मातील स्थान, क्त्विजांची योग्यता 
व त्यांचे परस्परसंबंध, तसेच कृषिप्रधान आणि 
व्यावसायिकदृष्ट्या परस्परावलंबी समाजरचना 
यासंबंधी येथे आलेली माहिती उद्बोधक वाटेल. 
: आचारप्रधान अशा प्रत्येक धाभिक संप्रदायाला 
आधारभत अल्ली तात्विक किवा वैचारिक भूमिका 
असते. श्रौत धर्माचे अधिष्ठान ज्यांवर झालेले आहे 
अश्ा प्रमुख मूलतत्त्वांची चर्चा शेवटच्या तीन प्रक- 


रणांत केलेली आहे. स्वगंप्राप्ती हाच यजमानाचा 


परमार्थ म्हणजे अंतिम उद्दिष्ट आहे आणि देवते- 
विधी अनुष्ठान यांच्या 


वरील श्रद्धा व कर्माचे यथा य 
योगे ते साध्य होते हे दहाव्य़ा प्रकरणाचे सार आहे. 
अनुष्ठानाच्या संदर्भात यजमानाने आचरावयाच्या 
व्रत, दीक्षा इ. विधींच्या मुळाशी असलेल्या तत्त्वांचे 
येथे विवेचन केलेले आहे. 

सर्व प्राचीन धाभिक परंपरा 
प्रभाव कमीअधिक प्रमाणावर अस 


वर यातुतत्त्वाचा 
तो. वेदविहित 


४५ 


श्रौत धर्मावरही तो असल्याचे आढळते. नैसर्गिक 
आणि काल्पनिक शक्‍तींवर गूढ रीतीने नियंत्रण 
ठेवून त्यांच्या द्वारे इष्ट परिणाम घडवून आणणे 
हे यातूचे काये असते. एखादी कृती दुसरी तत्सम 
कृती घडवून आणते या तत्त्वावर आधारलेल्या 
अनुकरणयातु या प्रकाराचे प्रमाण यज्ञतंत्रात अधिक 
आहे ही गोष्ट अकराव्या प्रकरणात .सोदाहरण 
स्पष्ट केली आहे. 


शेवटचे बारावे प्रकरण उपसंहारात्मक आहे. 
मागे येऊन गेलेल्या स्वर्गकल्पना, दक्षिणा, यातु 
यांसारख्या काही विषयांची या प्रकरणात पुनरुक्ती 
झाल्याचे आढळून येते. या विषयांची चर्चा एकाच 
ठिकाणी करून पुनरुक्ती टाळली असती म्हणज हे 
विवेचन अधिक नेटके झाले असते. 


यज्ञविधीमध्ये देवतेचे स्थान कोणते या प्रश्‍नाचा 
विचार फार संक्षेपाने झाला आहे, तो अधिक 
विस्ताराने व्हावयास हवा. तसेच निरुक्तातील 
देवतकांडाच्या आरंभी वैदिक देवतांच्या स्वरूपा- 
विषयी यास्काने केलेले विवेचनही या ठिकाणी 
विचारात घेणे अगत्याचे आहे. मीमांसादर्शनातील 
देवताधिकरणात (जै. सु. ९.१. ६-१. ) मांड- 
लेल्या मताचा उपन्यास करून डॉ. काशीकर म्हण- 
तात, “यज्ञकर्मात देवतेचे महत्त्व निःसंशय आहे ” 
( पृ. २२८ ) . मीमांसकांच्या आक्षेपास यामुळे 
नेमके उत्तर मिळत नाही. मीमांसकांच्या सिद्धांता- 
नुसार यज्ञापासुन मिळणारे फळ हा देवतेने केलेला 
अनुग्रह नव्हे; यज्ञाच्या अनुष्ठानाने अपूवे निर्माण 
होते व त्या अपूर्वाच्या द्वारे फळाची प्राप्ती होते. 
अत एव यज्ञकर्म हेच प्रमुख असुन देवता ही त्या 
कर्माचे केवळ एक अंग आहे आणि म्हणून तिचे 
स्थान कर्माचे दृष्टीने गौण आहे. मीमांसकांचा मुख्य 
भर वेदांतील विधिवाक्यांवर आहे. त्यामुळे विध्युक्‍त 
कर्माला प्राधान्य मिळणे ही त्या विचारप्रणालीची 
स्त्राभाविक परिणती म्हटली पाहिजे. याउलट, 
प्राचीन यज्ञविधीत देवतेचे स्तवन अथवा मंत्र यांना 
सहत्त्वाचे स्थान होते असा यास्काच्या विवेचनाचा 
रोख दिसतो पण देवतांच्या स्तुतिपर व प्राथेनापर 
मंत्र हेही मीमांसकांच्या मतानुसार यज्ञविधीतील 
त्या त्या कर्माचे अंगच बनतात. 


3-1 


या प्रकरणातील आणखी दोन मुहे नमूद करणे 
अवश्य वाटते. यज्ञाची उत्पत्ती कशी झाली हे 
सांगताना काशीकरांनी फ़ेंच विद्वान्‌ वंगेन्य याच्या 
मताचा उल्लेख केला आहे. स्वर्गात राहुणाऱ्या देवांनी 
यज्ञतत्त्व शोधून काढले आणि देवांसाठीच यज्ञ 
केला. भोतिक सृष्टीतील यज्ञ हे दैवी यज्ञाचे हुबेहुब 
प्रतिबिब आहे. श्रोतधमं हा परिवतंनशील आहे 
की नाही या प्रश्‍नाचे काशीकरांनी दिलेले उत्तर 
होकारार्थी आहे. मंत्रसंहिता, ब्राह्मणग्रन्य, श्रौतसूत्रे, 
त्यावरील टीका आणि प्रयोग या श्रौतविषयक 
समग्र साहित्यामध्ये दिलेल्या यज्ञविधीचे स्वरूप 
विचारात घेऊन त्यांनी काढलेला निष्क्षे असा : 
“ मंत्र आणि ब्राह्मणांचे प्रामाण्य शक्‍यतो मानूनही 


नवभारत 


नोव्हेबर, १९८१ 


कालाच्या ओघात स्थलभेदाने, परिस्थितीभेदाने 
आणि अन्य वेदशाखांच्या प्रभावामुळे बंदिस्त अशा 
श्रौत विधीतही कमजास्त प्रमाणात परिवतंने झालेली 
आहेत ” (पृ. २६५). 

परिशिष्ट १ मधील पारिभाषिक शब्दांचा कोश 
व परिशिष्ट २ मधील विहारांची आणि चयनांची 
मानचित्रे अभ्यासकास अत्यंत उपयुक्‍त आहेत. 


प्रस्तुत पुस्तकाच्या रूपाने मराठीतील श्रौत विष- 
यक ग्रंथांत बहुमोल भर घातल्याबद्दल डॉ. काशी- 
करांचे आणि त्याबरोबरच पुणे विद्यापीठाचेही 
अवश्य अभिनंदन केले पाहिजे. 


- पु. द. नवाथे 


साभार पोच 


क: दिशांची पावले ( कविता ) - अनिल द्रविड, 
वाल्मीक प्रकाशन, एफ्‌ २३९, मराठा मंदिर मार्ग, 
मुंबई-४०० ००८; १९८१; पृ. ७२; कि. १२ रु. 

$ पुर्णविराम ( कादंबरी )- नील पद्मनाभन, अन्‌. 
वामन चोरघडे; नॅशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, 
नवी दिल्ली-११० ०१६; १९८१; पृ. १७८; 
कि, रु. १२.२५. 


क: ठिक्षा ( कादंबरी ) - कान्हुचरण महांति, 


अनु. मंजू गुप्ता; नॅशनल बुक ट्ृस्ट इंडिया, 
नवी दिल्ली-११० ०१६; १९८१; पृ. २१५; 
कि. रु. १४.२५ 

क हिदी एकांकिका - संपा, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, 
अनु. राजाराम हुमणे; नॅशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, 
नवी दिल्ली-११० ०१६; १९८१; पू. २१२; 
कि. रु. १२.५० 


ग. दलित साहित्य : आजचे क्रांतिविज्ञान - बाबुराव 
बागुल, बुद्धिस्ट पळ्लिशिग हाऊस, उंटखाना, 
मेडिकल चोक, नागपुर-९; १९८१; पृ. २९०; 
कि. द ० रु, 


*. कान टोचणे आणि अँक्युपंक्चर अर्थात्‌ क्णवेधन 
डॉ. सौ, बी, देसाई; बेडकोहाळ-५९१ २१४; 
१९८१; पृ. २०; कि. २ रु. 


ई: “ अंनल्स ऑफ द भांडारकर ओरिएंटल रिसचं 
इन्स्टिट्युट १९८० !- ( एन. 1.51 ?8718 


ग-[॥ ); संपा. : आर्‌. एन्‌. दांडेकर, टी. 


जी. माईणकर; प्रकाशक : भांडारकर भोरिएंटल 
रिसचं इत्स्टिटधूट, पुणे-४११ ००४. १९८१; 
पृ, ३७०, न 


वाचकांचा पत्नव्यवहार 


संपादक * नवभारत ' यांसी- 
स. न. वि. वि. 

:। नवभारत'च्या अक्टोबर १९८१ च्या 
अंकातील “ आणखी एक व्यकक्‍्तिलक्षी परीक्षण 
पाहिले. माझे आकर्षेण व आकलन * व्यक्‍्तिलक्षी 
इतकेच. याविषयीची माझी भूमिका मी यापूर्वी 
“ नवभारत ? मधून स्पष्ट केली असल्याने त्याच 
कढीला पुन्हा ऊत आंणत नाही. 

किंबहुना श्री, प्रभाकर पाध्ये यांचे याच अंका- 
तील पत्र पाहिले नसते तर हे पत्रही मी लिहिले 
नसते. आपल्या पत्रात श्री. पाध्ये श्री. शरद्‌ पाटील 
यांना उद्देशून हिहितात : “ अश्या विकल, विकृत 
आकलनाच्या लेखकाशी चर्चा करण्याची माझी 
तयारी नाही. ' आपापल्या प्रकृतिधर्माप्रमाणे हेच 
अधिक सौम्य किवा अधिक कडवटपणे म्हणून लोक 
वाद टाळतात हा माझा अनुभव आहे. यामुळेच 
व्यक्‍्तिलक्षी परीक्षण विकृत आकषषेण व कमी माक- 
लून असणाऱ्या लोकांच्या दृष्टीने रंजक, परंतु विद्- 
त्तेच्या मूल्यमापनाच्या दृष्टीने आत्मघातक होते. 
अश्या परिस्थितीत आपल्यालाही इष्ट वाटत असलेला 
सावेजनिक कस कसा लागणार ? 

श्री. प्रभाकर पाध्ये व श्री. शरद्‌ पाटील या 
दोघांच्याही व्यक्तिमत्त्वाची घडण सावंजनिक 
कसाला समुत्सुक अश्लीच आहे अक्ली माझी समजूत 
आहे. या कसोटीची मी यापूर्वीच नवभारतातुन 
सुचविलेली रचना या दोघांनाही उपलब्ध आहे, 
एवढेच मी या ठिकाणी नमूद करून ठेऊ इच्छितो. 

'जेषं कोपेन पुरयेत्‌, उपहासेन वा' हा आपल्याशी 
सहमत असणाऱ्या वाचकांच्या वा श्रोत्यांच्या समु- 
दायात ' जितं त्वया ' अशी टाळी मिळवण्याचा 
सुलभ मार्गे आपणा सर्वांना माहीत आहे. परंतु 
विद्वत्तेच्या कसाचा तो मार्ग नव्हे. 


कळावे ही वि. आपला 


देवदत्त दाभोलकर 


सपादक ' नवभारत ', यांस स. न. - 

श्री. प्रभाकर पाध्ये माझ्यासारख्या * विकल, 
विकृत आकलनाच्या' लेखकाशी चर्चा करायला तयार 
नाहीत (नवभारत अक्टो. ८१). पत्रात काही 
मुद्द्यांची चर्चा करून ते काढता पाय घेतात. चर्चा 
करणे न करणे हा त्यांच्या * व्यक्‍तिस्वातंत्र्याचा ! 
प्रश्‍न आहे. पण, नवभारतचे वाचक या वादात 
त्यांच्या बाजूला आहेत, ते मला किमत, श्री. पाध्ये- 
प्रमाणेच, देऊ इच्छित नाहीत, असे मानन ते 
या वाचकांचे व्यक्‍तिस्वातंत्र्य हिरावून घेऊ "पाहत 
आहेत. श्री. पाध्येंच्या किमतीचे मी जसे अवमल्यन 
करू शकत नाहो, तसे ते माझ्या किमतीचे करू झकत 
नाहीत. टीकाकाराच्या आकलनाची “ किमत करून? 
त्याने केलेल्या मूल्यमापनाचा आपोआप निकाल 
लागत नसतो. इतर भारतीय माक्‍संवादी व कम्य- 
निस्ट श्री. पाध्येंना विकल व विकृत मार्क्संवाद- 
विरोधक मानून त्यांची दखल घेत नसतात. ' एकूण 
ज्ञान वाद-विवादातूनच उपलब्ध होत असते !, यावर 
माझा अढळ विश्वास आहे. 


मी श्री. पाध्येंच्या ' मानव आणि माक्स ' या 
पुस्तकाचे परीक्षण केले आहे, “ सौंदर्यानुभव 'चे 
नाही. कोणत्याही लेखकाच्या एखाद्या कृतीचे परीक्षण 
करताना त्याचे एकूण विचारविशव लक्षात घ्यावे 
लागते आणि त्यासाठी त्याच्या इतर महत्त्वाच्या 
कुतीही विचारात घ्याव्या लागतात. त्या दृष्टीनेच 
मी श्री. पाध्येंच्प़ा इतर कृतींचा परामशे घेतलेला 
आहे. श्री. पाध्येंच्या परीक्षणाधीन पुस्तकाचे उद्दिष्ट 
आहे माक्‍संचा अनित्यात्मक व ऐतिहासिक भौतिक- 
वाद गैरलागू ठरवणे, यासाठी त्यांनी योजलेल्या 
युक्तिवादांचे खंडन करण्यासाठी मी त्यांचेच युक्ति- 
वाद हवाला म्हणून उद्धृत केलेले आहेत. हवाल्या- 
दाखल दिलेले त्यांचे हे युक्तिवाद त्यांनी नाकारणे 
वा स्वीकारणे हे दोनच पर्याय त्यांच्यापुढे होते. ते 
नाकारले तर त्यांच्या ' सोंदर्यातुभवाची ' एवं- 
विशिष्टता कोसळते आणि ते स्वीकारले तर 
त्यांच्या दश्ंनानुभवाची तथाकथित एवंविशिष्टता 


४८ 


कोसळते. बुद्धिवळाच्या पटावर झालेली एकूण कोंडी 
टाळण्यासाठी ते डाव सोडून निघून जाणेच श्रेयस्कर 
मानतात ! 

वैश्‍विक उर्जेचे त्यांचे प्रमेयच मला मान्य नाही. 
वेशिविक उर्जेचे तत्त्वज्ञानात व विज्ञानात प्रयोजन 
अध्यात्मवादासाठी व भोतिकवादाच्या खंडनासाठीच 
आहे. श्री. पाध्ये अध्यात्मवादी वा वेदान्ती नाहीत, 
मग कोण आहेत, हे सांगण्याचे मात्र ते टाळतात. ते 
वेदान्ती वा अध्यात्मवादी नाहीत हे सांगण्यासाठी 
ते माझे विवरण सोईस्करपणे देतात. वैश्विक संज्ञा- 
शक्‍तीचे वा ' आदिशक्तीचे ' साक्षात्कार म्हणून 
त्यांनी शाश्‍वत कलाकृतींची उदाहरणे कशी दिली 
आहेत हे सांगणारा माझा पॅरा मात्र त्यांनी अनु- 
ल्लेखाने टाळला आहे. त्या पॅऱ्यामध्ये त्यांचे उद्धरण 
ते अध्यात्मवादी ( 1068118 ) असल्याचे दाखवते 
एवढेच मी म्हटले असते तर ते त्यांना 'तेवढे' लागले 
नसते. मी त्यांना वेदान्ती वा ब्राह्मणी म्हटले हे 
त्यांच्या जिव्हारी झोंबले आहे. वाल्मिकि व कालि- 
दासासारखे साहित्यिक ब्राह्मण होते को नाही हा 
प्रश्‍नच मी उभा केलेला नाही. त्यांचे साहित्य 
ब्राह्मणी, म्हणजे वर्णंजातिधमंसम्थेक, स्त्रीदास्य- 
समर्थेक आहे की नाही, हे माझ्या विवेचनाचे सुत्र 
असते. अरवघोष हा ब्राह्मण (पूर्वाश्रमीचा) होता; 
म्हणून त्याचे साहित्य ब्राह्मणी म्हणता येईल काय ? 
भोज हा अब्राह्मण होता; म्हणून त्याचे साहित्य 
अब्राह्मणी म्हणता येईल काय ? चोखामेळा हा महार 
होता; म्हणून त्याचे साहित्य अब्राह्मणी म्हणता 
येईल काय ? विचारवंत वा कलावंत कोणत्या 
वर्णाचा वा जमातीचा हा प्रश्‍न महत्त्वाचा नाही; 
त्याचे विचार वा कलाकृती वणंजा तिस्त्रीदास्य यांचे 
समर्थक आहेत कौ नाही हा प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे. 
विचारवंताची वा कलावंताची जातकुळी तिचा 
त्याच्या विचारांवर वा कलाकुृतींवर साधकबाधक 
प्रभाव कितपत पडलेला आहे हे निर्धारित करण्या- 
साठीच केवळ पाहावी लागते. 

माझी अन्वेषणपद्धत (10161.11000102४7) वगं- 
जातिस्त्रीदास्यअंतक माक्‍संवादी-फुले-आंबेडकरवादी 
आहे. म्हणून, माझे मूल्यमापन पारंपरिक मा्क्स- 
वाद्यांप्रमाणे केवळ वर्गीय नसते. माझी ही अन्वेषण- 
पद्धत विकल व विकृत आहे असे श्री. पाध्ये म्हणू 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


नोव्हेंबर, १९८१ 


शकतात. पण तेही सिद्ध करायचे दायीत्व त्यांना 
टाळता येणार नाही ! 
आपला 


शरद्‌ पाटील 


संपादक नवभारत यांस स. न. वि. वि. 
जून ८१ च्या अंकातील श्री. व्यंकटेश आत्राम 
यांचा लेख ( भारतीय शिल्प आणि गोंडी संस्कृतीचे 
संदर्भ ) वाचला. भारतीय शिल्पकलेचा साकल्याने 
विचार न करता एकाच शिल्पावर (मत्स्यशिल्प) 
दृष्टी केंद्रित केल्याने श्री. आत्राम यांची फसगत 
झाली आहे. 
हिंदू शिल्पकला, किंबहुना भारतीय शिल्पकला 
प्रामुख्याने भारतीय मिथ्यावरच ( पुराणांतील प्रसंग, 
असुरवध, दशावतार, रामायण-महाभारत इ. 
महाकाव्ये इ. ) आधारित आाहे. तीमध्ये इतर संदर्भ 
फारच क्वचित येतात. बौद्ध शिल्पपटही बद्धाच्या 
पूर्वजन्माझी निगडित असलेल्या जातक कथांविष- 
यीच आहेत. अश्या पाइवंभूमीवर असे एकच शिल्प 
गोंडी संस्कृतीशी नाते सांगणारे असण्याची शक्‍यता 
मुळातच क्षीण, त्यातुन थोड्याझ्ा चिकित्सेनंतर 
ते तसे नाहीच याची खात्री पटायला हरकत 
नव्हती. 
भारतातील अनेक मंदिरातून आणि लेण्यांतुन 
दशावताराची शिल्पे आढळतात. वराह, नरसिह 
वामन, कृष्ण या अवतारांच्या तुलनेत मत्स्य आणि 
कूर्माची शिल्पे कमी आढळतात (वराहू, नरसिहाचा 
आवेश आणि वामन, कृष्णाचे सोंदर्य क गोष्टींचा 
या दोहोंत असलेला अभाव हेही याचे कारण असू 
शकेल ). हे खरे असले, तरी या अवतारांची शिल्पे 
भारतात अनेक ठिकाणी आहेत. ज्या गऱ्हवा 
कण माखला आत्रामांच्या लेखात आला आहे 
थेच कूर्माव शिल न 
कदाचित ण रण ता या बी. 
ये होतही असेल, दश्षावताराच्या 
न शपाच्या मध्येंच असा गोंडी संदर्भ कुठून 
अश्या मालिकांतील मत्स्यशिल्पे मत्स्यावताराची 


ज़ी कथा पद्मपुराणात आली आहे ( शंखासुराने 


पत्रव्यबद्दार 


नेळेले वेद श्री विष्णूनी मत्स्यरूपाने सोडवून आणले), 
तीवंर आधारित आहेत. या कथेचा संदर्भ स्वतः 
आत्रामांनी त्यांच्या लेखात दिलेलाच आहे- आता 
त्या कथेच्या दृष्यस्वरूपाविषयी- 

आपल्या देवतांच्या अवतारकार्याविषयी निर- 
निराळ्या पुराणांत निरनिराळ्या कथा थोड्याफार 
फरकाने .येतात. श्री गणेशाच्या जन्माविषयी 
आपल्या पुराणांत किती मतभेद आहेत ते अभ्यास- 
कांना माहीत आहेच. निरनिराळ्या कालखंडांत 
परिस्थितीनुसार देवतांचे महत्त्व कमीजास्त होत 
राहते. शिल्पकारांवर होणारे संस्कार आणिं त्यांना 
मिळणारे आदेश अश्या प्रकारे बदलत राहिल्याने 
शिल्पकलेतील या दैवतांचे प्रतिनिधित्वही बदलत 
राहते, भारतीय शिल्पकलेच्या अभ्यासकांना ही 
गोष्ट नवी नाही. भारतीय शिल्पशास्त्रेही याबाबत 
निरनिराळी मते प्रदशित करतात आणि त्याहीपुढे 
जाऊन शिल्पशास्त्रांचे जोखड झुगारून देऊन भार- 
तोय शिल्पकारांनी या संकल्पनांना मूतस्वरूप 
दिल्याची उदाहरणेही कमी नाहीत. 

वरील शिल्पे मूतिविज्ञान क्रिवा विष्णुधर्मोत्तर 
पुराण यांचे आदेश पाळत नसली तरी वास्तु- 
शास्त्राच्या आदेशाझी ती प्रामाणिक आहेत. 
(मत्स्पावतारिणं देवं मत्स्याकारं प्रकल्पयेत । ) या 
झिल्पामध्ये श्रीविष्णू मत्स्याकारात दाखविलेले 
आहेत. हा मत्स्य बर्‍याच शिल्पांमध्ये तिरकस 
वरच्या दिदोला निघालेला असतो आणि गंमत म्हणजे 
एकदोन शिल्पांत त्याला मिज्लाही दाखविलेल्या 
आहेत. चार मानवाकृती त्याच्या वरच्या बाजूस जणू 
त्याच्या पाठीवर आरुढ झाल्याप्रमाणे असतात. या 
चार आकृती आत्रामांना वाटल्या तक्षा देवमूर्ती नसून 
वेदमती आहेत. या मानवाकुती यज्ञोपवीत धारण 
केलेल्या आणि हातांत अक्षमाला असलेल्या आहेत. 
ब्रह्मदेवाच्या हातात असणारी अक्षमाला वेदांना 
मानवोरूप देताना वापरली जाणे अगदी साहजिक 
आहे. वैष्णव शिल्पांत निरनिराळ्या वस्तूंचे असे 
मानवीकरण अगदी सर्रास आढळते. श्री विष्णूच्या 
आयधांचे मानवीकरण ( चक्रपुरुष, गदादेवी इ. ) 
नेहमीच पाहण्यात येते. वेद पुस्तकाच्या रूपात दाख- 
विणे जरुरीचे नाही आणि सयुक्‍्तिकही नाही. कारण 
त्या काळात ते ग्रंथरूपात फारसे उंपलब्धही नव्हते, 

न. भा. ७ 


४९ 


ती मौखिक परंपरा होती. अपौरुषेय आणि दैवी 
समजल्या जाणार्‍या वेदांचे चित्रण देवतसदृश आकृ- 
तीतुनच व्हावे हे स्वाभाविक आहे. मत्स्याच्या 
खालील कमळसुद्धा मत्स्याचे विष्णुरूप जास्त स्पष्ट 
करते, तो सर्वसाधारण मत्स्य नाही हे ' दिष्णूच्या 
मूर्तीत दाखविले जाणारे कमल्पीठ वापरून शिल्प- 
काराने ध्वनित केले आहे. 
प्राचीन मराठीतील एक पदही या संदर्भात 
विचारात घेण्याजोगे आहे. १२ व्या शतकाच्या 
पूर्वार्धात रूढ असलेल्या समजुतीवरच हे प्रादेशिक 
भाषेतील काव्य आधारित असणार. (दक्ञावतारांवर 
लिहिताना मत्स्यावताराविषयी ) 
* जेणे रसातलउण (रसातलाहुन) 
मत्स्यरूपे वेद आणियले...... ! 
मानसोल्लास ( अभिलाषितार्थचतामणि ) या 
तत्कालीन ग्रंथांत अशी अनेक पदे रूढ लोकगीते 
म्हणून समाविष्ट केली आहेत (प्राचीन गीतभांडार 
- सं. डॉ. ना. ग. जोशी ). याचा अथे असा की 
मत्स्यावताराविषयी - विष्णूने मत्स्यरूपात रसा- 
तलाहून वेद वाहून आणले हीच कथा त्या काळी 
जनमानसात रूढ होती आणि मध्ययृगीन शिल्पांत 
तीच कथा चित्रित होणे स्वाभाविक होते. 
इतका स्पष्ट संदर्भ असलेल्या शिल्पाला गोंडी 
संस्कृतीचे संदर्भ चिकटविण्याचा आत्रामांचा आग्रह 
अनाठायी आहे. 
भारतीय शिल्पाला भारतीय मिथ्याचे अधिष्ठान 
आहे, ज्याचो परंपरा जवळजवळ एकसंध आहे त्यात 
काही बारिक सारिक बदल आढळतात; पण ते नगण्य 
आहेत. याउलट, लोककथा, आख्यायिका यांची 
स्वरूपे स्थळकाळानुसार मोठ्या प्रमाणात बदलत 
असत्तात. तुलनेने त्यांच्यांत सातत्य कमी असते, 
एकच लोककथा दोन निरनिराळ्या ठिकाणी वेग- 
वेगळी रूपे धारण करते. आत्रामांनी दिलेली जंगोची 
कथा महाराष्ट्रात आणि गुजरातेत बऱ्याच वेगळ्या 
स्वरूपात प्रचलित आहे. ज्या कथांवर विसंबून या 
शिल्पांचा अन्वय लावायचा प्रयत्न करायचा त्याच 
इतक्या लवचिक आहेत की, कित्येक शतकांपूर्वी 
त्यांचे स्वरूप काय असावे याचा अंदाज लावणे 
अशक्‍य व्हावे, भारतीय मूतिविज्ञानाच्या -- 
(10010821910197) विकासात अततेक स्थानिक परं- 


ष्० 


परांचा वाटा आहे यावर दुमत नाहीच. आर्यांच्या 
देवतसमूहामध्ये समाविष्ट झालेल्या अनेक दैव- 
तांच्या मूळ रूपाचा शोध घेण्याचे प्रयत्न चालू 
आहेतच; पण त्यांचे उत्तर इतक्या सहजासहजी आणि 
ठामपणे देणे अवघड आहे. तत्कालीन स्थानिक 
श्रद्धास्थानांचा भटक्या आर्यांच्या मनावर परिणाम 
होणे अपरिहाये होते. मुस्लिमांच्या आगमनानंतरही 
हेच घडले होते भाणि त्याचा परिणाम दोन्हीही 
धर्मांवर झाला होता. परंतु असे परिणाम आधी 
संकल्पनांवर होतात आणि अशा संकरातून दोन्ही 
संकल्पना त्यांच्या मूळ स्वरूपांत राहू शकत नाहीत. 
नव्याने निर्माण झालेली तिसरीच संकल्पना अस्ति- 
त्वात येते आणि जनमानसावर प्रभाव गाजविते. 
निरनिराळया कलांमधून व्यक्‍त होत राहते. संयु- 
गांतून जशी मूलद्रव्ये वेगळी काढता येत नाहीत, 
संयुग निर्माण होण्याच्या आधीच्या अवस्थेतच त्यांचा 
शोध घ्यावा लागतो तद्वतच गोंडी संस्कृतीचा प्रभाव 
असा थेट शिल्पांत हुडकून सापडणार नाही. 
मोहेंजोदारोच्या वृक्षपूजनाचा संबंधही गोंड 
संस्कृतीशी लावणे अवघड आहे; कारण निसरगंपुजा, 


' प्राज्ञ? प्रकाशन : 


८23 ८ ही 


नवभारत 


ळक डत: १७००१३००१४ 0४.: 70५9: ८९ 


नोव्हंबर, १९८१ 


विज्षेषतः क्षाडांची पूजा ही सवच संस्कृतींच्या सुरु- 
वातीच्या काळात आढळते. युरोपीय देश आणि 
अतिपूर्वेकडील देशही याला अपवाद नाहीत. अश्या 
साधर्म्यावरून कुठल्याही निष्कर्षाप्रत जाणे धोक्याचे 
आहे. 


शेवटी जाताजाता, उपरिनिदिष्ट लेखातील एक- 
दोन अक्षम्य चुकांविषयी, श्री. आत्रामांनी या लेखात 
दोत ठिकाणी टेराकोट्टा येथील उत्खनन असा उल्लेख 
केला आहे. टेराकोटा हे स्थलनाम नव्हे. भाजलेल्या 
मातीच्या वस्तूंना टेराकोटा म्हणतात. मोहेंजोदारो 
टेराकोटा म्हणजे मोहेंजोदारोचे मृद्शिल्प ! मरा- 
ठीत पूर्वी चचचिला गेलेला आयविडसाहेबांचा 
विनोदही या लेखात थोड्या ख्पात अवतरला आहे. 
लेखाच्या शेवटी जोडलेल्या संदर्भसुचीत क्र. ६ वर 
सौ. व्ही. नारायण अय्पर यांच्या ग्रंथाचा उल्लेख न 
करताच 1111) (> वरीलप्रमाणे ) हा शब्द 
वावरला आहे. आता या नावाचा ग्रंथ कुठे सापडावा? 


- दीपक हणमन्तराव कन्नल 


७, ळी ०११%>6 


भी 
ळर चिं 9 

डं ज्ञातदेक चित .. 
झं संपादक : क्ली 
र] डॉ० वसंत स० जोशी भड 
बँ | प्रस्तावना : धि 
क तकंतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी €) 
४ मुल्य वीस रुपये. श्र 
कै लिहा ! र 
शर चिटणीस, प्राज्ञ पाठशाळामंडळ , बाई, र्क 
याक, 


सार-संकलन 


उत्तर-दक्षिण राष्ट्रांच्या वरिष्ठांची गाठभेट 
मेक्सिकोत कानकून येथे ऑक्टोबर महिन्याच्या 
२२, २३ तारखांना २२ राष्ट्रांच्या वरिष्ठ नेत्यांची 
शिखर परिषद भरली होती. या परिषदेचा निश्‍चित 
असा कोणताच कार्यक्रम आगाऊ ठरला नव्हता. 
उत्तर-दक्षिण अशी जागतिक राष्ट्रांची विभागणी 
ही अलीकडेच जगातील राष्ट्रांच्या आथिक प्रगतीचा 
अथे समजण्याकरिता निर्माण झाली आहे. आतापयंत 
पड्चिम-पूर्व अश्या दिशावाचक संदर्भात जगाच्या 
राजकौय जीवनाचा आढावा व इतिहास ध्यानात 
घेतला जात होता. कित्येक वेळा राजकीय दृष्ट्या 
जगातील समाजवादी राष्ट्रे व भांडवलशाही राष्ट्र 
अक्कीही विभागणी लक्षात घेऊन चर्चा केली जाते. 


उत्तरेकडील राष्ट्रे म्हणजे औद्योगिक क्रांती 
झालेली, आधृतिक तंत्रविज्ञानाच्या साह्याने समृद्ध 
झालेली राष्ट्रे विशेषतः भूगोलाच्या उत्तरेत दिसतात, 
आणि दक्षिणेत फार मोठी, उत्तरेपेक्षा तिप्पट लोक- 
संख्या असलेली दरिद्रो राष्ट्रे, ज्यांना विकसनशील 
म्हणून मृदू शब्दाने निदिष्ट केले जाते ती राष्ट्र 
दिसतात. परंतु येथे हे लक्षात ठवे पाहिज, 
की उत्तर व दक्षिण ही विभागणी सरळ रेषेने 
नकाशात दाखवता येत नाही. उदा. , आर्द्र” 
लिया व न्यूझीलंड ही राष्ट्रे दक्षिणेत काण 
परंतु प्रस्तुत संदर्भातील परिभाषेप्रमाणे त्या 
उत्तर राष्ट्रे म्हणूनच गणना करावी लागते. उत्तर- 
दक्षिण ही परिभाषा मुख्यतः विलिब्रांट, पश्चिम 
जमेनीचे माजी प्रधानमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 
२८ सप्टेंबर १९७७ रोजी स्थापित कसर 
आयोगामुळे प्रसिद्धीस आली. जागतिक पा 
एक सुसंगत परस्परपूरक बचंतंधरवत्या कळा 
होणे जगाच्या नजीकच्या भवितव्याच्या ष्टीने 
आवश्यक आहे. दक्षिणेकडील फार मोठा म 
समाज दारिद्रचात जीवन कंठीत आहे. फार म॑ - 
आथिक विषमता तेथील राष्ट्रांमध्य निर्माण झालं 


आहे. ४० ते ६०% प्रजा दारिद्रयात बुडून गटांगळ्या 
खात आहे. अद्या स्थितीत दक्षिणेकडील राष्ट्रांच्या 
आथिक जीवनाचा संदर्भ लक्षात घेऊन उत्तरेकडील 
समृद्ध राष्ट्रांची अथंव्यवस्था दरिद्री राष्ट्रांची दवल 
न घेता अशीच फटकून राहिली तर हा उत्तरेतील 
समृद्धीचा देखावासुद्धा फारवेळ टिकणार नाही. 
जग हे एक आहे असे समजूनच जगाच्या दारिद्र्याचा 
प्रत सोडवला पाहिजे, अशा उद्देशाने विलिब्रांटच्या 
अध्यक्षतेखाली स्थापित झालेल्या आयोगाने वर्तमान 
जगाच्या आथिक-सामाजिक शडचणींचा अभ्यास 
करून अहवाल तयार केला आणि नवी आथिक 
व्यवस्था निर्माण करण्याकरिता आवश्यक कार्य- 
क्रमाची रूपरेषा मांडली. हा अहवाल १९८० च्या 
प्रारंभी प्रसिद्ध करण्यात आला. ही या कानकून 
येथील परिषदेची मूळ पाश्‍वंभूमी आहे. 

या परिषदेत काय निष्पन्न लाले या प्रश्‍नाचे 
उत्तर दोन्ही बाजूंनी देता येते. काहीहो विशेष 
उत्पन्न झाले नाही असेही म्हणता येते आणि . 
२२ राष्ट्रांच्या वरिष्ठ सत्ताधाऱ्यांची गाठभेट 
झाली, त्याच्या पाठीमागे सदहेतू होता, म्हणून 
पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या भाषेत असे म्हणता 
येईल, की चर्चला सुरुवाते जझ्ञालो, हे काही थोडे- 
थोडके म्हणता येत नाही. दरिद्री राष्ट्रांचे प्रति- 
निधी हे भिकारी राष्ट्रांचे प्रतिनिधी म्हणून या 
परिषदेत उपस्थित झाले नव्ह्ते. या दरिद्री राष्ट्रांच्या 
मखंडांनी असे सांगितले, की आम्ही काळाच्या 
जात्यामध्ये भरड जात आहोत. आम्ही जितके 
जास्त भरडले जाऊ तितकी तुमची भरडले जाण्याची 
पाळी जवळ येत जाईल, तुम्ही सुपातले आहात, 
आम्ही जात्यातले भाहोत हे लक्षात ठेवा. नुकत्याच 
संपलेल्या साम्राज्यशाहीच्या दोन शतकांमध्ये 
संपन्न राष्ट्रांना कच्च्या मालाचा पुरवठा करणारी 
ही राष्ट्रे कशीबद्यी जगत होती. अजूनही तो 
साम्राजशाहीचा वारसा कायम आहे. कच्च्या मालाचा 
मोठ्या प्रमाणात पुरवठा ही विकसनशील म्हटली 


अ. 


जाणारी मागासलेली राष्ट्रेच करीत आहेत. यावर 
अमेरिकेचे अध्यक्ष रेगन यांचे म्हणणे असे, को 
“तुम्ही विकसनशील म्हणवणाऱ्या राष्ट्रांनी फार 
मोठ्या हिमतीने अविश्रांत परिश्रम करून आधुनिक 
'तंत्रज्ञानाच्या अधिष्ठानावर आपले उद्योगधंदे उभा- 
रून पक्क्या मालाच्याही बाजारपेठा विस्ताराव्या. 
'तुमचा माल गुणांच्या कसोटीला उतरला तर 
आमची बंदरे तुमच्या मालाची उतारपेठ म्हणून 
मोकळी ठेवली जातील. जागतिक बँकेचे काही तज्ञ 
असे म्हणतात, की विकसनशील अथवा भारता- 
सारख्या राष्ट्रांना कजेपुरवठा कितीही केला तरी 
'त्या कर्जाचा उपयोग विकसनशील राष्ट्रातील 
खोल होत जाणाऱ्या व पसरणाऱ्या दुरवस्थेला बंध 
चालण्यापलीकडे फारसा होत नाही, कारण आथिक 
उभारणीचा वेग हा आथिक अवनतीच्या वेगापेक्षा 


नवभारत 


शिवाजी विद्यापीठाचा पाचशे रुपयांचा पुरस्कार ढाभलेला ग्रंथ 
प्राचीन मराठी साहित्यावरील संशोधनपर विविध लेखांचा संग्रह 
| 
संशोधन >साधता 
लेखक:- डॉ. वसंत स. जोशी 
मूल्य रुपये बारा फक्त : ( पृष्ठे १९४ ) 
“मराठी वाढ्ययाच्या इतिहासामध्ये या ' संशोधन साधने ! ने 
निखाळसपणे भर टाकळी आहे. ही गोष्ट मराठी 
लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही. 
- तकंती्थ लक्ष्मणश्ञाख्री जोशी ( प्रास्ताविक ) 
प्राज्ञषाठशाळामंडळ, वाई ( जि, सातारा 3 


नोव्हेंबर, १९८१ 


मागे पडतो. म्हणून विकसनशील राष्ट्रांनी ही 
अधिकाधिक वेगाने होणारी घसरगुंडी थोपविली 
तरच भाम्ही दिलेल्या प्रचंड कर्जाचा सदुपयोग झाला 
असे म्हणता येईल. दिलेल्या कर्जाचा सदुपयोगच 
होईल को नाही व यापुढे उत्तरेने अधिक व्यापक 
व मोठ्या प्रमाणात व परिमाणात आथिक मदत 
केली तर प्रगतीच्या आलेखातील रेखांक खाली न 
घसरत राहता चढतीचा राहील, अशी हमी निश्‍चित- 
पणे मिळत नाही. कानकू्न.येथील परिषद नुसत्या 
सामोपचाराची, शिष्टाचाराचो.' सद्‌भावनेने पूर्ण 
अक्यी बातचीत होऊन दोन दिवसांतच संपली. वाद- 
विवाद झाले नाहीत. गरमागरम चर्चा झाली नाही 
नाही. सौम्य आणि शांत अशा. वातावरणातच २२ 
देशांतील वरिष्ठ नेते आकाशातील गरुडांप्रमाणे 
स्वदेशी जाऊन पोचले. 


लक्षात भरण्यासारखी १ 
वाळ्मयेतिहासज्ञांच्या 


नवभारत /। ळेव्हेंबर 2५८» 


72501), ४0०, &37' 2 


॥ 8888888 898808-8& €3€3 €>€9€9€3€9>€> €9€3 "प 
(१) 
छै क मिंटी ९ 
टू व च 69, (0) 
0 मो आलेय “म्िटी' | 
१ मी आलेय्‌ 'मिंटी', अक खारोटी " 
- (प 
व ) 
छै स्वभाव माझा जागरूक, ह 
क श्र र ) 
-- वृत्ती माज्ञी संचयी, 0) 
७ चालणे माझे चपळ, र: 
धा बागणूक माझी निगर्वी. 
षे । 
व सेतू बंधनात आपला वाटा उचळून 
७). रामाचा आलिर्वाद मिळवलेली, ) 
णि > वद (१ 
च आजही थोरामोठ़ांचे क 
९ आशिर्वाद असेच आहेत पाठीशी. () 
6 (व) 
प ी व 
७ माझ घर होतं दुर रानात ४ 
व झाडांच्या ढोलीत-- ” 
आता मात्र माझं घर खेड्यां ) 
0) | माझ घर खड्यांत, 0) 
न शहूर।त,महाबँकेच्या शेकडो शाखांत. र 
पं ९ 
फ़ 1॥:; 
कन मा आलेयू ' मिंटी र 
वीं मळ प्र व 
९ 1 म्हणजे महाबँक्र पक गक 0) 
ष्‌फ़ ; 
र पाप पहा २ 
९ (भारत सरकारचा उपत्राम) पि 
ड्‌ 
७) म वे 0) 
ए मुख्य कचरी ! 
ए) ळो करमंगळ *. » टी. हर छै 
९ रीकमंगळ' शिवाजीनगर 0) 
च पुणे-2११ ००१ षो 
*०€3€3६9 ६9 € 0 


। €७€9& छे हे 
हे मासिक श्री, ग, दिभी गाना ह लि चि £9९9€95>2389298 ९3६33 


२१७५ गंगापुरी, वाई येथे छायून 


ळा मंडळ, बाई यांचेकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले, 


